मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


॥॥)॥॥ 


वर्षर*वे] फेब्रुवारी १९६७ [ अंक ५ 


आमचे ध्येय - लोकशाही समाजवाद डॉ. इंदुमती पारीख 
स्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती श्री. अद्वयानंद गळतगे 
भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप प्रा, अ, मि. ३/ह 
वेशाळीच्या गणराज्याची अखेर प्रा. सदाशिव आठवले 
अणुझ्क्तीचे राजकारण (अनुवादित) 

मृदा : चिरंतन संपत्ती « 

जीबाची आत्मरक्षण व संरक्षण योजना ( अनुक्ृती ) 
गौतेची भूमिका . र 
बाचकांचा पत्रव्यवहार-- 


पुस्तकपरामश द $$ 
सारसंकळन- क्रान्तिकारी वर्ष, वाढर्‍या अंतरामुळे एकाकी पडणारा टिटो; तंत्रविद्रेतील 


प्रा, क. वा. केळकर 
प्रा. ज. नी. कर्वे 
श्री. दि, मा. खैरकर 


खिंडार, 


[ किरकोळ अंक १ रु. 


चार्षिक वर्गणी ९ रु. ] 


तपती पग्र 
दुतर ग्रवाषय्रांता 
काहयद भारे कां? 


तुमच्या वागणुकीचा इतर प्रवाश्यांना 
त्रास होतो कां? 


रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर केरकचरा वाटेल 
तसा फेंक्‌ नका. 


हा साधा 
नियम पाळून रेल्वे प्रवास 
तुमचा व इतरांचाही सुखद करा. 


क९0/९1/2 180 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


0 प. वह : त्वया भर डड > 
वषे विसावे 1 फंब्रुवारी 
अंक पाचवा जी; १९६७ 


महाराष्ट्र्‌ राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ. पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडेकर--प्रा. गोवधेन पारीख का. संपादक 


आमचे ध्येय - लोकशाही समाजवाद डॉ. इंदुमती पारीख १-७ 
स्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती श्री. अद्धयानंद गळतगे ८-१९ 
भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप प्रा. अ. मि. शाह २०-२३ 
वेशाळीच्या गणराज्याची अखेर प्रा, सदाशिव आठवले २४-२९ 
अणुशक्तीचे रानकारण (अनुवादित ) देण 
मृदा : चिरंतत्त संपत्ती प्रा, क. वा. केळकर ३४--३७ 
जीबाची आत्मरक्षण व संरक्षण योजना अनुकृती) प्रा. ज. नी, कर्वे ३८-४० 
गीतेची भूमिका श्री, दि. मा. खेरकर ४९-४९ 
बाचकांचा पत्रव्यवहार-- ५०-५२ 
पुस्तकपरामशे * ५३-५५ 
सारसंकलन- क्रान्तिकारी वर्ष; वाढर्‍या अंतरामुळे एकाकी पडणारा टिटो; ५६-६४ 


तंत्रविद्रेतील खिंडार, 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मासिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ बाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 
पत्रव्यवद्वाराचा पत्ता : ९ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत! मासिक, 
। गणेश भुवन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 


२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
€८/म प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराषवाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३१५४८५ 


डॉ. इंदुमती पारीख 


आमचे ध्येय - लोकशाही समाजवाद 


लोकशाही समाजवाद स्थापन करणे हे भारताचे 
अंतिम ध्येय असावे याबद्दल राष्ट्रात सवेत्र एकमत झालेळे 
दिसत आहे. लोकशाही ब समाजवाद ही आधुनिक 
जगातीळ. दोन महान जीवनमूल्ये आहेत, लोकशाहीचा 
पाया व्यक्तिस्वातंत्रय असून समाजवादाचा पाया 
आर्थिक समानता आहे. या दोन्हीचा समन्वय करून 
आपले भावी जीवन उज्वल करावे असे वाटणे कोण- 
त्याही समाजाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. हे 
उदात्त ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून त्या दिशिने वाटचाल 
करू लागणे समाजहिताच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. 
परंतु उत्तम ध्येय नुसतेच डोळ्यांसमोर ठेवून वा 
त्याविषयी एकसारख्या घोषणा करून समाज सुधारत 
नाही, त्याची प्रगती होत नाही. ते ध्येय गाठण्याचा 
खरा मार्ग शोधावा लागतो. सद्यःस्थितीचे शास्त्रीय 
विहेघण करून त्यातून योग्य तो मा१ काढावा लागतो. 
आपली परिस्थिती काव आहे, ध्येयाकडे वाटचाल 
करण्यास काय तयारीची जरूर आहे, वाटेत अडचणी 
काय आहेत व त्यावर आपण कशी मात करू शकू 
याचा विचार करावयास पाहिजे. ध्येयाकडे जाण्यासाठी 
आपल्यात योग्य ते बदळ घडवून आणण्याची तयारी 
पाहिज, त्यासाठी योग्य ती परिस्थिती निर्माण 
करण्याची इच्छा व ताकद पाहिज, ' 
समाजाची सध्याची परिस्थिती : 
नव्या सामाजिक नेतृत्वाची गरज 
आपल्या समाजाची सध्याची परिस्थिती पाहिली 
म्हणजे वैफल्याची भावना बळावते. कदाचित सध्या 
दृष्टीस पडणारा गोंधळ बदलत्या परिस्थितीचे 
द्योतक असेल, तरुण पिढीला आपल्या वैगुण्याची 
जाणीव तीव्रतेने होऊन त्यातून काहीतरी करण्याची 
इच्छाही त्याच्या पाठीशी असेल, याच गोंधळातून 
नवा भारत जन्माला येणार असेल परंतु तशी आशा- 
दायी चिन्हे आजतरी दिसत नाहीत. परिस्थितीचे 
वास्तववादी विशेषण करून त्यावर उपाय सुचविणारा 


न, भा, १ 


एकही प्रभावी विचारप्रवाह कोठे सापडत नाही. 
राजकीय पुढारी सत्तेच्या मागे लागळेळे दिसत आहेत 
तर सामाजिक चळवळीस नेतृत्वच शिलछक राहिलेले 
नाही. प्रत्येक प्रश्न राजकारणाच्या पातळीवर हाताळ- 
ण्याची प्रथाच पडली आहे, “ आधी राजकारण मग 
समाजकारण ' या लोकमान्य टिळकांच्या विचाराचा 
अतिरेक झालेळा आहे. या विचारसरणीविरुद्ध उमा 
ठाकलेला एकही आगरकर आज पुढे येत नाही. म्हणू- 
नच आशेचा एकही किरण दिसत नाही असे म्हणावे 
लागते; 


भारतांची बहुसंख्य दुःख राजकीय नसून सामा- 
जिक आहेत. याचा सबौनांच विसर पडलेला दिसत 
आहे. ब्रिटिश राजवटीत सर्व दुःखांचा राजकीय अर्थ 
लावण्याची जडलेली सवय सोडणे आज कठीण झाले 
आहे. “ स्वराज्य मिळू द्या सव काही बदठून जाईल ? 
असे ठासून सांगणारे नेते आज ह्यांत नाहीत. ज्या 
काहींनी भारतीय समाज बदलण्याची गरज, किती 
महत्त्वाची आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला त्यांची 
राजकीय नेत्यांनी व समाजाने पर्वा केली नाही. आजचे 
राजकीय नेते तर त्याकडे जाणूनबुजुन दुलंक्ष करीत 
आहेत असे वाटते. अनेक क्षेत्रात समाजाच्या कल्पना 
बदलणे जरूर आहे. रूढीप्रियता व अज्ञान यामुळे 
शतकानुदातक्रे उराशी बाळगलेली जीवनमूल्ये कशी 
फोल आहेत हे दाखवून देणारे सडेतोड सामाजिक नेतृत्व 
आज भारताला पाहिजे आहे. सामाजिक'परिवतैनाखेरीज 
भारताचे पाऊल प्रगतीच्या मार्गावर पडणार नाही 
याची सर्वत्र जाणीव होणे जरूर आहे. असे झाले तरच 
लोकशाही समाजवादाच्या ध्येयास काही अर्थ येईल; 
तरच त्या ध्येयाकडे जाण्याचा मार्ग दृष्टिपथात येईल, 


लोकशाही समाजवाद स्थापन कराबय़ास निघा- 
लेल्या भारताजबळ ब्रिटिशांनी दिलेला लोकशाहीचा 
सांगाडाच फक्त शिक आहे. ब्रिटिश परके होते, 
त्यांना आपली सत्ता टिकवावयाची होती म्हणून त्यांनी 


नवभारत 


या सांगाड्यात खरीखुरी लोकशाही भरली नाही. आणि 
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे खरे मूल्य न समजल्यामुळे आजचे 
राज्यकतही या सांगाड्यात अर्थ भरू शकत नाहीत. 
वर्षानुवर्षांच्या. बंदिस्त वातावरणातून भारतीय समाज 
बाहेर पडू शकत नाही. आजचा भारतीय समाज 
वर्णाश्रमधर्मामुळे निर्माण झालेल्या जातीपोटजातींनी 
विभागलेला, अनेक ठिकाणी सरंजामशाही वातावरणात 
जगणारा, परंतु विसाव्या शतकातील भांडवळ्शाही 
अर्थव्यवस्थेत सापडलेला . व प्रांतीयवादांनी शकले 
उडालेला संपूर्णपणे विस्कळित झालेला समाज आहे. 
धार्मिक कर्मकांडांनी संपूर्ण ब्रांधळा गेळेला हा समाज 
आधुनिक जगातील लोकशाही, समाजवाद वं साम्यवाद 
यासारख्या तत्त्वांनीपणं मोहित झाल्यासारखा द्सित 
आहे. योंडक्यात म्हणजे हजारोवर्षांपूवा अस्तित्वात 
आलेल्या समाजरचनेत कोठल्याही तऱ्हेचा बदळ न 
करता विसाल्या शतकात यशस्वी होण्याची आशा 
बाळगणारा हा संमाज आहे. :- 


भारतीयांवर घडलेली आक्रमणे : 
तांचे परिणाम 

या समाजावर उत्तरेकडून वेळोवेळी अनेक 
आक्रमणे झाळी, कित्येक आक्रमकांना येथील समाजाने 
आत्मसात केळे परंतु ग्रीकांच्या नंतरचे विजेतेमात्र येथे 
आपली सामाजिक व धार्मिक पकड भसविण्यात यशस्वी 
झाले. इस्लामला थोडाबहुत प्रतिकार ठिकठिकाणी 
झाला, परंतु कोठल्याही प्रांतात समैच्या सर्व समाज या 
प्रतिकारात सामील झाला नाही, इस्लामी राज्यकत्यांनी 
काही हिंदूना जबरदस्तीने बाटवळे असले तरी हिंदु 
समाजात अक्ष अनेक गट होते की जे हिंदूच्या 
धार्मिक व सामाजिक त्रासास कंटाळले होते. ज्यांना 
इस्लाममधीळ समानता हवीशी वाटली, ज्यांना त्या 
धर्मात आपली ऐहिक मुक्ती दिसली; म्हणूनच अनेक 
दृष्टीने येथील समाजाच्या मानाने मागसलेळे असून- 
उडा इस्लामी लोक येथे राज्य स्थापू शकले व अनेक 
शतके ते चालवू शकले, साहजिकच त्यांचा प्रभाव 
येथील सामाजिक व राजकीय जीवनावर पडला. अनेक 
भारतीयांना त्यातून धार्मिक समानता मिळाली, कम- 
स्वातंत्य मिळाले, माणूस म्हणून जगण्याची संधी 

*« इस्लामचा प्रचार जोरात झालां, 


या नंतरचे दुसरे मोठे आक्रमण समुद्राच्या मार्गाने 
आले. हा शत्रू अनेक दृष्टीने सुधारलेला, सुशिक्षित व 
हुझ्यार | त्याने बळाचा विशेष वापर न करता येथील 
समाजाच्या फुटीर वृत्तीचा फायदा घेऊन आपली सत्ता 
स्थापन केली. त्यांचे घर्मगुरुही त्यांचेबरोबर आले. हा 
धमंही जास्त उत्क्रान्त, माणसा माणसांत मेद न करणारा | 
शिवाय या विजेत्यांचे पाठीशी झपाट्याने विकसित 
होणारी युरोपातील ओद्योगिक संस्कृती व शास्त्रीय 
संशोधन ! व त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे युरोपिअन 
पुनरुज्जीवनाच्या चळवळीने मुक्त केलेला धाडशी 
युरोपिअन माणूस ! ब्रिटिशांच्या संपर्काने येथील 
सुशिक्षितांना सामाजिक परिवर्तनाची व स्वातंत्र्याची 
गरज वाटू लागली, अनेक दृष्ट्या विस्कळित झालेले राष्ट्र 
एका राजकीय छत्राखाली आले, त्यातून राष्ट्रोय 
भावनाही वाढीला लागली. राज्यकत्यांनी आपल्या 
सोयीसाठी वहातुकीच्या साधनांचा व त्याकरता रस्त्यांचा 
स्बंत्र फेडाव केला. राष्ट्रातील सर्व प्रांतातील लोकांना 
इंग्रजी शिक्षण देण्यास - सुरवात करून प्रांताप्रांतातील 
भाष्रेचे अंतर सुशिक्षितांपुरते का होईना पण तोडले. 
त्याचा परिणाम एकतेची भावना निर्माण करण्यात व 
प्रांतातीह दळणवळण वाढविण्यात झाला. 


भारतीयांच्या अध:पतना'ची व 


हतबलतेची कारणे 

भारतीय वैदिक संस्कृती जगातीळ एक जुनी व 
प्रगल्भ संस्कृती मानली जाते. वेदकालीन भारत इतर 
जगाच्या मानाने सुशिक्षित, सुसंस्कृत व संपन्न होता. 
या गतकालाच्या वैभवावर जगण्याची घडपड आजही 
चालू आहे. आजही आपचे स्फूर्तिस्थान वेदकालच 
आहे. नंतरच्या इतिहासात काही प्रादेशिक स्फूर्तिस्थाने 
सापडतात, परंतु अखंडभारताला एकत्र आणण्यास 
ती पुरेशी नव्हती. अनेक परकीय आक्रमणांना 
बळी पडणारा भारत एकजिनसी नव्ह्ता, परकीयांचे 
पासित्त्य करण्यासाठी येथळा समाज एकदिलाने कधीच 
उभा राहिला नाही. उलट येणाऱ्या प्रत्येक परकीयाने 
येथील, फुटीचा फायदा घेतला. येथील सर्वच्या सव 
जनतेला गुलाम केले, तरीही शतकानुदतके गयुलाम- 
गिरीचा प्रतिकार करण्यासाठी एकसमयावच्छेदेकरून 
येथी जनतेने उठाव केला नाही, एकेकाळी विद्दत्तेचे 


आमचे ध्येय- लोकशाही समाजबाद 


व कतृत्वाचे शिखर गाठलेल्या या समाजात असा 
काय.रोग घुसला की त्यामुळे तो संपूर्णपणे मागसलेला, 
अडाणी व दरिद्री बनला १ अन्याय, दारिद्य व भ्र्टा- 


चार यात बुडत असताना समाजसुधारणेच्या लाटा 


येथे का उसळत नाहीत ? परक्तीय सत्तेचा अस्त 
झाल्यावरही येथील कतृंत्वास उधाण का येत नाही १ 
प्रगतीचा मार्ग खुला असूनही त्यावरून वाटचाल कर- 
ण्याची आम्हाला हिंमत का होत नाही ? अक्या तऱ्हेचे 
अनेक प्रश्न मनाला सतावतात, त्यांची उत्तरे शोधण्या- 
साठी विचार करावयास लावतात. 


बंदिस्त वैचारिकजीबन व बंदिस्त कर्मस्थातंत्र्य ! 

कोठल्याही प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करण्याची 
आमची सवय शेकडोवर्षापूर्वी नष्ट झाली आहे 
असे चटकन डोक्यात येते. परंतु या उत्तराने प्रश्न 
सुटत नाही. खरे कारण शोधळेच पाहिजे, परिस्थतीचे 
योग्य अबळोकन व आकलन करून चूक शोधून 
काढण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने विचार करता 
सध्याच्या परिस्थितीचे मूळ वर्णाश्रम धर्म, त्यातून 
निघालेला जातिभेद, घार्मिक कभकांडे व मोक्षप्रात्तीचा 
हिंदुधर्माने सांगितलेला मार्ग या सर्वात आहे असे 
म्हणावे लागते. हिंदुतत्त्वज्ञान फार गहन व उच्च 
आहे असे मानले जाते. त्या तत्वज्ञानाचा विचार 
करण्याची .ही जागा नाही. व त्याचा ऊहापोह 
करण्याचा माझा अधिकारही नाही. एका सामान्य 
नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून हे लिखाण केळेळे आहे. 
एक गोष्ट मात्र खरी की या तत्त्वज्ञानाने भारतीय 
समाजास एकाबाजूस भूतकाळाशी कायमचे बांधले 
असून दुसरे बाजूस. मरणोत्तर जीवनाशी निगडित 
केळे आहे. ऐहिक जीवनाला त्यात फारसे महत्त्व 
नाही. त्यामुळे आमचे वैचारिक जीवन सर्वस्वी 
बंदिस्त झालेळे आहे. त्यातच हिंदुधर्माने वर्णाश्रम- 
धर्मांचा स्वीकार करून हा बंदिवास पक्का करून 
टॉकला. ज्यावेळी वर्णाश्रम धर्माची पकड या राष्ट्राच्या 
जीवनावर पक्की बसली त्या दिवशी या राष्ट्राच्या 
अधोगतीला सुरवात झाली असे म्हणणे धाडसाचे 
असले तरी सत्य आहे. कारण कोठल्याही कायद्याने 
एखाद्या समाजातील माणसाचे कमेस्वातंत्र्य हिरावून 
घेणे म्हणजेच त्याला बंदिस्त करणे होय. जन्माने वर्ण 


ठरला, त्यांनंतर त्यानेच जात, पोटजात ठरली म्हणजेच 
धंदा-व कार्यही ठरले. . माणसाचे वैयक्तिक जीवन 
ठरून गेले, त्याची हालचाल नष्ट झाली, स्वातंत्र्य 
जन्मतःच बंदिस्त झाले, कतृत्वास बांध घातला गेला व 
प्रगती थांबली . 


या बंदिस्त समाजरचनेचा परिणाम राष्ट्राच्या 
उन्नतीवर कायम स्वरूपाचा झाला. शिवाशिवीच्या 
कल्पनेमुळे दळणवळण वाढले नाही, मोठमोठे रस्ते व 
सार्वजनिक वाहातुकीची साधने यांची गरज वाटली 
नाही, त्यातूनच स्वयेपूर्ण खडे व त्यांची स्वयंपूर्ण 
अथेर्चना उदयास आली. व्यापार उदीम वा मोठे 
उद्योगधेदे वाढण्याची शक्‍यता निर्माण झाली नाही. 
संकुचित दळणवळण व भाषाभिन्नत्वामुळे प्रांतीयता 
निर्माण झाली. भौगोलिक सीमा उछंघणे जवळ जवळ 
अराक्य झाल्यामुळे एक समाज दुसऱ्या समाजापासून 
अलग राहिळा, वेगळा बनला, एकाचं धर्माखाली 
असलेल्या भारतात ऐहिक जीवनात एकजिनसीपणा 
निर्माण झाला नाही, कारण तो निर्माण होण्यास 
रस्त्यांची, दळणवळणाच्या साधनांची, प्रवासात मुक्काम 
करता येईल व अन्नपाणी मिळू शकेल अद्गा जागांची 
गरज जरूर असते. सामुदायिक जीवन खेळीमेळीने 
जगता येईल असे वातावरण असावे लागते, समाजातील 
सव थरांना एकातून दुसऱ्यात जाण्याची मोकळीक 
असावी लागते, एकमेकाचा निकट संपर्क अपरिहाये 
असतो, म्हणजेच रोटी बेटी व्यवहार समाजात अनि- 
बंध चाळू असावा लागतो. तरच तो समाज नात्या- 
गोत्यांच्या, चालीरोतींच्या, खाण्यापिण्याच्या सवे 
नात्यांनी एकत्र बांधला जातो. एकजिनसी होतो. 
एकेका प्रांतातील समाजसुद्धा अजून या अर्थाने एक- 
जिनसी झालेला नाही, मग अखिल भारतीय समाजा- 
बद्दळ बोलणेच नको । 


जातिमभेदांमुळे येथे कोठलेही सामाजिक कार्य 
वाढू शकले नाही. कारण समाजाची व्याख्या 
जातीपुरती मर्यादित करण्यात आली, अजूनही 
अनेक ठिकाणी सावैजनिक पाणीपुरवठा निर्माण 
झाला नाही. कारण प्रत्येक जातीचे पाणी वेगळे, 
शिवाशिबीने वैयक्तिक सेवेला मर्यादा घातली. 
ज्याला जरूर असेल त्याची निरपेक्ष सेवा करण्याची 


स्ल्गः आ 
इर: 2 एं 
“र क 


नवभारत 


प्रथा पडली नाही, फक्त . खालच्या थरातील लोकांनी 
बरूच्या थरातील लोकांची सेबा करावयाची; नव्हे ती 
त्यांनी केलीच पाहिज. बरच्या थरातील लोकांनी खाल- 
च्यांची सेबा करण्यात कमीपणा. आहे म्हणून त्याचा 
विचारही करावयाचा नाही. त्यामुळे सार्वजनिक दवाखाने 
वा हॉस्पिटळे येथे वाहू शकली नाहीत. विद्यादान 
सुद्धा ठरलेल्या लोकांनी ठरलेल्या लोकांनाच करावयाचे, 
त्यामुळे ब्रिटिशांनी चाळू करीपर्यंत धम-जातीच्या 
पलीकडे जाणाऱ्या शाळा वा विश्वविद्यालये येथे निर्माण 
झाली नाहीत. थोडक्यात म्हणजे समाजाचा विचार 
करण्यास धर्माने आम्हाला शिकविले नाही. धमकुत्यात 
तर जातिमेदाची मर्यादा जास्तीत जास्त पाळली जाते. 
ब्राह्मणाच्या देवाची पूजा इतर कोणीही करू शकत 
नाही. धमेकार्याकरतासुद्धा स्व समाज एकत्र येऊ 
दाकत नाही. धर्माने फोडलेला हा समाज एक जिनसी 
कसा करता येईल हा फार मोठा प्रश्न बिसाः्या शतका- 
तीळ भारतापुढे उभा आहे. 


अंधानुकरण सोडून ज्ञान आत्मसात 
करावयास हवे, तद्वत आचरण व्हावे 

भारतीय मनावर धर्माचा पगडा फार आहे असे 
मोठ्या अभिमानाने आम्ही म्हणतो. या धर्माने भारतीय 
समाज कायमचा विस्कळित केला आहे हे कबूल 
करण्यास लागणारे मनोधेय॑ आमचेजवळ नाही; मग 
त्या धर्मात सुधारणा करण्याची ताकद तरी आमचेत 
कोठून येणार ! प्रत्येक धर्मात टिकावू मूल्ये असतातच, 
तशी ती हिंदुधर्मातही आहेत. परंतु त्याबरोबर किंबहुना 
त्या मूल्यांना नाहीसा करणारा फापटपसारा इतर कोण- 
त्याही धर्मापेक्षा आमच्या धर्मात जास्त आहे. कोठल्याही 
समाजाची प्रगती व्हावयाची असल्यास त्यात उत्क्रान्ती 
व्हाबी लागते : जास्त प्रगल्भ ब उन्नत मूल्ये व्यवहारात 
यावी ळागतात. म्हणजे त्या समाजाचा धमैसुद्धा उत्क्रान्त 
होऊन उच्च पातळीवर याबा लागतो. उत्क्ान्त 
होण्याची शक्ती हे जिवन्तपणान्रे एक लक्षण आहे. 
जिबन्तपगाचे. सर्वात महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे आजू- 
बजूल्या बाताबरणातून आपल्या भरणपोषणास व 
वाढीस लागणारी जीवनसत्वे आत्मसात करून आपल्या 
अंग्रातील चयापचयाच्या क्रियेमुळे निर्माण होणारी 
ततवे विसर्जित करणे होय, चयापचय़ाच्या भियेपेक्षा 


1 


वाढ होण्याच्या क्रियेस जीवनसत्वांची जास्त गरज 
लागते. ही सत्वे आत्मसात्‌ करावयाची क्रिप्रा प्रकर्षाने 
व्हावी लागते. निसर्गातील सजीव बस्तू याच नियमाने 
जगतात. घसट जास्त झाली, ती भरून न निघाली तर 


"मृत्यू जवळ येतो. निसर्गाचा हा नियम मानव- 


समाजास पण लागू पडतो. कारण हा समाज सजीव 
प्राण्यांचा बनलेहा आहे. तो जिवंत राहाण्यास व 
प्रगत होण्यासाठी ज्ञान आत्मसात करण्याची जरूर 
आहे. परंतु अंधानुकरणाने शान आत्मसात होत 
नाही; ते पचवावे लागते, त्यांचे. चर्वण व्हावे लागते, 
ते व्यवहारात आणावे लागते, ते वाढविण्याकरता सतत 
संशोधन करावे लागते, निसगैनियमांचा अभ्यास 
करावा लागतो. या ज्ञानसाधनेच्या साहाय्यानेच समाज 
प्रगत होतात. नवे ज्ञान घेण्याची व ते पचवण्याची 
शक्ती क्षीण झाल्यास समाजाच्या अधोगतीत सुरवात 
होते. तो नाक्याप्रत जाण्यास सुरवात होते. जिवन्त 
वस्तूचा नाश होण्यास वेळ लागतो तसाच एकेकाळी 
प्रगल्भ असलेल्या समाजाचा नाग होण्यास पण वेळ 
लागतो. म्हणूनच अशा समाजास वाचवणे शक्‍य असते. 
आपल्या समाजाचे काय चुकत आहे व ती चूक कशी 
सुधारता येईल याचा विचार करणारी थोडीफार माणसे 
समाजात निघाली व त्यानी आपली दाक्ती व बुद्धी 
त्या कामी खर्च केळी तर अजूनही वेळ गेलो नाही असे 
वाटते. बिस्कळितपणाची जाणीव झालेल्या तरुण 
पिढीला योग्य नेतृत्व मिळाल्यास सवेच्या सर्व समाज 
बदळून जाईल, नवी वाटचाळ करू लागेल, 


समाज सुधारणे. म्हणजे मुख्यतः त्यातील माणते. 
सुधारणे, त्यांची वतेणूक सुधारणे, त्यांचे एकमेकातीळ 
संबंध सुधारणे म्हणजे सवप्रथम माणसे कदी सुधार- 
तीळ याचा विचार व्हावयास पाहिजे, समाजाची 
पातळी त्यातील व्यक्तींच्या वैयक्तिक पातळीवरच अव- 
लेबून असते, आजच्या परिस्थितीत सर्वात मनस्ताप 
देणारी गोष्ट कोणती असेल तर सवे दृष्टीने निका 
वस्थेत गेठेढो भारतीय माणते | येथील दारिद्य हे. 
सर्वाचे कारण म्हणून पुढे करण्याची आम्हाला सबय 
लागली आहे पण आम्ही दरिद्री का ? आम्ही जास्त 
शिस्तनड्ध, जातत कार्यक्षम व जास्त चांगले का नाही £ 
परिस्थिती बदलण्याची, ती. सुधारण्याची धडपड 


आमचे ध्येय- लोकशाही समाजवाद 


आम्ही का करत नाही ? या प्रश्नांची उत्तरे पण 
आमच्या धार्मिक कल्पनांत 'सापडतात, . असे मोठ्या 
खेदाने म्हणावे लागते, 


मोक्षकल्पनेतला स्वार्थ : व्यक्तिहित ब 
समाजहित यांची सांगड घातली नाही 


3. ७०३2 


सध्याचे जीवन भूतकाळाशी पूर्णपणे बांधले गेळेळे 
आहे. गेल्या जन्मीची पापपुण्ये या जन्मावर . सत्ता 
चालवतात. त्यातच कर्ताकरविता परमेश्वर ! तेव्हा 
केल्या न केलेल्या सवे कृत्यांची जबाजदारी त्यांचीच. 
तो बुद्धी देतो त्याप्रमाणे आम्ही -बागतो, त्यांत आमचे 
काय चुकते! तो ठेवतो त्याप्रमाणे आम्ही रहातो. 
विधिलिखित काही चुकत .नाही तेव्हा परिस्थिती 
बदलण्याची जरूर काय? तशी जरूर असली तर 
परमेश्वर आम्हाला बुद्धी देईल. धर्मामध्ये कर्म- 
कांडाचे स्तोम इतके आहे की त्यातून जन्मभर 
काय पण पिढ्यानपिढ्या बाहेर येणे कठीण आहे. 
प्रत्येक पापाला उतारा आहे. अगदी खुनांपातून सर्व 
पापांचे. पारिपत्य करण्यास 'घमकाण्ड समर्थ आहे. 
एखादी पूजा, उपवास, यात्रा, देवदशैन, गंगास्नान 
ब्रंगरे वेगरे सोपे सुळम उपाय पापमुक्त. होण्यास 
उपलब्ध असताना पाप करण्याची भीती का वाटावी ? 
फारच कडक धार्मिकता अंगी आणून मोक्षप्रात्ती- 
करता. प्रयत्न करावयाचा असेल तर तोही मार्ग अतीव 
स्वाथी. आहे असे म्हणावे लागेल. “ सर्वसंगपरित्याग ' 
केल्याने मोक्षाचा मार्ग खुला होतो. आपली बायको 
सुळे, अत्तेष्ट या सर्वांची कोठल्याही तऱ्हेने व्यवस्था न 
करता. सोडून 'चाळू लांगावे. आपल्या पुरता मोक्षाचा 
मार्ग आक्रमण्यास सुरवात करावी. . त्यात अंतिम 
मोठेपण आहे. असे समजण्यात येते. हा मार्ग अंतिम 
स्वार्थांचा आहे असेच म्हणावे लागते. जगाचे काहीही 
होवो मला मोक्ष मिळाला म्हणजे झाले, मी परमेश्वरा- 
पाशी जाईन बाकीचे जग बुडाळे तरी हरकत नाही, 
स्वतःच्या कल्याणाकरता समाजातून उठून जाणाऱ्या 
व्यक्ती समाजाला वाट कशी दाखवू शकतील ? 
समाजाचे नेतृत्व कसे करू शकतील ? त्यांना समाजाची 
सुखदुःले कशी समजू शकतील ? मोक्ष मिळविण्याच्या 
या मार्गाने या समाजातील व्यक्तीला अत्यंत स्वार्थी 
बनवले आहे. समाजातील कर्तुत्ववान माणसाचे लक्ष 


अनुक्रमणिका 


५ 


स्वतःकडे केंद्रित करण्याचा हा राजमार्ग आहे. त्यात 
समाजहित डावलण्याच्या प्रश्रत्तीचा उगम आहे. मोक्ष 
मिळविण्याकरता समाजसेवा व दलितांची. सेवा 
करण्याची या धर्मात जरूरी नाही. समाजाचा त्याग 
करणारा माणूसच या धर्मात मोठा होऊ शकतो. 
स्वतःच्या मोक्षप्राप्तीकरता दुसऱ्यांना दुःवात लोटून 
निघून जाण्यानेच कृताथ होता येते. हा धम व्यक्ति- 
प्रधान आहे. त्यात एकएकऱ्या व्यक्तीचा विचार आहे. 
समुदायाने जगणाऱ्या माणसाळा समाज बनवण्याची, 
मदत करण्याची त्यात ताकद नाही असे वाटू लागते, 
जीवशास्त्रदृष्टया माणूस हा सामाजिक प्राणी 
आहे. समाजाशिंवाय माणूस जाति ( 8९००8 ) 
टिकणार नाही, वाढणार नाही. त्यामुळे एका बाजूस 
वैयक्तिक मोक्ष मिळविण्याचा प्रयत्न ब दुसरे बाजूस 
माणूस म्हणून जगण्याचा प्रयत्न या ओढाताणीत वर- 
वर दिसायला माणसाचा विजय झाला, तो जिवंत 
राहिला, पण त्या विजयाने येथला माणूस उंचावला 
नाही, तर तो अधोगतीला गेला. कारण त्याने मोक्ष 
मिळविण्याची आपली कल्पना बदलली नाही तर सामा- 
जिक जीवनाला मुरड घातली, त्यावर बंधने लादली, ते 
बऱ्याच अंद्याने निजींव केले. व्यक्तीचे हित व समा- 
जाचे हित यांची सांगड घालणे आम्हाला जमले 
नाही. त्यामुळे संमाजहित व व्यक्तीचे प्रगल्भत्त्व 
या दोन्हीसही आम्ही मुकलो. सर्वेसंगपरित्यागाचे 
कोठल्याही सजीव प्राण्यास न पेलणारे तत्त्वज्ञान आम्ही 
स्वीकारले. ते अध्यात्मिक दृष्ट्या अत्यन्त उंच्च दर्जाचे 
आहे असे ठरवले; पण त्यात आम्ही माणूस आहोत हे 
विसरून गेलो. माणूस म्हणून जगण्यास नालायक ठरलो. 


न झेपणाऱ्या तत्त्वज्ञानातून 
काढलेल्या पळबाटा 


मुळातच तत्त्वज्ञान न झेपणार असल्यामुळे त्यात 
पळवाटा शोधणे अपरिहाये झाले, त्यातूनच सामान्य 
माणसाला जखडून टाकणारे कमकांड निर्माण झाले, 
सर्वसंगपरित्यागाचे ध्येय असलेला हिंदु माणूस कर्म- 
कांडाने सवे बाजूने बांधला गेला. सकाळपासून 
रात्रीपर्यंत केव्हा उठावे, कसे उठावे, कसे बसावे, 
काय खावे, कसे खावे, काय प्यावे, केव्हा झोपावे 
वगेरे सव गोष्टी. धर्माने आम्हाला सांगून टाकल्या 


नवभारत 


आहेत. त्यात चुका झाल्यास किंवा तसे करणे न 
जमल्यास त्यातून पळवाटा काढावयास पण सुचवून 
ठेवले आहे. अमूक गोष्ट अमूक वेळी अमूक पद्धतीने 
करता न आल्यास त्याबद्दह सोपामागे कमेकांडात 
सांगितलेला असतो. ' सर्वार्थ अक्षंतां समर्पयामि ! 
हा मंत्र फार उपयुक्त ठरत आला आहे. धार्मिक 
व्यवहारात पळवाटा काढण्यास शिकलेला हिंदु माणूस 
इतर व्यबहारात पळवाटा काहू लागल्यास आश्चर्ये का 
वाटावे ! सचोटीचा व्यवहार न जमला तर पळवाट 
काढावी. त्याने पाप लांगळ अशी बोचणी मनाला 
लागली तर काहीतरी देवधम॑ करून त्या पापातून मुक्त 
व्हावे. देवसुद्धा, पूजेअरचैने, फळाफुलांनी वा सोन्या- 
मोत्यांच्या दागिन्यांनी खूष होतात. मग व्यवहारातील 
देवांना तस खूघ केळे तर काय बिघडते. देवाला 
अभिष्रे दाखवणारा त्याच्या आराधनेतून पळवाटा 
काढणारा माणूस, कामातील कुचराई पचविण्यासाठी 
वरिष्ठांना लाच लुचपत देऊ लागल्यास नवल ते काय | 
त्यातच व्यक्तिनिरपेक्ष सेवा देण्याची वा घेण्याची 
पद्धती आमच्या समाजात नाही. त्यामुळे एखाद्याने 
आपले काम केळे की त्याला मोबदला दिला पाहिजे 
तसा देण्यात वा घेण्यात काहीच पाप नाही. अश्या 
वैचारिक पाश्चेभूमीवर भ्रशाचार माजल्यास नवल ते 
काय ! किंब्रहुना त्यावरच येथील व्यवहार चालत 
आला आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तिचे होणार नाही. 
कारण एखादा माणूस सचोटीने कोठल्याही तऱ्हेने 
भ्रष्ट न होता जगू शकतो यांची खात्री कुणालाच 
वाटत नाही. तसा तो जगला असे पटले तर तो महात्मा 
होऊ शकतो. 


लोकशाही समाजरचनेच्या दृष्टीने 
काय करावयास हवे ? 
छोकशाही समाजवाद स्थापन करावयास निघा- 
ेल्या राष्ट्राची ही सद्यःपरिस्थिती ! या पारश्रभूमी- 
बर लोकशाही समाजवाद स्थापन करणे कितपत 
व कसे शक्‍य आहे याचा विचार होणे जरूर 
आहे. भारतीय व्यक्तीचा जीवनाबद्दहचा दृष्टीकोण 
आमूलाग्र बदलणे जरूर आहे. त्यानंतरच तो 
स्वतःला व समाजाला कमेकाण्डाच्या ब जाति-पोट- 
जातींच्या बंधनातून मुक्त करू शकेल, एका बाजूला 


आधुनिक दळणवळणाची साधने, औद्योगीकरण ब 
आह्य जगाशी वाढता संपर्क या समाजास घुसळून 
काढीत आहे. मोठमोठ्या शहरातून रोटीव्यवहाराची 
बंधने तुटू लागळी आहेत, काही ठिकाणी बेटीव्यवहारा- 
पर्यंत मजल जाऊ लागली 'आहे, परंतु अजूनही कमै- 
काण्डांतून व मोक्षाच्या धडपडीतून सुटका होण्याची 
चिन्हे दिसत नाहीत. त्यासाठी व्यक्ती मुक्त होणे जरूर 
आहे. जुनी जोखडे फेकून देण्याची तयारी व ताकद 
तिच्यात आली पाहिजे. अशा अनेक. मुक्त व्यक्ती 
समाजात निमीण झाल्या म्हणजेच समाजास डोळस ब 
घाडशी नेतृत्व लाभेल, जुन्या परंपरेतील चांगले ते 
घेऊन नवे आत्मसात करण्याची शक्ती असलेले नेतृत्व 
निर्माण झाले तरच भारतीय समाजात लोकशाही मूळ 
घरील. 

विसाव्या शतकात तंत्रविद्येचा जितक्या झपास्याने 
विकास होत आहे तितका पूर्वी कचितच झाला असेल, 
अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या मूलभूत 
शास्रीय संशोधनाने युरोपिअन माणसाचा आत्मविश्वास 
वाढीला लागला, धमंगुरूंचे जीवनावरील वर्चस कमी 
येऊन दैनंदिन जीवनात युरोपिअन माणूस बुद्धिवादी 
बनला. त्यातून औद्योगिक क्रांती व आधुनिक पाश्चात्य 


डे १ आम्हाळा 
शास्राची ओळल यंत्रांकरवी झाली, त्यामागचे संद्योधन 


याकरता शास्र आले 
कोण आला नाही. 


आमचे ध्येय- लोकशाही समाजवाद 


म्हणूनच औद्योगिक प्रगतीबरोबर व्यक्तींचा विकास 
झाला नाही. तर अनेक वेळा व्यक्ती अधोगतीस गेली, 
अगोदरच खालच्या पातळीवर असलेली व्यक्ती यंत्रवत्‌ 
बनली. एका बाजूला पदाथीविज्तान, रसायन; 
जीवशास्त्र यांचा अभ्यास. करणारी माणसे आपल्या 
जीवनात दुटप्पी बनली. शास्रज्ञ म्हणून न्यूटन, डार्विन, 
आइन्स्टाईंनचे सिद्धान्त मानणारी माणसे ग्रहणांनंतर 
समुद्रस्नान करणे, झाडपाल्यांची पूजा करून त्याना 
देव मानणे, उपासतापासांनी देवाला प्रसन्न करण्याचा 
प्रयत्न करणे, तीथयात्रा करणे, अंगाला भस्म लावणे, 
जपजाप्य करणे यासारख्या कमकांडावर विश्वास. ठेवून 
जीवनात त्याला प्राधान्य देताना दिसत आहेत; मग 
सामान्य माणसाची गोष्ट कशाला ! याचा अर्थ एकच 
की शास्त्रांचा अभ्यास करण वा तो समजणे म्हणजे 
शास्त्रीय दृष्टिकोण नव्हे. जीवनातील प्रत्येक गोष्ट 
बुद्धिवादाच्या निकषावर घासून पाहून मगच ती 
स्वीकारणे म्हणजे शास्रीय दृष्टीकोणाची कास धरणे 
होय, 

यासाठी सामाजिक क्रान्तिपेक्षाही जास्तीतजास्त 
जरूरी शैक्षणिक क्रान्तीची आहे. लहान वयात होणारे 
संस्कार बदलणे अत्यंत जरूर आहे, पण ते सर्वांत 
कठीण आहे. कारण योग्य दृष्टिकोणातून शिक्षण 
देणाऱ्या शिक्षकांचा आज जवळजवळ अभाव आहे. 
शिक्षणक्रम आखताना गेल्या बीस वर्षात तर जास्तीत- 
जास्त भर जुन्या बुरसटलेल्या व टाकावू गोष्टींवर 
दिला जात आहे. तीच गोष्ट आकाशवबाणीची ! जुने 
सण त्यातील कर्मकांडे यांना फाजील महत्त्व सर्वत्र दिळे 
जाते. या प्रभावी शैक्षणिक माध्यमाचा दुरुपयोग थांब- 
वणे अत्यंत जरूर आहे. राज्ययंत्रणेच्या हातात आज 
आकाशवाणी हे एक फार मोठे दास आहे. त्याचा 
सदुपयोग केल्यास लोकदिक्षणाचा मार्ग सुकर होणार 
आहे. आकाशवाणीवर शास्त्रीय सत्ये सांगताना त्या 
मागची विचारसरणी सांगण्याची व त्याचा आपल्या 
जीवनावर कसा परिणाम होतो हे सांगण्याची प्रथा 
पाडली तर फार मोठे काम होणार आहे. हे माध्यम 
समाजाच्या सर्व थरापर्यंत पोचणारे आहे. म्हणूनच 


ते लोकशाहीचा पाया घालण्यास अत्यन्त उपयुक्त ठर- 
णार आहे. 


विसाव्या कतकाचे सुरवातीस टिळक-आगरकरवाद्‌ 
महाराष्ट्रात खूप गाजला, आधी राजकारण की आधी 
समाजकारण याचे उत्तर त्यावेळी राष्ट्राने € राजकारण? 
असे देऊन टाकले. गेल्या पन्नास वर्षांत राजकारणाचे 
नेतृत्व समाजाने स्वीकारले, स्वराज्य मिळाल्यानंतरच्या 
काळातही राजक्रीय पुढाऱ्यांचे नेतृत्व अबाधित राहिले. 
प्रत्येक प्रश्न राजकीय पातळीवरून हाताळण्याची 
कोशीस झाली. पण त्यातून समाजाचे खरे कल्याण 
झाले नाही. सामाजिक प्रश्न सुटले नाहीत. अनेक नव्या 
समस्या निर्माण झाल्या, जुन्या तक्षाच राहिल्या, या 
सर्वांचा सडेतोडपणे परामर्ष घेऊन त्यातून मार्ग दाख- 
वणारा आगरकरांच्या सारखा समाजसुधारक शिक्षक 
आज भारंताला पाहिजे आहे, राजकीय पुढाऱ्यांना न 
सुटणारे प्रश्न बुद्धिवादी शिक्षक सोडवू शकेल . असा 
विश्वास बाटतो. कारण बुद्धिवादाच्या निकषावर सद्यः 
परिस्थितीचा विचार करून त्यातून मार्ग काढण्याची 
स्वतंत्र वृत्ती राजकीय पुढाऱ्यात असणे अशक्य आहे. 
आणि विसाव्या शतकात कोठल्याही व्यक्तीला शिक्षणा- 
खेरीज तरणोपाय नाही. गोळे आगरकरांनी बुद्धिवाद 
प्रत्यक्ष जीवनात उतरविण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी 
त्यांना विरोध सहन करावा लागला, अनेक संघर्ष 
करावे लागले, त्यासाठी लागणारे मनोधैर्य त्यांचेत होते 
म्हणूनच आजचा महाराष्ट्र सामाजिक दृष्टीने भारता- 
तील सर्वात जास्त स्वतंत्र वृत्तींचा व बुद्धिवादी म्हणून 
ओळखला जातो. 


लोकशाही समाजवाद हे उदात्त ध्येय गाठण्याची. 
खडतर तपश्चर्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मार्गावरूनच गेली 
पाहिजे हे निर्विवाद ! आणि व्यक्ती जसजशी जास्त 
प्रगल्म होत जाईल तसतशी ती जास्त मुक्त होत 
जाईल हे विसरता कामा नये. यासाठी व्यक्तीला 
प्रगल्भ होण्यासाठी लागणारे वातावरण जर आमचे नेते 
निर्माण करू शकले तरच लोकशाही समाजवादाच्या 
दिशेने पहिळे पाऊळ टाकले गेळे अस म्हणावेसे वाटेल, 


श्री, अंद्र्‍यानंदे गळतगे 


स्त्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती 


मानवी संमाजाच्या विकासाचे अनागरी व नागरी 
असे जे दोन ठळक टप्पे मानता येतील त्यांपैकी 
अनागरी किंबा आदिकालिक अवस्थेतील पुरुषांचा 
सरीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण काय होता हे पूर्वी पाहिळे 
आहे.' या आदिकालिक समाजाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या 
काळच्या लोकांना लिहिण्याचे ज्ञान नव्हते - त्यांना 
लिखित इतिहास नव्हता, त्यांचा समाज लहान 
टोळ्यांनी बनला होता व त्यांचे जीवन बरेचसे अस्थिर 
होते. या सामाजिक परिस्थितीचा परिणाम त्यांच्या 
स्त्रीविषयक दृष्टीवर आपोआपच झाला, त्याना स्त्री 
ही. मुख्यतः उपभोग्य वस्तू (3९5181 ०७]०४) 
वाटली. स्त्री आणि जादूटोणा यांचा अभेद्य संत्रंघही 
यावेळी प्रस्थापित झाला. स्त्रीच्या या यातुसामर्थ्याच्या 
कल्पनेने ब भीतीने स्त्रीला या काळी . मोठे सामाजिक 
स्थान दिल्याचे दिसून येत असले तरी हे सामाजिक 
महत्त्व स्त्रीच्या दास्यालाच कारण झाले, कारण 
स्त्रीने पुरुषाच्या इच्छेप्रमाणे व तंत्राप्रमाणे वागले 
पाहिजे ही कल्पना त्यामध्येही होती, स्त्री ही देवता 
बनून . पुरुष-भक्तांची दासी, त्यांना इच्छिळेळे फळ 
देणारी गुलाम, बनळी. या उलट तिचा मासिक 
विटाळ, प्रसूती इत्यादी विषयक अंधश्रद्धेमळे तिळा 
काही काल अथुद्ध मानण्यात येऊन तिला अनेक 
सामाजिक कतेब्यांपासून अलिप्त ठेवण्यांत आठे, व 
त्यामुळे तिचे जीवन जरेच संकुचित झाले. स्त्री हौ 
पुरुषाची देवता झाळी काय किंबा दासी झाळी काय 
आदिकालिक पुरुषाला स्त्रीमध्ये खतंत्र व्यक्तित्व दिसले 
नाही एवढे खचित, 

नागरी समाजाची सुरवात लिखित इतिहासाने 
झाली असे स्थूलमानाने मानावयास हरकत नाही. हे 
नागरी समाज आपल्या कतंत्रगारीने एकेकाळी 
वैभवाच्या द्विखराळा पोहोचले होते. शेवटी हे सर्व 
समाज धुळीस मिळाले हे खरे असळे तरी त्यांनी फार 


१. ' नवभारत? मे १९६५ 


मोठी सामाजिक प्रगती साधली होती यात संदाय 
नाही, आजही बाबीलोन, इजिप्त, चीन, भारत, ग्रीस, 
रोम, हिब्रू, अरत्न इ. प्राचीन संस्कृतींचे. असंख्य 
अवरोष सामाजिक चालीरीती, आचार-विचार, कला, 
तत्त्वज्ञान इ. क्षेत्रांत आढळून येतात, या समाजांनी 
स्त्रीला कोणते. स्थान दिले होते व या समाजातील 
पुरुषांचा स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण काय होता 
हे पाहणे निःसंशय उंदूबोधक आहे. पण हे पाहण्यापूर्वी 
नागरिकता ( ॉशां]1281101 ) व संस्क्वाते 
( टपपगा7७ ) यांच्यामधील फरक समजावून घेतला 
पाहिजे. 
नागरिकता व संस्कृति 

नागरी समाज म्हणजे सुधारलेला समाज होय. ही 
सामाजिक सुधारणा नवीन शोध लावून मानवाचे 
सामाजिक जीवन सुखी करण्याच्या दृष्टीने केलेली 
असल्यामुळे ती बाह्य व भौतिक असते. एकाद्या समा- 
जाची नागरी अवस्था म्हणजे आरोग्य, शिक्षण, दळण- 
वळण, वाहतूक, उद्योग इ, बाह्य सामाजिक अंगा- 
विषयी केढेळा प्रयत्न होय, तो प्रयत्न त्याने किती केला 
आहे. यावरून तो समाज कितपत नागरी वा अनागरी 
आहे हू ठरते. या उलट एकाद्या समाजातील लोकांची 
विचारसरणी, चालीरीती, नेतिक कल्पना, धार्मिक 
अडा, कळा, तत्त्वशान इत्यादींनी मिळून बनलेला जो 
जीवनहृष्टिकोण असतो त्यास त्या समाजाची संस्कृती 
"हणता यईल, अगदी रानटी अवस्थेतीळ लोकांची 
दवावर श्रद्धा असू शकते व बिज्ञानयुगातीळ लोक 
नास्तिक असु शकतात. वेद्दासारल रानटी लोक एकॅ- 
अ पालन करतील, तर विज्ञानयुगातील 
; री असतील, म्हणजेच नागरिकता व 
संस्कृती या अगदी भिन्न गोष्टी असून एकीवर दुसरी 
अवढवून नाही," या दृष्टीने पाहिल्यास प्रथम 
ही गोष्ट स्पष्ट होते की ग्रीकादि प्राचीन नागरी 


२, शाला एग हात 1६४०, 8००१४४४, ?, 498 886१. 


र्ट 


स्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती 


समाजांनी बरीच सामाजिक प्रगती केळी असली तरी 
रानटी समाजाच्या अनेक चालीरीती त्यानी पूर्णपणे 
टाकून दिलेल्या नव्हत्या, उदा. अनागरी समाजात 
आढळून येंगारी वधू विकत घेण्याची चाळ, राक्षस- 
विवाह, : बहुभार्यापद्धति, नियोगाची चाल इ. गोष्टी 
ग्रीकादी सर्व प्राचीन नागरी समाजांत सर्रास आढळून 
येतात, एरवी मोजेस, मनू, आणि होमर यासारख्या 
अगदी मिन्न समाजातील ग्रंथकारांनी युद्धात सापड- 
लेल्या स्त्रियांना पळवून नेण्याला संमती दिली नसती !' 
एका लेखकाने नागरिकता ही बनावंट असते-- 
खळा 18 8॥1ीलां91- असे जे म्हटले 
आहे ते अगदी यथार्थ आहे. 

प्राचीन.नागरी समाजातील पुरुषाचा स्त्रीविषयक 
दृष्टिकोन पाहताना . एका गोष्टीकडे प्रामुख्याने लक्ष 
दिळे पाहिजे. ती गोष्ट म्हणजे हे सर्व प्राचीन नागरी 
संमाज . पितृसत्ताक ( 7878101168 ) होते. 
समाजावर चालणाऱ्या राजसत्तेप्रमाणे ही पितृसत्ता 
कुटुंबावर अनिबंधपणे चाळत असे, याचे स्रीजीवनावर 
तीन दृष्टींनी परिणाम झाले : ( १ ) वैवाहिक, लैंगिक 
व (३ ) धार्मिक, विवाहाच्या बाबतीत प्राचीन नागरी 
समाजातील पुरुष स्त्रीकडे केवळ एक प्रजोत्पादनाचे 
साधन म्हणून पाहू लागले, याचा परिणाम म्हणून स्त्री 
ही जमिनीप्रमाणे पुरुषाचो उत्पादनसाधन ,भनली व 
तिच्यावर जमिनीप्रमाणेच त्याचा पूर्ण मालकी हक्क 
प्रस्थापित झाला, याउलट विवाहाच्या बाहेर स्त्री ही 
पुरुषाची केवळ. भोगसाधन . बनली, विवाहाबाहेर 
सरीकडे तो केवळ लैंगिक दृष्टीने पाहू लागला. अक्या 
स्त्रिया पुरुषाची लैंगिक भूक भागवीत असल्यामुळे 
त्यांना विवाहित स्त्रियां इतकेच समाजात स्वतंत्र स्थान 
प्रास झाले, दोबटी धार्मिक दृष्टिकोनातून स्त्री ही 
अशुद्ध व अपात्र ठरली. इतकेच नव्हे तंर ती पापाला 
प्रवृत्त करणारी व पुरुषाच्या प्रगतीच्या मार्गातील घोंड 
ठरली. या सर्वाचा परिणाम म्हणून स्त्रीचे बरेच 
सामाजिक अवमूल्यन झाले. या प्राचीन नागरी समा- 


जातील पुरुषाच्या स्त्रीकडे पाहण्याच्या या तीनही 
दृष्टिकोनांचा. विचार करण्यापूर्वी स्त्रीला पुरुषाचे दास्य 
स्वीकारणे नैसर्गिकदृष्ट्या अपरिहार्य आहे काय याचा 
प्रथम विचार केला पाहिजे. 


स्रीचे वैवाहिक दास्य 

स्त्रीपुरुषामधील महत्त्वाचा जीवशास्त्रीय मेद म्हणजे 
स्त्रियांचे जीवन प्रजोत्पादनाच्या कतंब्यामुळे काही 
अंशी मर्यादित झाले आहे; तसे पुरुषाचे नाही. पण 
यावरून तिने पुरुषाचे वैवाहिक दास्य स्वीकारले 
पाहिजे असे ठरत नाही. काही आदिकालिक समाजात 
स्त्रिया पुरुषावरोबरीची सर्व कामे- युद्धात भाग घेणे, 
शिकार करणे यासारखी कामेसुद्धा- करीत असल्याच्या 
दिसून येतात.' वस्तुतः मासिक पाळी, प्रसूती इत्यादी- 
मुळे स्त्री अश्युद्ध बनते अशा पुरुषी कल्पनेमुळेच त्यांना 
मर्यादित जीवन जगावे लागले. म्हणजे स्त्रियांवरील ही 
बंधने निसगीने लादलेली ' नसून पु रुषानी किंवा पुरुष- 
प्रधान समाजांनी लादलेली आहेत. ही गोष्ट ज्या समा- 
जात पुरुषसत्ता अधिक आहे त्या समाजात स्त्रीजीव- 
नही अधिक संकुचित झाले आहे या वस्तुस्थितीवरून 


* उघड होते. ग्रीक-रोमनादी प्राचीन नागरी समाजात 


ही पुरुष-सत्ता अनिवेध असून त्यामध्ये स्त्रीजीवन 
अत्यंत संकुचित झाले असल्याचे आढळून येते. 
स्त्रीच्या वैवाहिक दास्याळा मुख्य कारण पुरुषाची 
सत्रीवरील ही अनिबेध व कृत्रिम सत्ताच होय. 
त्याची ही सत्ता त्याच्या विवाहविषयक ब लैंगिक 
संत्रंधाविषयक कल्पनांमधून व्यक्त झालेली आहे. 
आसुर विवाह किंबा हुंड्याची चाळ, बहुपत्नीकत्व 
किंवा वेश्याव्यवसाय, प्रजोत्पादनासाठी विवाह किंवा 
नियोगांची चाळ, धार्मिक कारणासाठी किंवा सक्तीचे 
विवाह या व अशा अनेक गोष्टीतून पुरुषाची ही 
सत्ता व्यक्त झालेली आहे. या सवे गोष्टी प्राचीन 
नांगरी समाजात आढळून येतात, 

बांब्रीलोनियन समाजात आसुर विवाहाची- वधू 
विकत घेण्याची- पद्धती होती, या चालीच्या बुडाशी 


१, 1)0प6170710100, 2, 14 3297 11, 12. 


मनुस्मृति, ७. ७०, 
२, छीायए० 31], 0200702.72077, 


३. ' नवभांरतः मे १९६५. 


न. भा. २ 


नवभारत 


स्त्री ही व्यापारी वस्तू आहे ही कल्पना आहे. 
नवऱ्याने तिच्या बापाला दिलेली ही वधुकिंमत ती 
हुंडा म्हणून परत नवऱ्याला देत असे, नवऱ्याला 
घटस्फोटाचा अधिकार होता. मात्र तिची वघूकिंमत 
त्याळा परत करावी लागे. नवरा कजंबाजारी असेल 
तर्‌ ते कज.. फेडण्यासाठी तो . बायकोला व मुलांना 
विकू शकत असे. विवाहाचा मुख्य उद्देश प्रजोत्पादन 
हेच असल्याने ब्रायकोला मुळे न झाल्यास दुसरी बायको 
करण्याचा वा दासीला ठेवून घेण्याचा त्याला अधिकार 
होता. या मर्यादित बहुभार्यापद्धतीबरोबरच आणखी 
एक पद्धती खास प्रजोत्पादनासाठी म्हणून या 
'समाजात. रूढ होती. एकादा पुरुष अविवाहित 
अवस्थेत मेला तर त्याचे कुटुंत्रीय वधूरकिंमत 
देऊन बाहेरची एखादी स्री विकत घेत. तिला झालेल्या 
मुलांपैकी निम्मी. सुळे मृत ' नवर्‍या ? ची व उरलेली 
निम्मी मुळे तिच्या खऱ्या जिवंत नवऱ्याची गणली 
जात. ( अविवाहित अवस्थेत ) मेलेल्या पुरुषाला मुळे 
उपलब्ध करून देण्याची ही पद्धती विलक्षण खरी | 
पण ग्रीक, हिब्रू, हिंदू इ, इतर नागरी समाजात हीच 


( नियोग-10॥17818 ) पद्धत रूढ होती हे लक्षात - 


ठेवळे पाहिजे. स्री ही जमिनीप्रमा णे केवळ एक प्रजो- 
त्पादनांचे साधन. आहे व जमिनीप्रमाणेच तिच्यावर 
पुरुषाचा माळकी हक्क असतो अशी कल्पना या 
चालीच्या बुडाशी आहे. जमिनीत इतरांनी बीज पेर 
तरी तिचे पीक जसे त्या जमिनीच्या मालकाला मिळते, 
त्याप्रमाणे स्त्रीमध्ये इतरांनी प्रजोत्पादन केळे तरी तिची 
प्रजा तिच्या माळकाला-नवर्‍्याला-मिळते अशी ही 
कल्पना आहे ! बात्रीलोनियन लग्नसमारंभात नवरा- 
मुलगा वधूला उद्देशून म्हणतो, “ मी मोठया घराण्या- 
तढ़ा मुलगा आहे. तू माझी बायको होशील, मी तुझा 
नवरा होईन, शेतातील फळाप्रमाणे मी तुळा मुळे 
देईन,” स्री ही शेत आहे व पुरुष हा बीज पेरणारा 
शेतकरी आहे अशी कस्पना यात अनुस्यूत आहे, हा 
त्रीविषयक * शेतकरी * दृष्टिकोन प्राचीन नागरी 
समाजाचे एक वेरिष्ट्य आहे. 

इजिप्तमध्ये स्त्रियांना बरेच आर्थिक स्वातंश्य होते. 
ग्रीक प्रवाशी इजिप्तमध्ये प्रथम जेव्हा गेले, तेव्हा 


१. 1.6ठप1 ९81. “ ॥॥८ ४७०१८८४४०५ ०-7१४८॥०४९' 


तेथील स्त्रियांचा दर्जा पाहून आश्चर्यचकित झाले. 
कारण स्त्रिया समाजातील बराच व्यवहार करीत अस- 
लेल्या त्यांना आढळून आल्या. तर्थाप हे सकृद्दर्शनीच 
खरे आहे. प्रत्यक्षात स्त्रियांकडे पाहण्याचा पुरुषांचा 
दृष्टिकोन इतर नागरी समाजातील पुरुषाच्या दष्टि- 
कोनाहून फारसा भिन्न नव्हता. ही गोष्ट येथही 
बहुभार्यापद्धती रूढ होती या एकाच वस्तुस्थितीवरून 
स्पष्ट होते, धार्मिक ब राजकीय अधिकार पुरुषाकडेच 
होते. हिरोडोटस पुरुषाची अनेक कामे स्त्रिया करीत 
असत असे म्हणत असला तरी “ कोणताही धार्मिक 
व्यवहार त्या करीत नाहीत ब सर्वे देवांचे पुरोद्दित पुरुषच 
आहेत.” असे तो म्हणतो. पुरुषाने धार्मिक, लष्करी व 
आर्थिक या तीन सत्तांच्या साह्याने समाजात आपले 
वचेस्व प्रस्थापित केलेठे आहे. यापैकी आर्थिक सत्ता 
इजिप्शनस्त्रीच्या हाती गेली असली तरी तिच्या कायदेशीर 
(वैब्राहिक ) दास्याशी ती बिसंगत नाही असे लेटे्नो 
हा प्रसिद्ध समाजशास्त्रश म्हणतो.' शिवाय हे आथिक 
स्वातंत्र्यसुद्धा इजिप्हान स्रीला नेहमीच होते असे नाही. 
टोंढेमी फिळोपेटरने नवऱ्याच्या संमतीविना आपल्या 
संपत्तीची विल्हेवाट स्त्रियांनी लावू नये असा 
कायदा केला होता. १२ व्या राजघराण्याच्या कालात 
विधवा स्री मुलग्याला वारसा हक्काने मिळावयाच्या 
वस्तूंपैक्री एक समजण्यात येत असे, बहुपत्नीकत्वाच्या 
पद्धतीवरून पुरुषच लैंगिक नाती ठरवीत होते हे उघड 
होते. शिवाय इतर नागरी समाजाप्रमाणे इजिप्तमध्ये- 
सुद्धा स्त्रीकडे पाहण्याचा * शेतकरी ? दृष्टिकोन होता 
हे लक्षात ठेवले पाहिजे, “ बायको ही त्याच्या माल- 
काचे ( नवर्‍याचे ) फायदेशीर असे शेत आहे, ? असे 
वाड्य़यीन उल्लेख आढळतात, 

चीनमध्ये लममसमारंमातील चालीरीतीमध्ये राक्षस- 
विवाहाचे अवशेष आढळून येतात, ' गुळाम ? या 
अर्थाचा चिनी शब्द ' स्री? आणि ' हात! यांच्या 
दोन चिन्हांनी मिळून बनला असल्याचे सांगण्यात येते, 
मुलगी जन्मल्या जन्मदात्याना फार दुःख होत असे. 
हिंदूममाणेच पितरांच्या पारलौकिक कल्याणासाठी 
मुलग्याची त्यांना गरज असे. एकाद्या बापास केवळ 
मुळीच झाल्या तर तो खतःला अपत्यहीनःच समजत 


*क. 17 866. 


२, 1८६8१०-1)9ए&, 4 55006 ८०0४ ० 17०027 0. 88. 


१० 


स्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती 


असे. येथेही आसुर. विबाह रूढ होता. विवाह बालपणी 
व क्वचित्‌ मुलांच्या जन्मापूर्वीही लावण्यात येत असत. 
लम्नात मुलांची संमती घेण्यात येत नसे. पतिपत्नीमध्ये 
बोलणे वगैरे व्यवहारावर कडक नित्रंध होते, स्त्रीने 
विवाहबाह्य संब्रंध केल्यास तिला ठार करण्याचा 
नवऱ्याला अधिकार. होता, दुष्काळात नवरा बायकोला 
विकू शकत असे. घटस्फोट देण्याचा त्याला अधिकार 
होता. 'स्रीने ल्झ़ापूर्वी बापाच्या, लय़ानंतर नवऱ्याच्या 
ब नवऱ्याच्या मृत्यूनेतर सुलग्याच्या ताव्यात राहिल 
पाहिजे असे मेन्सियस म्हणतो. विवाह सक्तीचे 
असत, व एकादी व्यक्ती अविवाहित अवस्थेत मेली 
तर त्याच्या मृतात्म्याचा विवाह लावण्यात येत असे ! 
प्राचीन काळी राजाच्या अंत्यविधीच्या वेळी स्त्रियांना 
बळी देण्यात येत असे, विधवा पुष्कळ वेळा आत्महत्या. 
करीत असत,' 

वैदिक आयांमध्ये बहुभार्यापद्धती होती हे क्रवे- 
दातील काही उल्लेखांवरून स्पष्ट होते, आसुरविवा- 
हाची चाल्ही होती. ' ही चाळ पुढे अप्रिय झाली, 
(मनु. ३.५१). राक्षस विवाहाचीही उदाहरणे आढळ- 
तात. क्रग्वेदातील विमद व महाभारतातील भीष्म ब 
अजुन यांच्या बधूहरणाची उदाहरणे प्रसिद्ध आहेत. 
( महाभारताने तर ' क्षत्रियाणां तु वीर्येण प्रस्त 
हरणं बलातू्‌ | ' असे त्याचे समथन केळे आहे. ) 
मनूतेही याला संमती दिली आहे. विवाह 
हे धार्मिक कंतेव्य होते. अविवाहित राहणाऱ्याला 
यज्ञाचा अधिकार नव्हता.* अविवाहित राहणे पाप 
होते.$ महाभारतात पांडवांनी द्रोपदीला पणाला 
लावली होती या गोष्टीवरून व क्रग्वेदातील च्रूतस्तोत्रा- 
वरून (१०.३४) पत्नी पतीची मालमत्ता गणली जात 


होती. हे उघड होते. मनूने, नवऱ्याळा देवपण बहाल 
केले आहे. नवरा दुर्गणी व बटफेली असला तरी त्याची 
बायकोने देब समजून सेवा केली पाहिजे असे तो 
म्हणतो (५,१५४), विवाहाचा मुख्य हेतू प्रजोत्पादन 
असल्याने वांझ ( अगर केवळ मुलींना जन्म देणाऱ्या' ) 
बायकोला घटस्फोट देण्याचा नवऱ्याला अधिकार 
होता". स्त्रीचा प्रजोत्पादनाचे एक साधन. म्हणून 
उपयोग करण्यात येत असे हे नियोगा (1600117819 ) 
च्या चालीवरून सिद्ध होते, ( ९,५९-६३ ) किंब्रहुना' 
नियोगाची चाल स्त्री ही जमीन आहे या कल्पनेवरेच 
आधारली आहे. स्त्री ही शोत असून पुरुष बीज 
आहे असे मनू उघडच म्हणतो. इतकेच नव्हे तर 
स्त्री ही जमिनीप्रमाणे पुरुषाच्या ' बीजधारणेचेः केवळ 
साधन असून प्रजोत्यादनामध्ये पुरुषाचाच मुख्य 
वाटा आहे असे मानण्यात येत असे.' स्री ही चंचल 
असल्याने (९.१५ ) तसेच बीजधारणेचे.. ती. केवळ 
साधन असल्याने दुसऱ्यांच्या बीजाची त्यामध्ये उत्पत्ती 
होऊ नये म्हणून तिचे प्रयत्नपूवेक संरक्षण केळे पाहिजे 
असे मनू म्हणतो. स्त्रीच्या शीलसंरक्षणांविषयीची ही 
चिंता स्त्रीवरीळ मालकी हक्काच्या जाणीवेतून निर्माण 
झाली आहे. ही गोष्ट मनूच्या विवाहब्ाह्मसंबंधविषयक 
उद्गारांवरून स्पष्ट होते. विवाहबाह्यमसंबंधाविषयी तो 
म्हणतो, जे पुरुष स्वतःचा मालकी हक्क नसताना 
दुसऱ्याच्या मालकीच्या शेतात बीज पेरतात ते स्वतः 
पिकाचा लाभ न घेता त्या शेतमालकाचा फायदा* 
करतात. ” (९-४९, ५१) मनु स्रीकडे केवळ 
माळ्की हक्काच्या दृष्टीने पाहात होता, नैतिक 
दृष्टिकोनातून नाही, हे यावरून स्पष्ट होते. विवाहबाह्य 
संबंध करणाऱ्या स्त्रीला ठार करण्याचा नवऱ्याचा हक' 


१. 1. प. प्रण ०१७७. 1/07778 ४७ ४०१९४८४०१८. ४०1. 1, ?. 197 86वू. 


२. क्र. १-६२, २७१, ११०५. इ. 
३. क्र, १०१०९. २, 
४. मनु, ७.७०. 


५. अयज्ञीयोडवैष यो5पत्नीकः । शतपथ ब्राह्मण, ५. १, ६, १०. 
६, अपतीनां तु नारीणामद्यप्रभ्रति पातकम्‌ । महा, १. ११४. ३६. 


७, बौधायन, २. २, ४, ६. 


८. क्षन्नभूता' स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । मनु. ९. ३३, 
९, न च योनियुणान्कांश्रिद्दीज पुष्यति पुष्टिसु || मनु. ९.२७ 
१०, तस्मात्मज्ञाबिशुद्धथ्थ स्त्रि रक्षेतयत्नतः ॥ ( ९.९ ) 


११ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


मान्य करून त्याने आपल्या या दृष्टिकोनाला चळकटीच 
आणली आहे (११.१३८) , स्रीने बालपणी बापाच्या, 
तरुणपणी नवऱ्याच्या व म्हातारपणी मुलाच्या ताब्यात 
राहिले पाहिजे असे तो म्हणतो (९.३ ). पुरुषांना 
बहुपत्नीकत्वाची मुभा आहे. विधवेला मात्र पुन- 
विवांहाची परबानगी नाही. वेदकाळी स्त्रियांची 
लये प्रोढपणी होत असली तरी नंतरच्या काळात 
बालविवाह रूढ झाले. मनूने चोवीस वर्षांच्या तरुणाचे 
लयन आठ वषांच्या बालिकेशी लावण्याची शिफारस 
केळी आहे. “ सकृत्कन्या प्रदीयते ! या मंनुवचनावरून 
विवाहबेधन अतूट असल्याची कल्पना याकाळी रूढ 
होती असे दिसते.'. पुत्रजन्मामुळे स्वर्गप्रास्ती होते 
(९,१३७) या कल्पनेमुळे मुलगी जन्मल्यास सवीना 
दुःख होत असे ( अथर्ववेदात पुत्रप्रास्तीसाठी मंत्र 
सांगितले आहेत. ). एकंदरीत इतर. समाजांप्रमाणेच 
हिंदु समाजातही स्त्री-पुरुषांना वेगवेगळी .नीती लागू 
करण्यात येत होती व त्यात कोणाढाही वावगे दिसत 
नव्हते, 

हिब्रू समाजात स्त्रीची परिस्थिती याहून. काही 
भिन्न नव्हती. या समाजातही बहुभायांपद्धती अस्ति- 
त्वात होती, नवऱ्याला घटस्फोटाचा हक्क होता. बायको 
विकत घेण्याची पद्धती होती. विवाहबाह्मसंबंघ 
करणाऱ्या स्त्रीला दगडाने ठेचून मारण्यात येत असे.' 
हिंदूप्रमाणे या समाजातही नियोगाची चाल होती. 
मात्र हा नियोग नवऱ्याच्या भावाकडे सोपविण्यात येत 
असे. बापाची मुलावर व बायकोवर संपूर्ण सत्ता 
असून त्यांना केवळ मालमत्तेचा दर्जा होता. 
युद्धात पकडलेल्या सुंदर स्त्रियांना राखून ठेवण्याची 
मोझसची आज्ञा आहे.' मुलीपेक्षा मुटग्याचा जन्म 
अधिक पसंत करण्यात येत असे. मुलीच्या जन्मानंतर 
बाळंतिणीच्या शुद्धीकरणासाठी  धमेशास्त्राप्रमाणे 
लागणारे दिवस मुलग्याच्या जन्मानंतर लागणाऱ्या 
दिवसाच्या दुप्पट आहेत ही गोष्ट उल्लेखनीय आहे.* 


१, 1)8प'०10॥7 ऱ्या], २०, २१. 


२. 1)0ण. ळा, 10, 11, 
३, 1601010058 उ ,1-5, 


हिब्रू लोक भटके असल्यामुळे त्यांना. स्त्रीजीवन बरेचसे 
ओझ्याचे वाटले असणे स्वाभाविक आहे. या समा- 
जातील स्त्रीजीवनाचे अवमूल्यन होण्याचे हे कारण 
असावे. स्त्रीपासून या जगात पाप आठे असे ते समज- 
तात. स्त्री ही पुरुषाच्या बरगडीपासून निर्माण झाली 
असल्याने ब पुरुषाच्या अधःपाताला ती कारणीभूत 
असल्याने परमेश्वराने पुरुषाच्या ताब्यात राहण्याचा 
तिह्या शाप दिला आहे अशी त्यांची समजूत. आहे. 


हीच गोष्ट अस्त्र समाजाची, कारण हिब्रूप्रमाणे 
अखही भटके, प्राचीन काळी अरब्रामध्ये बालिका- 
हत्या रूढ होती, पुढे ती नाहीशी झाली. तथापि 
बायकोला व मुलींना व्यापारी वस्तूप्रमाणे विकण्याचा 
बापाला अधिकार होता. काहीही कारणे न देता घट- 
स्फोट देण्याचा नवऱ्याला हक्‍क होता. बेहुभार्यापद्धती 
रूढ होती. न्यायाल्यात स्त्रियांच्या साक्षीला पुरुषांच्या 
साक्षीच्या अर्ध्याइतकी किंमत होती. महमद म्हणतो, 
“ परभेश्वराने स्त्रियांपेक्षा पुरुषांना भ्रष्ट ठरविण्यासाठी 
जे गुण दिळे आहेत त्यामुळे ते खाभाविकच वरचढ ठरले 
आहेत. आणि पुरुष आपल्या संपत्तीचा उपयोग 
स्त्रियांना हुंडा देण्यासाठी करीत असल्यामुळे. तें 
स््रयाना मारू शकतात . . . ”* हिब्रूप्रमाणेच अरतां- 
मध्येही युद्धात सापडलेल्या स्त्रियांना दासी करण्यात 
येत असे, इतर नागरी समाजाप्रमाणे या लोकातही' 
सरीकडे पाहाण्याचा “ शेतकरी ? दृष्टिकोण होता. 
“ खरेदीच्या व्यवहारात पुरुष व्यापारी वस्तु विकत 
घेतात. पण ल्य़ात ते संतति-उत्पादनाचे शत विकत 
घेतात, ” अश्ली एक अरत्र म्हण आहे. 

ग्रीक समाजात स्त्रियांचे तीन वर्ग करण्यात आले होते: 
पत्नी, दासी आणि गणिका (पनंछाए86), या तिन्ही 
वर्गाची सामाजिक काये वेगवेगळी होती. डेमोस्थेनिस 
म्हणतो, “आम्ही सुखासाठी वेइया, सेवेसाठी 
दासी व औरस संततीसाठी ब घर सांभाळण्यासाठी 


४. “ पुणा १७डाा० ७8 600 ७. 
"०७. ? ०८८8४७1, 16, 
५, 1.661108प, 09, ८८४. 7. 148, 


उ] एपहळ्याते छत ॥6 झा8]] ॥प७ 0एला' 


१२९ 


अनुक्रमणिका 


स्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती 


ब्रायको बाळगतो..? ही बहुभार्यापद्धतीची बुद्धिवादी 
आवृत्ती, होय ! होमरच्या काळी स्त्रीची वैवाहिक 
स्थिती बरी असली तरी युद्धात पकडलेल्या स्त्रियांना 
दासी. करण्याची चाल होती. ऐतिहाासेककाळी स्त्रियांची 
परिस्थिती बिघडली. स्त्रीला लहानपणी बापाच्या आज्ित, 
तरुणपणी नवऱ्याच्या आज्ञेत, म्हातारपणी मुलग्याच्या 
अज्वित व मुलग्याच्या अभावी जंबळच्या रक्ताच्या नाते- 
वाइकाच्या अज्ञित राहावे लागे. ब्राप' मुलीला अगर 
भाऊ बहिणीला विकू. शकत असे. मरतेवेळी ' नवरा 
आपली बायको व संपत्ती मृत्युपत्राने आपल्या मिंत्राच्या 
स्वाधीन करू दाकत असे. नवऱ्याला घटस्फोंटाचा हक 
होता. मात्र तिची बधूकिंमत त्याला परत करावी 
लागे. बायकोच्या. सल्ल्याने केळेळ नवऱ्याचे कोणतेही 
कृत्य कायद्याच्या दृष्टीने पोकळ मानण्यात येत असे. 
उलट कोणताही महत्त्वाचा, व्यवहार स्रीला स्वतःहून 
करण्याचा' अधिकार नव्हता. मुलींची लमे सामान्यतः 
लहानपणी होत असत. त्याना आपले वैवाहिक जीवन 
समाजापासून अलिस्त व बंदिस्त खरूपोत कंठावे लागे, 
घराच्या एका अलग'ब अलिप्त भागात त्या. राहात 
असत. बाहेर पडावयाचे झाल्यास-आणि त्या कचितच 
बाहेर पडत असत-दासींना बरोबर न्यावे लागे. पा तिब्रंत्य 
हा पत्नीमधील श्रेष्ठ गुण समजण्यात येत असे. 

ग्रीक विचाखंतांचाही स्त्रीविषयक दृष्टिकोण फारसा 
उदार नव्हता. अरिस्टॉंटल म्हणतों, “ विकत घेतलेल्या 
दासीपेक्षाही पत्नीने अधिक आज्ञाधारक असले पाहिज ” 
प्लेटोने मुळे, स्री आणि नोकर यांना एकाच वर्गात 
बसविळे आहे. झेनोफोन ' म्हॅ॑णतो की स्त्रीला 
अद्ासाठी वाढविळे आहे की तिने कमीत कमी 
पाहावे, कमीतकमी ऐकावे ब कमीतकमी विचारावे. 
पेरिक्लीसच्या मते स्त्रीच्या मोठेपणाचे लक्षण म्हणजे 
पुरुष तिच्याविषयी चांगळे अगर वाईट न' बोलणे 
होय | 

ग्रीकांच्या मते पुरुषांपेक्षा स्री कमी प्रतीची व 
हीन असण्याचे कारण प्रजोत्पादनामध्ये मुख्य वाटा 
पुरुषाचा असून स्त्री साधनमात्र आहे. हेंच होय ! 


अण1९11068 मध्ये अपोलो म्हणतो, “ 1] 13 
गण, 016 गा0र्‍या&' 'एणा०0 0९५७७. पारा 
18 ्ाल्त पाथा लागत; 80015 "पफ गाढ 
88 ठी 38 टुभप 100पा'6त उंग० याख्ा 
भ०॥०0 ?*.“ न च योनिगुणान्कांश्वित्‌ बीजं .पुष्यति 
पुष्टिसु ” या वाक्यात मनूनेही हीच गोष्ट सांगितळी 
आहे. ग्रीकामध्येही हिंदुप्रमाणे नियोगाची चाल होती 
या सर्ब गोष्टींवरून हिंदू व इतर समाजाप्रमाणे 'ग्रीकही 
स्त्रीला पुरुषाच्या माल्काचे-त्याच्या प्रजोत्पादनाचेर्‌ 
एक शेत समजत होते हे उघड होते. लायकर्गससंजंधी 
प्डटाक म्हणतो, त्याने ( लायकर्गसने ) या गोष्टीलाही 
संमती दिली आहे की जर एकाद्या शीलसंपन्न पुरुषाचे 
मनं एकाद्या विवाहित स्त्रीवर-ति'ची सुंदर मुले पाहून-< 
बसले तर तो तिच्या नवऱ्याकडे त्या सुपीक जमिनीमध्ये. 
ब्रीजारोपण करण्याची मागणी करू शकतो. पुरुषत्बहीन. 
नवऱ्याच्या बायकोने नवऱ्याच्या जवळच्या नाते 
वाइकाकडून प्रजोत्पत्ती. करून ध्यावी अशी सोलोनंने 
आज्ञा केली आहे. काही आदिकालिक लोक पाहुण्याला 
ज्याप्रमाणे एखाद्या रात्रीसाठी ब्रायको देतात तशीच 
काहीशी चाल ग्रीक्रामध्येही होती असे दिसते. सॉक्रेटीसने 
आपली बायक्रो झांटिपी,आपला मित्र, अल्सीबायडीस. 
यास दिली होती असे सांगतात. र 


रोमनांनी या बाबतीत ग्रीकांचाच कित्ता गिरविला:: 
उलट जे . थोडे कायदेशीर संरक्षण ग्रीक स्त्रियांना 
मिळाले होते तेही रोमनांनी काढून घेतले, बापाची 
मुळावरील सत्ता ( 7878 ]008:98 ) अनिनध 
होती. १२ हे लयनांचे वय ठरविले होते. पण प्रत्यक्षात 
मुलींची लमे याच्यापेक्षाही अगोदर होत असत. एक 
वर्षाच्या मुलींची लग्ने लागल्याची दोन उदाहरणे 
आढळंतात, बापाने मुलीला नत्रऱ्याच्या स्वाधीन 
केल्यानंतर बापाप्रमाणे नवऱ्याची तिच्यावर अनित्रंध 
सत्ता चाळत असे. कायद्याच्या दृष्टीने बायको ही 
नवऱ्याची मुलगी मानण्यात थेत असे, तिला साक्षीदार 
बनण्याचा, मृत्युपत्र करण्याचा, मालकी-हक्क खीकार- 
ण्याचा व करार करण्याचा. अधिकार नव्हता. 


१, 1.००, ०४ ०५ 20//०००॥८ 7707478 5. 287, 


२, 1,9080008ए 09. ८४, 7, 836. 
३.. 101. ?, 222. 


अनुक्रमणिका 


१३ 


नवभारत 


“सेमन लोक पातित्रत्याला फार महत्त्व देत असत. 

विवांहबनाह्य संबेध करणाऱ्या स्त्रीला ठार करण्याचा नव- 
ऱ्यांला हक्क होता, प्राचीन काळी असा संबध करणाऱ्या 
स्त्रीला एका झोपडीत बंदिस्त करून ठेवीत व रस्त्याने 
जांगाऱ्या सव पुरुषांना ती देत असत, ( हीच चाल न्यू 
कॅलिडोनिया मधील ताम्रवणीं आदिकालिकामध्येही 
होती.) ही रानटी चाल पुढे थिओडोसीयसने बंद केली, 
घ्रंटस्फीट देण्याचा नवऱ्याला हक्क होता. तथापि ५२० 
वर्षोप्रयवत एकही घटस्फोटाचे उदाहरण नव्हते असे 
सांगण्यात येते. 
' ' नेतरेच्या-रोमन  साम्राज्याच्या-काळात स्त्रिया 
नेवऱ्यापासून बऱ्याच स्वतंत्र झाल्या. या स्त्री- 
स्वांततर्याचा विवाहसंस्थेवर परिणाम झाल्याखेरीज 
राहिला नाही. घटस्फोटाचे प्रमाण बेसुमार वाढले, व 
नीतिमत्ता ढासळली. स्त्रियांनी या नव्याने 
मिळींलेल्या स्वातंत्र्याचा योग्य रीतीने उपयोग करून 
घेतला नाही असा काहींनी निष्कर्ष काढला 'आहे 
आणि तो योग्यच आहि. योग्य सामाजिक परिस्थि- 
तीच्या अभावी स्त्रीच्या स्वातंत्र्याला अर्थ नाही ही 
गोष्टे यावरून उघड होतें. स्त्रियांना बाह्यतः स्वातंत्र्य 
मिळून उपयोग नाही, स्त्रीविषयक पुरुषाचा मूल 
दृष्टिकोण बदलला पाहिजे, ही गोष्ट त्यामुळे सिद्ध 
झोल, कारण स्वातंत्रय हे साध्य नसून साधन आहे. 


नांगंरिकतेचा अविभाज्य घटक- वेश्‍या (0 ) 
न विवाहबोह्य संबंध करण्याचा अनागरी ब नागरी 
समाजांनी पुरुषाला अधिकार दिला आहे. उलट 
स्त्रियांनी. असा संबंध केल्यास तिळा ठार 
करण्याच्या अधिकार पुरुषाला आहे. ही दुहेरी 
नीतिव्य्वस्था अनागरी समाजात बहुभार्यापद्धतीच्या 
रूपाने, प्रकट झाली आहे; व नागरी समाजात 
वेर्‍याब्यवसायाच्या सपाने. प्रकट झाली' आहे, एक- 
पूरगीकत्व हौ. बहुपत्नीकत्वापेक्षा जास्त सुधारलेली 
अवस्था असेल तरं एकपत्नीकत्वाबरोबर आलेली वेश्या 


१, 1,807. 09. ८१४, ?. 803. 86वू, 


हीही समाजसुधारणेतीळ एक  भविभाज्य घटक 
मानावी लागते. कारण एकपत्नीकत्व व वेइयाव्यवसाय 
हे दोन्ही नागरिकतेतरोअर एकसमयावच्छेंद्रेकरून ब्राढीस 
लागलेळे आढळून येतात, वेस्टरमार्कने म्हटल्याप्रमाणे 
नागरिकता काही मर्यादेपर्यंत बहुपत्नीकत्बाला, अनुकूळ 
असली तरी प्रगत अवस्थेत ती एकपत्नीकत्वालाच 
अधिक अनुकूल आहे. पण या एकपत्नीकत्वाच्या 
हृढीकरणासाठी नागरी 'समाजाने जी किंमत दिली 
आहे.ती एका स्त्रीवर्गाला 'सोजावी लागली आहे. हा 
वेदयावग म्हणजे. शोपेनहॉवरच्या. शब्दात “ पुरुषाच्या 
दुहेरी नीतिन्यवस्थेच्या वेदीवर दिलेला बळी ? होय, 
आणि ही दुहेरी नीतिव्यवस्था .नागरी समाजांनी 
साल्घेली सामाजिक व नैतिक ' प्रगती ? आहे. कारण 
वेश्याव्यवसाय कोणत्याही आदिकालिक  समाज्ञात 
आढळून येत नाही. वेद्र्‍याव्यवसाय अस्तित्वात अस- 
लेल्या अनेक आदिकालिक. समाज्ञांची वेस्टरमार्कने 
उदाहरणे दिली आहेत, हे खरे असले तरी तो. 
युरोपियन संस्कृतिसंपर्काचा. परिणाम आहे हे लक्षात 
ठेवळे पाहिजे. खतः वेस्टरमार्कने हे इतरत्र मान्यही 
केळे आहे." केवळ रानटी . अवस्थेत वेश्याव्यवसाय 
अडेक्य आहे, 


वेश्याव्यवसायाला नागरी समाजात प्रथम धार्मिक 
स्वरूप मिळाले होते. बाबीलोन, ग्रीस, इजिप्त, भारत 
इ, देशात ही धार्मिक वेश्यावृत्ती निर्माण झालेली 
आढळून येते, हिरोडोटसच्या वृत्तांतावरून अस द्सिते 
की बाबीलोनमध्ये प्रत्येक स्त्रीला- मग ती कितीही 
कुलीन झअसो- आपल्या जीवनात एकदा मिल्ट्टा 
देवतेच्या देवळात जाऊन बसावे लागे व पैसे देणाऱ्या 
कोणत्याही वाटसरूशी तिळा लैंगिक संबंध करावा' लागे, 
बिब्लीस, के[रिथ, सायप्रस, मिलेटस, लेस्बॉस इ. 
ठिकाणी ही वेद्यावृत्ती भरभराटीस आली होती. 
अथेन्समध्ये ' व्हीनस ? देवतेच्या देवळाजवळ हा धंदा' 
संघटित करण्यात आला होता. 


२. ७४९१810], 077१४ 7१ 1000070100 ५ १४०५८7 १४०७ 


शण, गा, ?. 3891, 
३, गळवे, ९. 44 66वू. 


४, श७७॥5], ८७४०५ ० ८०८ गथदढा0८४७ 0, ॥1,. 


3.4 


खरी आणि प्राचीन नागरी संस्कृती 


या धार्मिक वेदयाव्यवसायाच्या बुडाशी अंधश्रद्धा 
होती असे दिसते. कारण कुमारीश्ी करावयाचा पहिला 
संत्रेध धोकादायक आहे या कल्पनेने कुमारिकेला 
पहिल्या संब्रंधासाठी दुसर्‍या एकाद्या पुरुष्राला- बहुधा 
घर्मगुरूळा- देण्यात येत असे, शिवाय धर्मगुरूशी 
प्रथम समागम केल्याने त्या स्त्रीचे कल्याण होते 
अशीही कल्पना होती. अनेक समाजात कोमार्यभंग 
करण्याचा अग्रहक्क घर्मंगुरूचा असे याचे हेच कारण 
आहे. देवाला स्त्री ' वाहिल्याने ? भक्तांचे कल्याण 
होते. अशा कल्पनेने काही स्त्रियांना “ देवदासी ? 
म्हणून जन्माचे या व्यवसायात ढकलण्यात येत असे, 
काही मानवरास्त्रज्ञांच्या मते हा देवळातील वेऱ्या- 
व्यवसाय म्हणजे आदिकालिक छैंगिक स्वैराचाराचा 
अवशेष होय. या उलट काहींच्या मंते हा देवळातील 
लैंगिक व्यवहार म्हणज देवीपुढचा ' यज्ञ ? आहे! 
देवतेपुढे ,पत्रूचा बळी देण्याएवजी स्त्रीच्या शीलाचा 
बळी देण्यात येतो हाच काय तो फरक ! काही 
जणांच्या मते सुफलीकरण देवतेला प्रसन्न करून 
प्रजोत्पादन वा सुपीकता साधण्यांसाठी या प्रथेची 
सुरवात झाली. या प्रथेचे मूळ कारण, काहोही असले 
तरी या प्रथेमधून धैदेवाईक वेइ्याव्यवसायाला चालना 
मिळाली व त्याचा परिणाम विवाहित स्त्रीवर झाला, 
तिच्या पातित्रयाला अनन्य साधारण महच्व प्रास्त झाले, 
लेकी या इतिहासकाराने वेव्येचे वर्णन करताना वेड्या 
ही स्वतः अनीतीचे जिणे जगून समाज नीतिमान 
राखणारी मानवतेची पुरोहिता आहे असे म्हटले 
आहे.' तथापि ज्या नीतिमत्तेचे ती रक्षण करते असे 
ते म्हणतात त्या नीतिमत्तेचे मूल्यमापन. मात्र त्यानी 
केळेळे नाही, वस्तुतः औरस सुल्गे निर्माण करण्यासाठी 
सरीचा साधंन म्हणून उपयोग करणाऱ्या पुरूषांच्या 
दुहेरी नीतिमत्तेचेंच वेदर्‍या रक्षण करते, या पुरूषाच्या 
दुद्देरी नीतिव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या वेश्येला मानव- 
तेची पुरोहिता म्हणणे हा पुरुषी स्वार्थाचा कळस 


होय. पणे लकी हे शेवटी नागरी संस्कृतीमध्ये वाढले 
आहेत हे विसरता येत नाही. वेश्या ही नागरी 'समा- 
जाची अविभाज्यं अंग आहे ही कल्पना किती खोल- 
वर रुजली आहे हीच गोष्ट यावरून उघड होते. 

वेद्॒याव्यवसायाला घार्मिकतेइतकेच सामाजिक महः 
तत्वही येणे शाक्य आहे. ग्रीक समाजात वेइयावर्ग कळा-व 
बुद्धी यांच्या उपासनेच्या निमित्ताने निर्माण. झाला 
होता, व तो समाजमान्य होता. ही गोष्ट विद्वान:ः:व 
कुलीन लोक वेऱ्यागमन करीत होते यावरून उघड 
होते. पेरीकीस व सॉक्रेटीस अस्पॅशिया या ..वेश्‍वेकडे 
जात असत. डायोटिमा या वेश्‍येने आपल्याला प्रेमाचे 
घडे दिल्याचे सौक्रेटीसने मान्य केळे आहे. जपान;,व 
चीन या देशात चहागृहे ही वेश्यागृहे होती. या देशा- 
मध्ये कुलीन स्त्रिया आपल्या नातेवाइकाना आर्थिक 
मदत करण्यासाठी शरीरविक्रय करीत असत; अणि 
समाजाला त्यात काही वावगे दिसत नव्हते. नवऱ्याची 
आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी बायकोने शरीर 
विक्रय केला तर नवऱ्याला त्यात वावगे काहीच वाटत 
नमव्हतेः मारतामध्ये गणिका ही समाजाची मान्यता 
पावलेली कलोपासक स्त्री होती. वैज्यालीमध्ये बुद्धाचे 
स्वागत एका वेड्यांच्या स्वामिनीने केल्याची कथा. 
आहे.* रोमन लोक स्त्रीच्या . पातित्रत्याहा फार महत्त्व 
देत होते आणि म्हणूनच त्यांच्यामध्ये वेश्‍या निर्माण 
झाल्या. रोमन लोकात वेइयाव्यवसाय कुलीन स्त्रियांना- 
सुद्धा आकार्षित करण्याइतका “ लोकप्रिय ? होता असे. 
दिसते. कारण टायवेरियासच्या काळात कुलीन स्त्रियांनी. 
वेश्याव्यवसायासाठी नांवे नोंदवू नयेत या करिता एक 
सास कायदा करावा लागला.) 

नागरी समाजात वेश्याव्यवासाय निर्माण होण्याचे 
कारण विवाहसंस्थेला आठेली बळकटी होय. अनागरी 
समाजात वितवराहबंधन सेळ असल्यामुळे एक प्रकास्चा- 
* वैवाहिक स्वैराचार ? होता असे म्हणता येईल. 
या उळट नागरी समाजात विवाहबंधनाला धार्मिक 


१, “ पभ 8 861010 1४७७ 0 शं०७ 806 18 पग 116 10108 


ठपीनंभाप टण्धा'तांढा) 0 शंगप७ (810185) 0७ 108888 01. पिणाका(!, ” 1.00ूुन 


०७. ठर. 7", 283. 
२. 1,091108प, 09. ८६४, ?. 159. 
२. 1.60 ०09, ल£. 0. 303, 


१५ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे ते अतूट मानळे गेळे बया 
-वैवाहिक स्वैराचाराला पायबंद वसला. विवाहबंधनाला 
धार्मिक स्वरूप व महत्त्व आणून देणे हे नागरिकतेचे 
खास वैशिष्ट्य आहे. हिंदूंच्या दृष्टीने विवाह हा 
बारावा धार्मिक संस्कार आहे. अविवाहित राहणा- 
ऱ्याला यज्ञाचा अधिकार नाही, हिब्रू लोक विवाह हे 
धार्मिक कृत्य समजत असत, अविवाहित राहणाऱ्याला 
परमेश्वर शाप देतो अन्ने टालमडमध्ये म्हटले आहे. 
श्वीनमध्ये विवाहाला इतके धार्मिक महत्त्व होते की 
अविवाहित अवस्थेत मरण आले तरी मुतात्म्याचा 
विवाह चुकत नसे ! रोमन लोकांत कॉन्फेरेशीयो नावाची 
धार्मिक विवाहपद्धती होती. ख्िश्रन धर्मातही विवाह 
हा धार्मिक संस्कार आहे. अक्यारीतीने विवाह हे 
बार्मिक कतेव्य बनल्यामुळे तो संक्तीचा झाला व विवाह- 
बंधन अतूट बनले. हिंदूमंथ्ये ब्राह्म, प्राजापत्य आर्ष व 
देव या पंद्धतीनी विवाह झाल्यास घटस्फोट नव्हता. 
खिश्चन धर्मगुरू म्हणत, “ ॥॥॥8 -00त 188 
उंग्फे०१ ७०४७०७, 1९ ॥०६ गाया ]ए७ 8३ 
पणा.” रोमन समाजात ५२० वर्षापत घटस्फोटाचे 
एकही उदाहरण नव्हते अक्ते सांगण्यात येते, अशारीतीने 
विवाह हे धार्मिक कतव्य किंबा सक्तीचे झाल्यामुळे व 
विवाहबंधनं अतूट मानले गेल्यामुळे या साच्यात न 
बसणाऱ्या स्त्रीपुरुषाची कुचंत्रणा होण अपरिहाय होते. हे 
लोक विवाहसंस्थेला सुरुंग लावणारे ठरले असते; आणि 
हे टाळणे आवश्‍यक होते. अश्या परिस्थितीत वेश्या- 
व्यवसाय उदयास येणे अपरिहार्य होते. शित्राय संपत्ती- 
वरीळ मालकी हक्क परंपरेने चालविण्यासाठी ओरस 
संततीची पुरुषांना गरज वाढू लागल्यामुळे व त्यासाठी 
विवाहित स्त्रीच्या शीलाचे संरक्षण करणे अगत्याचे 
असल्यामुळे वेश्‍य़ावर्ग अपरिहार्यच नव्हे, आवद्यकच 
होऊंन बसला, बुद्धिवादाने त्यांचे समर्थन करणे शक्य 
झाले, डेमोस्थेनीस म्हणतो, “ आम्ही सुखासाठी 
वेइया, सेवेसाठी दासी व औरस संततीसाठी बायको 


बाळगतो. ” मनू म्हणतो, “ तस्मात्मजा विद्युद्धयधै.. 


स्त्रियं रक्षेळयत्नतः । ” प्रारंभी औरस मुलगे 
( शुद्ध प्रजा ) देणारी श्री ब वेश्या यांच्यामधील 
भेद हुंड्यावरून ठरत असे. एकाद्या स्त्रीला आपण 
“ ठेवलेली ? नसून पत्नी आहोत हे सिद्ध करावयाचे 


झाल्यास हुंडा द्यावा लागे; आणि हुंडा देणाऱ्या 
स्त्रीचे संरक्षण करण्याची कायदेशीर जवाबदारी 
नवऱ्यावर ' आपोआपच पडे, या ' संरक्षित ? स्त्रिया 
पतित्रता बनल्या व त्यांनी पुरुषांचे वैवाहिक दास्य 
पत्करळे व उरलेल्या * असंरक्षित ? स्त्रिया वेश्‍या बनल्या 
व त्यांनी पुरुषांचे लैंगिक दास्य पत्करळे, अद्या रीतीने 
स्त्रियांचे ' चांगल्या ? ब ' वाईट? असे दोन वग पडले 
व त्यांच्या सामाजिक जीवनाची पूर्ती झाली. मात्र 
काही स्रिया चांगल्या ब काही बाईट असल्या तरी 
स्रीजात मुळात पापी असल्याचा धार्मिक शोध लागून 
नागरी समाजाचे आणखी एक पाऊल 'पुढे' पडावयाचे 
होतेः! 


ख्रीविषयक धार्मिक दृष्टिकोन 


जगातील प्रमुख धर्म- हिंदू; बौद्ध, ख्रिश्चन, हिब्रू , 
इस्लाम हे- प्राचीन नागरी समाजात. निर्माण. झाले 
असून त्यांचा सरीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण कमीजास्त 
प्रमाणात सारखाच आहे, हे सर्व धर्म पुरुषांचे धर्म 
आहेत. त्यांमध्ये स्रियांना स्थान असेलच. तर ते 
अगदीच गोण आहे; आणि हे क्रमप्राप्तच होते. कारण 
ज्या समाजात हे घमे उदयास आले त्या समाजातील 
पुरुषांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोण म्हणजे आदिकालिक 
समाजांतील पुरुषांच्या स्त्रीविषयक दृष्टिकोणाचीच 
छुधारून वाढविलेळी आवृत्ती होती. या आदिकालिक 
दृष्टिकोगानुसार स्री ही मासिक विटाळ, प्रसूती 
इत्यादीमुळे अश्रुद्द ब अस्पृश्य असून ती सर्व 
सामाजेक ब धार्मिक कार्यास अपात्र आहे. हा 
दृष्टिकोन प्राचीन नोगरी समाजांनीही स्वीकारला असून 
त्यांनीही या कारणासाठी स्त्रियांवर सामाजिक व 
32: बहिष्कार घातला आहे, इजिप्तमध्ये पुरोहित 
की अधिकार फक्त पुरुषांनाच होता याचा मागे 
प कान आ. मक आर्यामध्ये स्त्रियांचे 
कार. रा” डव होते व त्या बेदशास्राध्ययन व 
यी होत्या हे खरे असले तरी नंतरच्या 
आगी या सर्व गोष्टी त्यांना निषिद्ध ठरविण्यात 
क भाळी या त्यांची शूद्रामध्ये गणना 
किच ह ( ९ स्रियः वेड्यस्तथा जरद्राः . . . 

1 ९.३२.) इतकेच नव्हे तर स्त्रियांना 


(मुक्ती) प्रात व्हावयाचा झाल्यास त्यांनी 


१६ 


अनुक्रमणिका 


स्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती 


पुरुष झाळे पाहिजे असे कममीमांसादर्शन सांगते. 
भगवान्‌ बुद्ध स्त्रियांना मठात प्रवेशा देण्यास नाखप 
होता. जैन धर्मामध्ये स्त्रियांना शास्त्रा्यापन 
करण्याचा अधिकार नाही. त्यातील दिगंबर पंथानुसार 
स्त्रियांना मुक्ती मिळावयाची झाल्यास त्यांनी पुरुष 
बनले पाहिजे ! इस्लाम हा पूर्णपणे पुरुषांचा धर्म आहे. 
चीनमध्ये स्त्रियांना देवळात जाण्यास व पूजा करण्यास 
मनाई होती.* खिश्चन धमामध्ये बाततिस्म्याचा अधि- 
कार स्त्रियांना नाकारण्यात आला आहे. त्यांना शास्त्रा- 
घ्यापनांचाही अधिकार नाही. सेंट पॉल म्हणतो, 
6 उप्र ग &्णीला' 100 8 फझ0णा)20 चा (0 
४७8ला. ॥00.00 पडप्प) छाया ०७ 
शा 11६1) प 010011 8]श100.?* 


स्त्रियांचा धार्मिक निषेध करण्याचे प्रारंभीचे कारण 
स्त्रिया मासिक विटाळ इत्यादीमुळे अशुद्ध व यातु- 
सामर्थ्या- (11६0 ]०५! ) ने युक्त बनतात व 
कार्यनारा होतो. या कल्पनेमुळे पुरुषांना त्यांची भीती 
वाटत होती हे असले तरी नंतर स्त्रीसमागम अशुद्ध व 
कार्यनाशाला कारणीभूत आहे असे मानले गेले व ब्रह्म- 
चर्येचे स्तोम माजविण्यात आले, ब्रह्मचर्येला सवे जगा- 
तील धमीनी महत्त्व दिळे असून त्याच्या पाठीमागे 
स्रीची,ही आदिकालिक भीतीच आहे. आदिकालिक 
लोक युद्ध, शिकार यासारख्या महत्त्वाच्या कामावर 
जातांना कार्यनाशांच्या भीतीने स्त्रियांशी ळॅंगिक संत्रंध 
टाळीत असत म्हणजे तात्पुरते “ब्रह्मचर्य? पाळीत असत 
या गोष्टीचा पूर्वी उछ्लेव़ आलाच आहे. नागरी समा- 


, करममीमांसाद्रीन, धर्मपादसूत्र ५६ 


जातील धमानी. एक पाऊल पुढे जाऊन कायमचे ब्रह्मचर्य 
पाळण्याची आवश्यकता 'प्रतिपादिली. धर्मंगुर्वर तर 
त्याची सक्तीच झाली.' हा संन्यासवादी पंथ म्हणून सर्व 
धर्मात उदयास आला अंसून त्याने स्त्रीची भरयकर 
निंदा केळी आहे. विशेषतः. स्त्रीशरीरनिंदा 
खास प्रकरण काही धमाचे महत्त्वाचे अंग बनले 
आहे. (हिंदू धर्माचेच ते वेशिष्टय आहे. असे 
समजण्याचे कारण नाही. ) स्त्रीसमागमापासून जन्म 
होतो ही गोष्ट या पंथाने लाजिरवाणी मानली आहे. 
खिश्चन धर्मातील काही पंथ खिस्ताचा . जन्म अलिंगी 
( शा्ठांग ७॥॥ ) झाला असे याच. कारणासाठी 
प्रतिपादतात, 

या धर्माधिठ्ठित स्त्रीद्वेबामुळे स्त्री ही पापी आहे 
व ती पुरुषाच्या सर्वनांशाला कारणीभूत आहे अशा 
प्रकारच्या कल्पना या धमानी प्रस्त केल्या आहेत. 
योगवासिष्ठानुसार ज्याला स्त्री आहे त्याला. वासना 
आहे, स्त्रीचा त्याग करणारा जणाचा. त्याग करतो, व 
जगाचा त्याग करणारा सुखी होतो, महाभारतानुसार 
स्त्रीपेक्षा या जगात -अधिक पापी. कोणी नाही. ती 
मानवाच्या प्रमोहासाठी निर्मिलेली कृत्या. आहे.* योग 
शास्त्रानुसार स्त्री ही दुःखाचे आगर, नरकमार्गाची 
दीपिक्रा व भांडणाचे मूळ आहे.” स्त्रीच्या ठिकाणी 
शय्या, आसन, व अलेकार यांची अभिलाषा, काम, 
क्रोध, खोटेपणा, द्रोह व बाईट वागणूक या . अव- 
गुणांचा मनूने आरोप केला आहे. (मनु ९.१७) 
बोड घर्मामध्येही स्त्री ही भुरळ घालणारी व पापाकडे 


6१ 
२. ७501101870], (072927८ ८८. ४०. 1, 7. 664. 
! 


. ग ॥४७०॥४ गा, 12. 
४, ' नवभारत ? मे १९६५. 


-५. टटरूलिग्रन म्हणतो, 'स्त्रीदेह म्हणज्ञे गटारीवर उभारलेली इमारत आहे. 


(1८५७८७१7७७ 


हव १००/८॥० 89701 ८/०००१८॥७४ ) सैंटपॉल म्हणतो, ' आम्ही विष्ा..ब मूत्र यांच्यामधून जन्मतो 


( ४५ /०००९४ ०८ ६१८7०10 1168001700 3) 


६. स्त्रिये त्यक्त्वा जगच्यक्त जगच्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ || योगवासिष्ठ, हा व पुढील उछेव 4. 8 
तलाक, ॥॥४ 2७४४४०८ ०९ 1707000 १०८ घळ 0०४१7४७७18011; या ग्रंथातून घेतले आहेत. 
७. न हि स्त्रीभ्यः परं पुत्र पापीयस्तरमस्ति वै । महाभारत, 


८. बीजभवस्य नरकमार्गैस्य दीपिका । 


झुचां कंदः कलेमूलं दुःखानां खनिरंगना ॥ योगशास्त्र 


न. भा. ३ 


१७ 


नवभारत 


नेणारी मानली. आहे. इस्लाम धमंसंस्थापक' महमद 
म्हणतो, “' 0 858010] ० पण्पाशा ... 
एंअ]ए १७ 808 1108117 ०0 पह] खा 6 
10389 खी रे6डप6 ठॉगिया ”' हिब्रू धर्मानुसार 
या जगात स्त्रीमुळेच पाप आले आहे व तीच सर्वांच्या 
मृत्यूस कारणीभूत आहे. “ 01 16 छ०्पा2्या. 
ठ्य ७ ऐकेष्टांपायाशट र हग छत 
गरिठऊ०पट्टा, ॥6 ७ 81] तां. ”* हाच दष्टि- 
.कोन खिश्चन धर्मानेही स्वीकारळा आहे. टईलीयन 
म्हणतो, “. ॥॥०॥॥8]॥ ४०१ 876 010 १७५1175 
वर०"प8४..: 118 ]ए०प शिप, 1180 1116 
उग). 0 ५०१ 180१ ४० १16. ” सट पॉल म्हणतो, 
ठै.त8ण 88 1100 0१०९७0, पॉ, 0९ 
शाणद्या. 00ग2्ट १९९४6१ 88 ग 0106 
प्रिद्याउ्टा७8७0. 


निष्कर्ष ब पुढील प्रश्न 


आतापर्यंत केलेल्या विवेचनावरून पुढील निष्कर्ष 
निघतात : 

(१) नागरिकतेच्या उद्याबरोबर अनिभैध पुरुष- 
सत्तेचा उद्य झाला. यांचा परिणाम म्हणून आदिकालिक 
समाजातील पुरुषाच्या नैसर्गिक दास्यो- ( 1818] 
&प)]७०101 ) मध्ये असलेली स्त्री नागरी समाजात 
त्याच्या कृत्रिम बा कायदेशीर दांस्या-. ( 10891 
8060101) मध्ये आली, या कृत्रिम वा कायदेशीर 
दास्यामधून. 


(२) स्त्रीचे दोन कृत्रिम वर्ग निर्माण झाले. 
एक पतित्रता व दुसरी वेश्या, परिणामी पुरुषासाठी 
प्रजोत्पादन करणे व त्याची वासनापूर्ती करणे ही स्री- 
जीवनाची दोन उद्दिष्ट बनली, या दोन्ही उद्दिष्टामुळे 
स्त्रीचे जीवन केवळ ठेंगिकेतळा वाहिले गेळे, अशा 
प्रकारे स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाला ' ठैंगिकते ) ( 86518- 
४४) खेरीज दुसरा पैलू. उरला नसल्यामुळे, 


१. 1,8110-170010, 5%८८०४८७ ०/ 71/८7८7177०6, 00 


र, 7००], 7९5॥, 24, 
३.1 17७०८७१ गा, 14. 


४. 081000], 77 7४०८४७४५७४ 770८७६ ण 7४७), 


अळव ४५८४७० ॥7०॥८०- 


(३) स्त्री ही पापी व पुरुषाला बिघडविणारी 
मानली गेली, व तिला पूर्णपणे धमंब्रहिष्कृत करण्यात 
आले. ी 

सर्व दृष्टींनी सुसंस्कृत असलेले हे प्राचीन नागरी 
समाज स्त्रीच्या बाबतीत मात्र असंस्कृत राहिळे असा 
एका वाक्यात हा निष्कर्ष सांगता येईल, स्त्रीच्या 
बात्रतीत ते असंस्कृत होते ही गोष्ट काहीजण मान्य 
करणार नाहीत. किंत्रहुना या नागरी समाजांचा 
उत्कर्ष स्त्रीवरीळ पुरुषी वर्चस्वामुळेच शक्‍य झाला 
असून नागरी समाजांच्या उत्कांतीमधील तो एक 
अपरिहार्य टप्पा आहे असे काहीजण प्रतिपादणेही 
शक्‍य आहे. स्त्रीच्या सुफडीकरणसामर्थ्यांचे पूजक 
बनलेले काही कृषिप्रचान आदिकालिक समाज ( उदा. 
ओरिनोको ) आजही अवशेष सपाने आढळून येत 
असून त्यांनी मानवी समाजाच्या आरंभापासून आज- 
पर्यंत काहीच प्रगती केलेली नाही, ते प्रारंभी होते 
तसेच आहेत हे खरे आहे; व स्त्रीच्या * यातुसामर्थ्या 
पासून मुक्त झालेळे, उलट तिला कह्यात ठेवणारे पुरुष- 
प्रधान समाज ( ग्रीक, रोमन, हिंदु इ० ) मात्र नेत्र- 
दीपक प्रगती करू शकले हेही खेर आहे. सामाजिक 
प्रगतीमध्ये स्त्रीचे दास्य आवद्यक आहे का. असा 
प्रश्न येथे निर्माण होतो. कदाचित रानटी. अवस्थेतून 
नागरी अवस्थेकडे पाऊल पडताना स्त्रीचे दास्य ऐति- 
हासिक दृष्ट्या अपरिहार्य होते असे म्हणणे शक्य 
आहे. या समाजांच्या वैभवाला पुरुषांची कर्तबगारीच 
मुख्यतः कारणीभूत आहे याविषयी मात्र इंका नाहो, 
तथापि हे सव पुरुषप्रधान वैभवशाली नागरी समाज 
शेवटी ल्यास गेले एवढे मात्र खरे. आणि याचे कारण 
काही लेखिकांच्या मते. ते समाज पुरुषप्रधान होते हेच 
आहे. म्हणजे ज्या पुरुषी महत्त्वाकांक्षेमुळे ते वैभवाच्या 
रिखराला पोचले तीच पुरुषी महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या 
नाशालाही कारणीभूत झाली, पुरुष हे नागरिकते- 
(श12801) च म्होरके आहेत हे खरे आहे 


, 161, 163, 


8९0 880 छु, छद, 


श्ट 


स्री आणि प्राचीन नागरी संस्कृती 


पण त्याना संस्कृति-( ठपा!8 ) संरक्षण कसे 
करावे हे माहीत नाही. त्यानी संस्कृतिसंवर्धन करणे तर 
दूस्च राहिले ! ही कामे स्त्रियांची आहेत. पुरुषांना 
संस्कृतिसंरक्षण व संवर्धन करावयाचे झाल्यास त्यांनी 
स्त्रियांचा दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे; किंवा स्त्रियांच्या 
ध्येयांचा पुरस्कार केला पाहिजे. कारण पुरुष स्वमावतः 
हिंसाचारी, विध्वंसक, क्रूर व युद्धप्रिय असतात, उलट 
स्त्रिया जन्मदात्या असल्यामुळे स्वमावतः जीवितप्रिय, 
सहानुभूती वा जिव्हाळा व जीवद्या यांनी युक्त व 
शांतताप्रिय असतात. स्वामित्व गाजवणे हे पुरुषाचे 
थ्येय, तर मानवावर प्रेम करणे हे स्त्रीचे ध्येय. या 
दृष्टीने चेंगीजखान, अलेक्झांडर, हिटलरप्रभ्गति पुढारी 
पुरुषी ध्येयाचे पुरस्कते किंवा पुरुष्रप्रधान संस्कृतीचे 
प्रतिनिधी म्हणता येतील, या उलट बुद्ध, खिस्त, 
गांधीप्रभ्रति स्त्रीध्ययाचे पुरस्कते म्हणता येतील, गांधी- 
प्रभरतींनी पुरुषी ध्येयाऐवजी स्त्रीथ्येये स्वतःची ध्ये 
म्हणून स्वीकारली अठली तरी त्यांच्या समाजांनी ती 
स्वीकारलेली नाहीत. ते अजून पुरुषी ध्येयांचाच पाठ- 
पुरावा करीत आहेत; आणि म्हणूनच आजचे जग 
युद्धाच्या छायेखाली वावरत आहे. 

काही स्त्रियांनी मांडलेली ही विचारसरणी स्वीकारली 
तर दोन मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. स्त्रीपुरुषांची 


ध्येये मित्ञ मानावयाची झाल्यास 'त्यांचे. स्वभाव भिन्न 
मानले पाहिजेत. पण त्यांचे स्वमाव भिन्न मानावयास 
जीव व मानंसशास्त्रीय आधार आहे काय? हा 
पहिला प्रश्र. आणि असा आधार असेल, म्हणजे 
जीवशास्त्रीय दृष्ट्या. त्यांचे. स्वमाव.. मूलतः मिन्न 
असतील तर त्यांपैकी एकाळा आपल्या स्वभावाविरुदध 
वर्तन करण्यास सांगणे अव्यवहारीपणाचे होत नाही 
काय ? हा दुसरा प्रश्न, प्रसिद्ध अमेरिकन मानव- 
शास्त्रज्ञा मिस्‌ मार्गारेट मीड यांनी केलेल्या संशोधना- 
वरून त्यांनीच काढलेल्या निष्कर्षानुसार स्त्रीपुरुषांत 
असा मूलतः स्वभावभेद मानण्याचे. कारण नाही. 
हे जर खरे असेल तर, स्त्री-पुरुषांची - ध्येये वेगवेगळी 
मानणे अप्रयोजक ठरते. पण मग.. असा प्रश्न निर्माण 
होतो की स्त्रीपुरुषांच्या स्वभावात जर मूलभूत फरक 
नसेल तर पुरुषाने स्त्रीवर शतकानुशतके , अधिकार 
चालविण्याचे कारण केवळ ऐतिहासिकच आहे.काय ? 
या प्रश्नांचा विचार स्वतंत्रपणे केला पाहिजे, येथे 
एवढेच नमूद केळे पाहिजे की प्राचीनकाळी भरभराटीस 
आलिल्या व वैभवाच्या शिखराला पोचलेल्या नागरी 
समाजाच्या स्चनेमध्ये स्त्रियांचा वाटा नव्हता व त्यांच्या 
नाशालाही त्या जबाजदार नव्हत्या, 


न्न 


१, ॥, ॥॥९8१, 8८७ ८726 7977८777700006. 


[(१३८०७५०४८/००७०७५१%८”०२०८०9/१%८”०२८०७९%८/०२००३५%८/०२८”०७/%८”२०८"9७/%८”००८०७/%८”०-' ७'"७/९१%८”०%. ७० ७५७०८” 4 
चकाकॉक : इतिहास आणि ता्वज्ञान 


- लेखक - 
प्रा, सदाशिव आठवले 


९..००५५*-?८..»०५*-” 


किं. ३ रु 


मिळण्याचें ठिकाण - 


चिटणीस , प्राज्ञपाठझयाळा मंडळ, बाहे, 


0९.१५/५-१९.५०५*«? '९..०७*.?९.०५९.०९.०>९-०९.८०७४९-०७९..%. ०५.०० ००१९..०%*« ०००९..>०* ० 


१९ 


[ जि, सातारा ] 


९..०७५.०३) 


प्रा. अः मि. शाह 


भारतातील धमंनिरपेक्षतेचे स्वरूप 


ऑक्सफडच्या लघु इंग्रजी शब्दकोशात सेक्युट- 
रिझम्‌' ह्या राब्दाचा अर्थ पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे : 
( १.) मनुष्याच्या सांप्रतच्या जीवनात त्याचे कल्याण 
कसे होईल ह्यावर नेतिक 'आचांरविचार आधारणारा, 
व ह्यात परमेश्वरावरील श्रद्धा किंबा भवितव्यातील 
अवस्था यांचा बिचार येऊं मे देणारा, सैद्धांतिक पंथ, 
आणि (२) “राष्ट्रीय शिक्षणव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष 
असांबी ही 'विचारसरणी (१८७२) > चेम्बर्सच्या 
शब्दकोशात सेक्युलरिझम्‌ ह्या शब्दाची व्याख्या अशी 
दिलेली आहे : (३) राज्यव्यवस्था, नीती, शिक्षण वगेरे 
धघर्मकल्पनांपासून मुक्त हवीत अशी धारणा : जी. जे. 
होलीओक ( १८१७-१९०६ ) यांची धमेनिरपेक्ष 
सामाजिक (नीतिविचाख्यवस्था; ह्याप्रमाणे, जेफसनच्या 
चित्रमय शेळीत सेक्युलरिझमूचे चच आणि राज्य 
यांमधली ““ अमेद्य मिंत ? असे वर्णन करता येईल. हेच 
जर निराळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर असे म्हणता 
येईल'की अमेरिकेत सेंक्युलरिझमचा अर्थ * एकाच 
मानवी समाजात चचे आंणि राजसत्ता परस्परांशी संत्रेध 
न ठेवता नांदू शकतात ? असा केला जातो. सरकार 
चचेला अथवा चचेने चालवलेल्या शिक्षणसंस्थांना 
कोणतीही मदत देत नाही, याउलट चचंसुद्धा सरकार- 
कडून आपल्या धार्मिक व शेक्षणिक कार्याकाठी मदत 
अपेक्षित नाही किंवा राज्यकारभारात आपल्याला औप- 
चारिक स्थान असावे असाही आग्रह धरीत नाही. 

भारतात धर्मनिरपेक्षतेचा जो अर्थ लावला जात 
आहे त्यापेक्षा वरील: अर्थ पुष्कळच व्यापक. स्वरूपांचा 
आहे. भारतात धर्मनिरपेक्षतेचा अथ एवढाच केला 
जातो की राज्याचा असा धर्म असणार नाही ब राज्य 
सर्च धर्मांना समान वागणूक देईल, यामुळे सरकारने 
कोणत्याही धार्भिक संस्थांना वा त्यानी चालविलेल्या 
शिक्षणसंस्थांना आर्थिक मदत देण्यावर कोणतेही बंधन 
राहात नाही. त्याचप्रेमागे वेगवेगळ्या जमातींनी श्ांत- 
कैने एकत्र नांदावे व त्यांचा सांस्कृतिक विकास व्हावा 


यासाठी त्यांच्या धार्मिक व्यवहारात हंस्तक्षप करण्याचा 
हक सरकारने राखून ठेवलेला आहे, व प्रसंगी तों 
वापरलेलाही आहे. खेरीज, भारतीय 'राज्यघरनेच्या' 
एका खास कलमान्वये राष्ट्राच्या घटक-राज्यांनी 
गोहत्या विरोधी धोरण स्वीकारावे अश्लीही तरतूद 
करून ठेवण्यात आलेली आहे. यावरून असे दिसून 
यावे की भारतीय धमेनिरपेक्षता आणि अमेरिकन सेक्यु- 
टरिझम्‌ ह्या दोन्ही संकल्पना मुळातूनेच वेगवेगळ्या 
आहेत. 

अमेरिकेत सरकार अधिकृतपणे चर्चची दुखळ घेत 
नाही. भारतात नुसती धर्मांना मान्यंता दिली जाते 
एवढेच नसून लोकांची मने वळण्याचे उपाय वं 
कायदेशीर योजना अश्या दोन साधनांचा उपयोग करून 
भारतीय सरकार धर्मामध्ये सुधारणा घडवून आणण्या- 
चाही खटाटोप करते. बिरेषतः हिंदुधर्माच्या बाबतीत 
सरकारने अश्या उपाययोजना केल्या आहेत वं इस्लाम- 
च्याही बाबतीत प्रत्यक्ष उपायांनी सरकार सुधारणा 
घडवून आणील अशी चिन्हे दिसत आहेत. खिश्चने 
चचच्या बाबतीत अशा हतस्तक्षेपांची जवळजवळ 
काहीच गरज भासत नाही कारण त्याचे आचार व 
स्यवहार सरकारच्या मृल्यब्यवस्थेश्ी मिळते जुळते 
आहेत अत्तेच दिसते. त्याचप्रमाण खिश्चन चर्चचे 
आचारसंकेत सरकारच्या एकूण धोरणाशी बहुदा: 
सुसंगतच आहेत. > 

घर्मनिरपेक्षेतेची भारतीय कल्यना इंग्लंड व पश्चिम 
युरोपियन राष्ट्रातल्यापेक्षाही निराळी आहे. उदाहरणाथ 
इंग्लंडमध्ये अधिकृत चच असूनसुद्धा इंग्लंडपेक्षा, 


भारत अधिक धमनिरपेक्ष आहे असे म्हणवत नाही, 


मुख्य फरक दिसतो तो चचे व राजसत्ता यांच्या 
आपचारिक संबंधात नव्हे, तर ज्या समाजांची 
राजकीव रचना आपल्याला ह्या दोन राष्ट्रांच्या रूपात 
पाहाबयाळा मिळते त्या समाजांचे स्वरूपच अतिदयो 
भिन्न आहे म्हणून. आजचा इंग्रज समाज हा आजच्या 


१, 8७टपाव्यांडया हा इंग्रजी शब्द भाषांतरात धर्मनिरपेक्षता ह्या खरुपात योजळेळा आहे. 


1) 


भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप 


भारतीय समाजाच्या मानाने अतिदायच धर्मनिरपेक्ष 
मनोवृत्तीचा व धर्मनिरपेक्ष बुद्धीने काम करणारा आहे. 
काऱण; ह्यां दोन्ही उदाहरणात, धर्मनिरपेक्षतेची मुख्य 
कसोटी. राष्ट्राचा अधिकृत धर्म आहे वा नाही ही नसून 
सामाजिक व्यवहारात धोरणात, व्यक्तीव्यक्तीतल्या व 
ऐच्छिक गटागटांतल्या परस्परसंत्रंघांत धर्माचा प्रमाव 
पडंलेला दिसतो की नाही ही आहेः यादृष्टीने पाहिल्यास 
असें दिसून येते की भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही 
प्रकारच्या तरतुदी असेनात का, भारत. हा. पश्चिम 
युरोपियन राष्ट्रांपेक्षा फारच मागासलेला आहे, कारण 
भारतातल्या सामाजिक व्यवहारात धमेनिष्ट विचारांना 
हत्त्वाचे स्थांन आहे. तेव्हा भारतीय धमनिरपेक्षतेची 
खरी समस्या निव्वळ सरकारने जास्त सडेतोड धोरण 
स्वीकारल्याने सुटणार नाही तर ती सोडविण्यासाठी 
भारतीय जनतेचा सामाजिक जीवनांतल्या धमेनिष्ठे- 
बेददेळचां दृष्टिकोण बदलण्याचाही प्रयत्न करावा लागेल, 


भारतीयं राजसत्तेचे अनिश्चयी धोरण: 
त्याची कारणमीमांसा 


_. भारतात चाळू असंलेल्या कित्येक पद्धतींवरून 
ह्या समस्यांचे स्वरूप ध्यानात येऊ शकेल. गोहच्येवर 
बंदी 'असावी अद्यी घटनेत जी तंरतूद आहे तिचा वर 
उल्लेख केलेलाच आहे. याखेरीज वारेवार आपण अशा 
बातंम्या वाचतो की अमुक एका धार्मिक विंधीत किंवा 
उत्सवात सरकारी प्रतिनिधींनी भाग घेतला अथंबा अपुक 
एक धार्मिक विधी खुद्द सरकारने पार पाडला. भगवान्‌ 
बुद्धांची २५०० वी जयंती किंवा स्वामी विवेकानंदांची 
जन्मशताब्दी यांसारख्या प्रसंगीं राज्यातर्फे सरकारी 
खर्चाने उत्सव साजरे केळे जातात. भारतांचे पहिले 
राष्ट्रपती कुंभ-मेळ्यासारख्या' धार्मिक मेळाव्यात भाग 
घेत व असे आपण फक्त व्यक्तिगतरीत्या करीत 
आहोत - राष्ट्रपती म्हणून नव्हे, हे स्पष्ट करण्याची: 
सुद्धा फिकीर करत नसत. मिरवणुका मरिदीवरून 
ज्ञेताना, लोकांनी बँड वाजवू नये यासाठी राज्य 
सरकारांनी. स्थानिक अधिकाऱ्यांना खास अधिकार 
देऊन ह्यांतता, व. सुव्यवस्था स्थापण्याची. काळजी 
घेतलेली आहे; त्याचप्रमाणे हिंदूंच्या सणांच्या दिवशी 
सांसाची विक्री. होऊ नये अशी खबरदारी घेता यावी 
म्हणून स्थानिक सरकारी अंमल्दारांना खास अधिकार 


ट्य-पचा 


दिलेले आहेत. याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुसल- 
मानांच्या खाजगी व्यवहारविधीत सुधारणा करण्याचे 
सरकारने आजवर टाळल्यामुळे त्यांचे विवाह व माल- 
मत्ताविषयक कायंदे अनेक पुढारलेल्या इस्लामिक 
राष्ट्रांच्या मानानेसुद्धा अत्यंत मागासलेलेच राहिले 
आहेत.. 


भारतीय राजसत्तेने धर्मनिरपेक्षतेविषयी हे जे 
अनिश्चयी धोरण पत्करलेळे दिसते त्याच्या बुडाशी 
दोन कारणे आढळतात. पहिले असे की, वर सुचंविल्या- 
प्रमाण मारतीय लोकशाहीचे मूळ स्वरूपच पंथातीत- 
तेच्या ध्येयाला प्रतिकूल आहे. भारतातले दोन प्रमुख 
घार्मिक पंथ म्हणजे हिंदु आणि मुसलमान. ह्या दोन्ही 
पंथांचे समाज आपल्या पुराणांबाबत व आचारविचारां- 
बाबत अत्यंत हळवे आहेत. त्यांच्या धार्मिक भावना 
फार सहज दुखावल्या जातात, याचा परिणाम असा 
झालेला आहे की निवडून आलेळे सरकार आपली 
सत्ता शाबूत राहावी म्हणून ह्या दोन्ही समाजांची मते 
टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करते. यामुळे ते दोन्ही 
धर्माच्या समाजांच्या धार्मिक भावना टुखावतील अशी 
कोणतीही गोष्ट करायला सहसा तयार होत नाही. यामुळे 
प्रत्यक्षात असे घडते की धर्मातीत इृत्तींचा विकास 
व्हावा या दृष्टीने समाजाचे नेतृत्व करण्याऐवजी सर- 
कार समाजाच्या पूवम्रहांनुसार्च आपले धोरण आखत 
व अनेकदा 'समाजातल्या प्रमुख गटांच्या मनाप्रमाणे 
वागून त्यांना अनुकूल अशीच धोरणे पत्करते. 


याबाबतीत विरोधी पक्षसुद्धा सत्ताधारी पक्षाइतकेच 
संधिसाधू धोरण स्वीकारतात असे आढळते. त्यांच्या- 
पेकी काहीनी जरी समग्र राष्ट्रासाठी एकच सामा- 
जिक संकेतब्यवस्था असावी अशी मागणी केलेली 
असली तेरी हे ध्यानात घ्यावे लागेल की मुसल- 
मानांच्या एकाही संघटनेने अ्यी मागणी अजूनपर्यंत 
केलेलो नाही, उलटपक्षी, हिंदुधर्माचे पुनरुज्जीवन 
करू इच्छिणारांनी जी गोहत्त्या-विरोधी चळवळ चाळू 
केलेही आहे तिला हिंदू मतदारांचा पाठिंबा असलेल्या 
एकाही राजकीय पक्षाने विरोध केलेला नाही, 
याबाततीत अ-हिंदु तोंड उघडावयालासुद्धा मितात 
कारण याचा अथे ते हिंदु-विरोधी आहेत असा 
केला जाईल असे त्यांना भय वाटते, खुद्द कद्रीय 


२१ 


1) 


"करलगघरच्नसज, न. 
"रद 
मच या 


न्य 


नवभारत 


सरकारलासुद्धा या बाबतीतली आपली जत्राबदारी 
स्वीकारता आलेली नाही, कारण त्यांने खुशाळ “ इदे 
न .मम ” म्हणून ही समस्या राज्य सरारांच्या 
पदरात टाकली आहे असे संसदेत नुकत्याच केल्या 
गेलेल्या सरकारी विधानावरून दिसून येते. 


धार्मिक विधिनिषेधांच्या स्वीका्यतेची कसोटी 
याप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष ब विरोधी पक्ष ह्या 
दोघातही सरकारने जास्त कार्यक्षम धर्मातीत धोरण 
स्वीकारावे असा पवित्रा घ्रेण्याचे नैतिक घैय नसल्या- 
मुळे सुधारणेची मागणी करण्याची जब्राबदारी. अखेर 
अ-पक्ष ऐच्छिक संघटनांवर घेऊन पडते. अक्षी सुधारणा 
अनेक नेमक्या स्वरुपात करता येईल, ब तिचा मूळ 
मानदंड हा राहील की मानवी हक्कांच्या कसोटीवरच 
घार्मिक विधिनिप्रेधांची स्वीकार्यता ठरवली जावी. 
उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या धर्मानुसार वेगवेगळ्या 
नागरिक गटांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे असणे 
ही गोष्ट चूक आहे. हे समजू शकते की वय, लिंग, व 
आर्थिक मान यावर आधारून वेगवेगळ्या गटांसाठी 
वेगवेगळे कायदे केळे जावेत. याप्रमाणे पाहू गेल्यास 
स्त्रिया व मुलांच्या मजुरीज्राबत ब बेतनांत्राजत कायंदे 
जास्त उदार करणे आवइयक आहे. त्याचप्रमाणे कर 
आकारताना उत्पन्न ध्यानात ठेवणे अगत्याचे आहे कारण 
आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेल्या गटांपेक्षा समाजाच्या 
कमकुवत व गरीब गटांवर दरडोई कराचा भार कमी 
प्रमाणात करावयाला हवा, पण संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या 
सनदेने बहाळ केलेल्या मानवी हक्कांची धार्मिक 
मेदभावांद्वारा पायमल्ली करगे अन्यायाचे आहे. 


घटक-गटांकडून अपेक्षित भूमिका 

वर सांगितलेला मूलभूत दृष्टिकोन स्वीकारला तर 
त्यातून इतरही काही निष्कर्ष निघतात. उदाहरणार्थ, 
समाजातल्या प्रत्येक घटक गटाने हे मान्य करावयाला 
हेवे की इतर घटक गंट जोवर त्याच्या हक्कांमध्ये 
हस्तक्षप करीत नाहीत तोवर त्यांच्या जीवन- 
व्यवहारांत हस्तक्षेप करण्याचा कोणत्याही गटाला 
अधिकार नाही, अगदी नेमके उदाहरण घ्यावयाचे 
झाळे तर असे म्हणावे लागेल की जोवर गाई 
मारण्याची बा गोमांस बिकण्याची कोणावर सक्ती 
नाही तोवर हूँदूंनी गोहच्येळा' बिरोध करण्यात अर्थ 


नाही. त्याचप्रमाणे मशिदीवरून जाणाऱ्या मिरवणुकीने 
वाजंत्री वाजविण्याला आक्षेप घेण्याचा. मुसलमानांना 
अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे धार्मिक संक्रेतांातर 
प्राण्यांना मारताना वेदनाक्रारक पद्धतीनेच त्यांचा .जीव 
घेतला जावा असा आग्रह घरेपुद्धा चुकीचे ठरेल; 
म्हणून खाटीकखान्यात प्राण्यांना अल्पावधीत व कमीत 
कमी वेदना होतील अश्या पद्धतीने मारण्यात येत 
असताना असे करावयाला धार्मिक सज्त्रीखातर कोणी 
आक्षेप घेऊ नये. 
सरकारकडून अपेक्षा 

हे उघड आहे की जोवर ऐच्छिक गट प्रयत्नपूर्वक 
पुढाकार घेत नाहीत तोवर सरकार व बहुजनसमाज 
याब्राबतीत काहीही करावयाला तयार होणार नाही ब 
कोणीही या दिशेने पावले टाकणार नाही. परंपरानिष्ठ 
दृष्टिकोनांना जखडलेल्या समाजाचा कर्मठपणा एक वेळ 
समजून घेता येतो; पण सरकार ज्या रीतीने अळंटळं 
करीत आहे व स्वतः पुढाकार घेण्याचे टाळून 
सुधारणा करण्याचे लांबणीवर टाकत आहे, त्याचे 
मात्र समथन करता येणे अशक्य आहे. योग्य ते कायदे 
पास करून तातडीने ते अमलात आणणे हे. सर- 
कारचे कर्तव्य आहे. कायद्याने सामाजिक सुधारणा 
करता येत नाहीत हे जरी खरे असले तरी समाजाच्या 
कायापालटाचे कायदा हे प्रमुख साधन आहे. विशेषतः 
विकासशीळ समाजात सरकारी नेतृत्व हे महत्त्वाचे 
नेतृत्व ठरते, त्याचप्रमाणे हेही अगत्याचे आहे की खुद्द 
सरकारने कोणत्याही धार्मिक विधीत भाग घेण्यास 


नकार द्यावा आणि अधिकृत रीत्या कोणत्याही सरकारी 
अधिकार्‍यांना त्यात भाग घेऊ देऊ नये, 


शाळेय पाठ्यपुस्तकांत समाजदास्त्रीय 

दृष्टिकोन हवा 
उगवत्या पिढीच्या मनात पंथातीत वृत्ती रुजवाव- 
याची असेल तर आणखीही एक सुधारणा करण्याचे 
धेय दाखवले पाहिजे. येथे मला शालेय पाठयपुस्तके 
अभिप्रेत आहेत, या पाढद़पुस्तकांची कसून तपासणी 
करून कोणत्याही विशिष्ट जमातीच्या ऐतिहासिक 
पुढाऱ्यांची इतर जमातींची नालस्ती करीत केलेली 
स्ठुती त्यांतून छाहून टाकडी पाहिजे, त्याचप्रमाणे 
धामक नेत्यांनाबतही पाठथपुस्तकांचा हाच दृष्टिकोनें 


२५ 


अनुक्रमणिका 


भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप 


हवा. इतिहास आणि सामाजिक शास्त्रांच्या पाठय- 
पुस्तकांच्या बाबतीत अशी कठोर व सूक्ष्म तपासणी 
करणे अगत्याचे आहे. वेगवेगळ्या धर्माच्या कुटुंबामधील 
मुलांचे आपल्या देशाच्या इतिहासाबद्दल व समाजाबद्दल 
एकमत 'असणे आवदयक आहे. याचा अर्थ असा 
नव्हे की पाठय़पुस्तकांत प्रत्येक धर्माची समान 
स्तुतीच केली जावी, व प्रत्येकच धम माणुसकीचे 
सच्चे दर्शन घडवतो असा आग्रह असावा, प्रत्येक 
स्वाभाविक दोष त्याच्या सामाजिक व सांस्कृतिक 
संदर्भातच दाखवून देण्यात यावेत. भारतातले विविध 
धम व विविधधमींय समाज यांच्याकडे पाहण्याचा 
दृष्टिकोग नेहमी समाजशास्त्रज्ञाचा असावा. थोडक्यात, 
इतिहास, परंपरा, धर्म, चालीरीती व सामाजिक संस्था 
यांच्याविषयी लिहिणारे लेखक धमेनिष्ठ भावनांपासून व 
आग्रह्यांपासून अलिप्त असावेत. प्रत्येकालाच खूष 
करण्यासाठी सत्याचा विपर्यास करण्याच्या सवयीपायी 
ही महत्त्वाची गोष्ट आज विसरली जाते, 


जनतेच्या नीतिकल्पना धार्मिक 
संकेतनिष्ठ नसाव्यात 

अगोदरच्या परिच्छेदात मांडलेला मुद्दा एका 
तत्त्वावर आधांरलेला आहे. ते तत्त्व हे की ज्या जमाती- 
मध्ये इतरांबराबत तळमळीने ओदा्य दाखविले जाते व 
प्रामाणिक आदर दाखवण्यात येतो त्याच जमाती 
परस्परेसहिष्णुंतने एका 'मोठ्या समाजात एकत्र 
नांदू शकतात. याचाच अर्थ असा की स्वधंमींयांभाबत 
धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण स्वीकारता आला तरच 
परधर्मीयांबाबत धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पतक्तरता येतो. 
पण एकधमींय जमातीच्या अंतर्गत व्यवहारात धरम- 
निरपेक्ष दृष्टी येण्यासाठी त्या जमातीचे नैतिक 


संकेत धर्मनिष्ठ नसणे अगत्याचे ठरते. याचाच पुढे 
असा अर्थ होतो की भारतात श्रर्मातीत वृत्तीचा 
विकास व्हावयाचा असेल तर भारतीय जनतेच्या नीति- 
कल्पना धार्मिक संकेतानिष्ठ नसल्या पाहिजेत. धर्मातीत 
नीतिकल्पना ही शक्‍य कोटीतली गोष्ट आहे आणि 
आधुनिक ज्ञानाच्या व मानवी बुद्धीच्या आधारावर 
तिचा विकासही झालेला आपल्या पाहण्यात आहे. 
पाश्चिमात्य उदारमतवादी समाजातील एखाद्या 
व्यक्‍तीने स्त्रिश्चन धर्माच्या कोणत्या ना कोणत्या पंथीय 
आग्रहाचा स्वीकार केलेला आपल्याला दिसत असला 
तरीही त्या आग्रहमात आपल्याला बुद्धिनिष्ठ श्रद्धेऐबजी 
संवयीचाच भाग जास्त दिसेल, बर्‍्यावाइंटाच्या ह्या 
व्यक्‍तीच्या कल्पना व निरीश्वरवाद्याच्या कल्पना एकच 
असतात. तात्पये असे की व्यवहारात पाश्चिमात्य 
समाजातील श्रद्धावान्‌ खिश्चन माणसाची नीतिकल्पना 
व धर्मातीत मानवताबादाच्या पुरस्कर्त्यांची नीतिकल्पना 
ह्या दोन्ही एकच आढळतात. जिथवर ही वृत्ती भारतात 
फोफावू शकेल तेथवर भारतात धर्मातीत दृष्टिकोनाचा 
विकास होऊ शकेल, पण ह्या सगळ्याचा एकूण अर्थ 
असाच होतो की सामाजिक संघटना व सामाजिक बदल 
घडवून आणताना परंपरागत कल्पना व नैतिक आग्रहां- 
ऐवजी बुद्धिनिष्ठ व ज्ञानसापेक्ष विचारसरणीच 
पत्करली पाहिज. अद्गा दृष्टिकोगाचा विकास कराव- 
याचा प्रयत्न करीत राहणे, व त्या विकासाला 
पुरेपूर हातभार लावणे, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या पुरस्कत्यांचे 
मुख्य कर्तव्य ठरते. भारतात आधुनिक, उदारमतवादी 
लोकशाही उत्पन्न करायाला धर्मातीत दृष्टिकोणाचा 
विकास आवदयक आहे अशी जर त्यांची श्रद्धा असेल, 
तर त्यांनी असे काम करणे प्राप्तच ठरते. 


फल््स्त्ल्स्त्ल्त्च्स्क््च्त्य्त्य्त्च्व््ड्त्च््त्ड् वक्च्ल्च्च्च्क््च्त्स्क्च्क्च्क्यस्व्स्च्च्त्क्य्त्च्त्च्य्न्च्च््य 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाहे ( सातारा ) 


महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | 
ठेखक-चा, अ, दाभोलकर / 


। | किं, २ रुण्ये 


॥०4---&--&-&> 


ह सिण ाकज 
हल तथदधन 
रुन 


"बसका 
र 


प्रा, सदाशिब आठवले 


चण (१ ह. ७ 
वशालठाच्या गणराज्याचा अखर 


प्राचीन भारतातील राजसत्ता आणि गणसत्ता 

जगाच्या इतर भागांप्रमाणेच भारतातही प्राचीन 
काळी शासनाचा प्रकार बहुधा राजसत्तात्मकच होता. 
राजप्रद आनुवंशिक असे आणि सिंहासनाधिष्ठित 
राजाची सत्ता ही सर्वस्वी त्याची एकट्याची आणि 
अनियंत्रित अशीच असे. त्या सत्तेला धार्मिक किंवा 
नेतिक स्वरूपाच्या काही मर्यादा पडत असतीलही, 
राजाला कर्तः्यनिष्ठ आणि प्रजाहितदक्ष असायला काही 
मज्ञाव नव्हता हे खरे, परंतु त्याच्यावर तदा प्रकास्ची 
परिणामकारक बंधनेही नव्हती, राजा . प्रत्यक्षात जुलुम- 
जत्ररद्स्ती करू लागला तर सामान्यतः त्याला जाव 
विचारणे कुणाळा दाक्य नसे, चंद्रगुप्त मौर्य किंवा पुष्य- 
मित्र शुंग अशासारख्या वीराने लष्करी क्रांतीच केळी 
तर गोष्ट वेगळी. 

परंतु ह्या एकतंत्र राज्यपद्धतीहून वेगळा असाही 
एक शासनप्रयोग प्राचीन भारताच्या काही भागात 
काही काळ झाला, तो प्रयोग म्हणजे गणराज्य, गण- 
राज्याची तात्तविकि आणि व्यावहारिक बैठक एकतंत्र 
राजसत्तेहून निराळी होती. ह्याची स्पष्ट जाणीव तत्का- 
लीनानांही होती. चाणक्यासारख्या राजनीतिवित्त्याला 
ती समजत होती;' तत्लींच सववसामान्य माणसालाही 
ती जाणवत होती. ह्या गणराज्याचे स्वरूप हुबेहुब 
आजच्या लोकशाही शासनासारले असणे राक्‍्यच 
नव्हत, सावत्रिक प्रोढ मतदानाची कल्पना निश्चितच 
नव्हती. शासनव्यवहारात भाग घेण्याचा हक्क कांही 
ठराविक घराण्यातील मंडळींनाच असे आणि तो 

१, अर्थशासत्र- अधिकरण ११ 
२, अवदानशऱातक, २ ए. १०३ 


३, डदला छत ए0एशप ९, 3) १0७ 11618- 


1958 (7. 109-138 ) 


४. ७. (ग ता७-1गए98०15 र्ण 81९3तातना' पणाठ ७1९81. 
इ. दी्धनिकाय, संयुत्त निकाय, जातककथा इ.; आचारांगसूत्र इ. 


41811 ७८. 


५. रामायण-जाळ कांड- ४७-११-१२, १८; ४५-१०-१ १; 
फाळीहयड, 1 पृ. ६३, 111 पृ. २३; ललितविस्तार- 


पाडा, 1,280 ए. ७५-७६. 


बहुधा वंदापरंपराचं येई हे खरे. परंतु असा हक 
असणारी माणसे पाचसात हजारांपयेत असत, त्यांना 
कायदे करण्याचे .आणि बदलण्याचे अधिकार असत 
आणि कायद्यांच्या अंमळतजजावणीसाठी आपला अध्यक्ष 
(ह्याचे पदनाम “ राजा ? असेही असे ) उपाध्यक्ष 
(उपराजा ) किंवा सेनापती, निवडण्याचेही अधिकार 
असत. तेव्हा आजच्या अर्थाने प्राचीन गणराज्याला 
लोकशाही म्हणता येत नसले तरी तो प्रकार वेगळा 
होता, तेथील राज्यकारभार एकतंत्र नसून बहुतंत्र होता. 
आणि तेथील लोकजीवनाचे स्वरूप वेंगळे होते ह्या? 
विषयी दका राहू नंये.' योघेय, अजञुनायन, क्षुद्रक, 
शाक्य, मलू, लिच्छवी अक्या कितीतरी गणराज्यांची 
थोडीबहुत माहिती तत्कालीन ग्रीकांचे भारतांसंबर्धाचे 
वृत्तांत, वेदिक, बोद्ध आणि जन धर्मग्रंथ तसच संस्कृत 
आणि पाली बेगेरे प्राकृतातील इतर साहित्य भाणि 
नाणी वगेरे साधनांवरून उपल्ब्ध होते. 
वेश्ाळीचे लिच्छवी 

लिच्छवी ह्या जमातीचे गणराज्य उत्तर ब्रिहारमध्ये 
सध्याच्या चेपारण्य आणि मुझफरपुर जिल्ह्यांच्या प्रदेशात 
होते. वैशाली ही त्याची राजधानी. ह्या नगरीच्या. 
सौंदर्याची आणि वैभवाची पुष्कळ वगैने प्राचीन ग्रेथा- 
तून आढेली आहेत. महावीर वैशालीचाच, इथल्या 
अंत्रपालीवनातच बुद्धाची प्रवचने झालो. वैशाळीच्या 
लिच्छती लोकांच्या रूपसौंदर्याविषयी, त्यांच्या. छान- 
छोकीविषयी, हत्तीच्या शिकारींविषयी, र॒थांच्या शर्यंतीं- 
विषयी, नाचगाण्याविषयी आणि विद्याकलांविषयीही 


१, ठु. मैशित्वा', छा, 


क र | 
 अथशास्त्र, महाभारत 
टययाड ली गगतोद- 


ठा गाता 


ठाणा 
गशीणळ्ा [1 पृ. मा 


११; ]- 


२४ 


बेशालीच्या गणराज्याची अखेर 


पुष्कळ तपशील उपलब्ध आहेत, त्यांच्या सामाजिक 
जीवनाविषयीही विविध प्रकारची माहिती मिळते. 
ह्या. ठिकाणी त्या सर्व गोष्टी विस्ताराने पहाण्याचे 
कारण नाही. 

लिच्छवींचे गणराज्य होते आणि त्यांनी ते त्याच 
स्वरूपात अनेक शतके टिकवून धरळेळे होते एवढा 
इतिहास मात्र ह्या लेखाचे संदर्भात अवशय लक्षात 
घेतला. पाहिजे, इ. स; पूर्व सातव्या शतकापासून तरी 
हे गणराज्य नकीच अस्तित्वात होते. इ. स. पूर्व 
सहाव्या शतकात बुद्धाचे काळी हे चांगले समथ आणि 
भरभराटीत असलेले असे राज्य होते. इ. स. पूर्वच्या 
चोथ्या शतकाच्या सुरुवातीस लिच्छवींशी जोडलेल्या 
विवाहसंत्रंधामुळेच गुप्तांचा दबदबा वाढून त्यांना 
साम्राज्यसत्ता स्थापन करता आली असे डॉ. जयस्वाल 
मानतात." हे जरी खरे धरले तरी ह्यावरून रुत्तांचे 
वेळी, लिच्छत्रींचे गणराज्य होते असे मात्र निघू शकत 
नाही, फार झाले तर लिच्छतींची सत्ता प्रबळ होती एव- 
ढेच सिद्ध होईल: इ. स. पू . चोथ्या शतकात लिच्छवींची 
एक महान सत्ता अस्तित्वात असेल, पण ती गणराज्य 
सत्ताच होती असे मानायला आधार नाही. परंतु त्याच- 
प्रमाणे. लिच्छबींवर स्वारी करून आणि त्यांचा पूण बीमोड 
करून बुद्धांचे हयातीतच अजातरात्रूने त्यांचे. गणराज्य 
नेस्तनाबूत 'करून टाकले हा प्रा, योगेंद्र मिश्र 
ह्यांचा निष्कषेही€ बरोबर म्हणता येत नाही. कारण 
च्षाणक्याच्या अर्थशास्रात लिच्छवींच्या गणराज्याचा 
गणराज्य म्हणून स्पष्ट उल्लेख येतो.' तेव्हा इ. स. पूर्व 
चौथ्या किंवा तिसऱ्या शतकापर्यंत तरी लिच्छवींनी 
आपले गणराज्य़ खास टिकवून धरलेले दिसते, बिंबिसार, 
अजातदात्रू. वगैरेसारख्यांच्या स्वाऱ्या“ किंबा मोठ्या 

६. ॥७णळा-य पु. ७९ 
थरगाथा ५-११९ 
अंगुत्तरनिकाय ३-७६ 


दुष्काळासारख्या ' आपत्ती त्यांच्यावर येऊन गेल्या 
असतील. त्यामुळे काही काळ त्यांची पीछेहाटही झाली 
असेल, परंतु तरीही त्यातून डोके. वर काढून, आपल्या 
जागी असो की नेपाळसारख्या दूरदेशी असो, पण ते 
तग धरून राहिलेळे दिसतात. . अर्थात असेही शक्‍य 
आहे. की :बुद्धकाळी त्यांच्या घतरगुंडीलां सुरुवात 
झाली आणि त्यातून ते पुरत कधीच सावरले नाहीत: 
चाणंक्याच्या वेळी त्यांच जे गणराज्य होते ते आधीच 
बरेंच कमकुवत झालेळे असे असण्याची शक्‍यता अमान्यं 
करता येत नाही. 

वेश्याटीचे गणराज्य. केव्हा तरी संपुष्टात आले हे 
निश्चित. उपलब्ध आधारावरून ह्या घटनेचा नक्की 
काळ सांगता येण्यासारवा नाही. परंतु अते असले 
तरी त्याच्या पतनाळा कारणे काय घडली असतील 
ह्याचा काही चिकित्सा मात्र तत्कालीन साहित्याच्या 
संदर्भात करता येईल, 
गणराज्यांचे अंत :- 

ह्या गणराज्याचा अंत अजातवात्रूच्या स्वांरीने 
झाला हे मान्य करता येण्यासारखे नाही हे वर पाहि- 
लेच आहे. पण मग ह्या आणि इतर गणराज्यांना झाले 
तरी काय १ समुद्रगुप्ताने प्राचीन गणराज्ये संपुष्टात 
आणली असे डॉ. जयस्वालांचे मत. आहे.'* परंतु 
माळब, अजुंनायन, योधेय वगेरे गणराज्यांनी सर्व- 
साधारणपणे गुप्तांचे मांडलिकत्व पत्करून आपापली 
शासनपद्धती कायम राखली असे दाखवून डॉ. 
आळतेकर डॉ. जयस्वालांचे वरील मत खोडून 
काढतात. 1&च्छवींचे राज्य गुसांचे काळी होते पण 
ते गणराज्य होते की काय हे सांगता येण्यासारखे 
नाही. ते अगोदरच राजसत्ताक झालेळे असण्याचा 


७| पाणक्प एना9- र. 0. उ8४७४ए॥1 पृ, १६२ 


ट. &॥ शिळ्या पाडण  एहांडळ्यां 
९, अर्थशास्र - ११ 

१०, सुमैंगलाविलासिनी २-५२४ (7. ', 8 
११, विनयपिटक- सुत्तविभंग ४-१-१-२ 
१२, पाव ७०पॉ पू. १६४, 


न. भा. ४ २५ 


अनुक्रमणिका 


-"ऐ०४०वा७ 18019; 1)000111 962. 


*) ३. 


नवभारत 


संमव आहे. आणि तसे असेळ तर गुप्तांनी त्याचे 
काही बरेवाईट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. स्वतः 
डॉ; आळंतेकरांचे मते राजसत्ता ईश्वरी मानण्याकडे 
जो'-बाढता. कळ होताः तोच गणराज्यपद्धती नष्ट व्हांयळा 
कारणीभूत झाला. असावा, तसेच आक्रमकांविरुद्ध' 
राज्याचे संरक्षण 'करण्यासाठी बहुनायकी गणसस्तेपेक्षा 
एकनायकी'ः. रॉजसत्तेची' हुकमत अधिक फायदेशीर 
ठरते ह्या जाणीवेनेहीं गणराज्यपद्धतीचा त्याग केला 
शेळा असाव्रा.'' परंतु डॉ: आळंतेकरांची ही मीमांसा 
म्हणजे नुसते रोगाच्या लक्षणांचे वर्णन आहे, रोगाची 
क्वारगे* आणि पाळेमुळे. त्यांनी. दाखविलेली नाहीत, 
संजालां इश्वररूप. मानण्याची प्रश्रत्ती वाढलीच कशी ? 
आओंणि जी गणराज्ये प्रदीध काळपर्यंत बहुनायकी 
राहूनही प्राणपणाने खसंरक्षण करू शाकली त्यांचे ते 
साम्ये. गेळे कुठे £!' असे काय झाले की त्यांना एक- 
नायकी राजसत्तेखेरीज दुसरा तरणोपाय उरू नये 
गणराज्यांच्या अध:पाताच्या घटनांची अधिक मूलगामी 
चिक्रेत्सा केल्याखेरीज . ह्या प्रश्नांची उत्तरें मिळणार 
नोहीत,.. . . ) 

5ह्या ठिकाणी'प्रथम असे लक्षात घेतले पाहिजे की 
ऐंधाद्या सत्तेची अलेर परकीय आक्रमण किंवा दुष्काळ 
अंशा आपत्तींनी जशी होऊ शकेळ तशीच ती तेथील 
लोकांच्या स्वतःच्या कृत्यांनीही होऊ शकेल, एखाद्या 
सत्तेचा विनाश हा वघ असू. राकतो तशीच ती 
ऑत्महत्योही असू शकते, प्रबळ परकीय आक्रमणाने 
किंबा निसर्गाच्या प्रकोपाने एसादी सत्ता सैपुष्टात येणार 
माही असे नाही, पण समाज कोणत्या नाः कोणत्या 
कोरणांनी दुबळा, चारिर्‍्यहीन झाला असेल तर तो साव- 
कारापणें स्वतःचा. अंत ओढवून घेईल, बाहेरूनच काही 
सॅकट यायला पाहिजे असे नाही. जो समाज गणराज्या- 
सारख्या शासनप्रकाराखाळी रहातो त्याचे बाबतीत तर 
हे अधिकच खरे आहे, कारण गणराज्य हे संघशक्तीवर 
अवलंबून आहे आणि संघशक्ती ही; सामुदायिक 


जजाबदाररीच्या जाणीवेवर' उभी असंते. परस्परांच्या 
हितांविषयी अनास्था आली, . परस्परंद्देष. वाढीस 
लागले, समाजजीवनावरची निष्ठा कमी झालीं आणि 
सामाजिक मूल्यांसंबंधीचा आदर नाहीसा होऊ लांगला 
तर गणराज्यातंर्गत समाजाच्या सर्वच संस्था कोलमडून 
पडणे आणि त्यातच ते खुद्द गणराज्यशासनही कोसळून 
जाणे अटळच आहे. । 

गणराज्याच्या स्वरूपाची; . त्यांच्या ' सामर्थ्याची 
आणि. दुबेलतेची; वरील सारखी न्राकित्सा ही आजची 
लोकशाही दृष्टी लांबून केली जात आहे असे मानण्याचे 
कारण नाही. खुद्द गणराज्याच्या काळातील विचांरः 
वंतांनीही अशाच प्रकारे विवेचन. करून ठेवलेले 
आहे: “भेदमूळो विनाशो हि गणोनामुपलक्ष्यते |? 
( गणराज्यांच्या विनाशाचे मूळ भेदातच दिसेल, 9 
असे महाभारत सांगते. संघशक्तीमुळे गणराज्य 
फार सामर्थ्यसंपन्न असते, त्याच्याशी स्नेह. राखणे 
हिताचे, परंतु गेणरोज्य जिंकून घ्यायचे असेल 
तर त्याच्या आत शिरून तेथे दुही माजवून; 
परसपर&षष पसरवून, त्यांच्यात एकमेकांविषयी असूया' 
निर्माण करून, भांडणे लावून, पक्ष निर्माण करून 
मग एका पक्षाला न्याय देण्याचे मिषाने तेथे घुसावे 
आणि ते गणराज्य गिळंकृत करावे असा अर्थशास्त्रकार 
चाणक्याचा राजाला सला आहे. गणराज्यांकित 
समाजाची रिंगे चाणक्याने फार बारकाईने आणि फार 
बरोबर टिपली आहेत," बौद्ध ग्रंथांतूनही ह्याच प्रकारचे 
विचार अनेक ठिकांगी व्यक्त झालेळे आहेत, स्वतः 
बुद्धाची मीमांसाही ह्याच पद्धतीची आहे. '* र 
बेशालीच्या विनाशाचे र्ह्स्य 

ह्या ठिकाणी वैद्यालीच्या लिच्छबींच्या गणराज्याच्या 
अंताची सत्रंध कथा .सांगण्याचा इरादा नाही, प 


ाऱ उपलब्ध 
असलेल्या समकालीन. साहित्यावरून ती सुसूच आणि 
संपूणपणे अशी - सांगताही येणार नाही, परंतु त्या 


गणराज्याच्या नाशाला ज्या अनेक गोष्टी कारणीभूत 


"१३, 6०एग्णापा लया शो सैगल एता पृ. १३८ 
१४, महाभारत १२-१०७-२७-२२;१२-८ १-८-९, १०-१७ इ, 


१५, अर्थद्ा्न, अधिकरण ११ 


१६, अगुंत्तननिकाय १-१३८, १४२ ; ११-२४९ 
10181०8१05 01 (16 3पतव॥8-11 7. 80 


२६ 


अनुक्रमणिका 


वेशाळीच्या गणराज्याची अखेर 


झाल्या असल्या पाहिजेत त्यापेकी एका. महत्त्वाच्या 
प्रकरणाची दखल घेतली गेलेली नाही असे. वाटल्या- 
वरून तेवढेच येथे सांगावयाचे आहे. 

लिच्छवी . उद्योगी होते, एकजुटीने, एकदिलाने 
रहाणारे आणि सवे सामथ्ये एकवटून शाजरूशी लढणारे 
असे जिद्दीचे लोक होते. परंतु ही स्थिती कायम 
राहिलेली दिसत नाही. प्राचीन साहित्यात त्यांचे 
गुणवर्णन आहे तसेच त्यांची हळूहळू अधोगती होऊन 
ते. आळशी, चैनी आणि भांडखोर होऊन संपत्तीवरून 
आणि. स्त्रियांवरूल एकमेकांच्या माना कापायला. 
लागल्याच्या हकीकतीही प्राचीन साहित्यात आहेत. 

अजातदात्रेने वेशालीवर स्वारी करण्यापूर्वी आपल्या 
यक्यापयद्याचा अंदाज घेण्यासाठी त्याबाबत गोतम 
बुद्धाशीच विचारविनिमय केला होता, त्यावेळी अजात 
शत्रूकडून आलेल्या वस्सकार नावाच्या ब्राह्मणाला 
बुद्धाने सांगितले होते की वज्जि ( लिच्छवी ) जोपर्यंत 
आपल्या विशिष्ट पद्धतीने, निष्ठेने आणि निर्धाराने 
रहात आहेत, जोपयंत ते कर्तव्यदक्ष आहेत तोपर्यंत 
अजातदात्रने. त्यांचेविरुद्ध यद्याची आश्या धरू नये 
परंतु त्यांच्यात आळस, चेन आणि बेजबाबदारपणा 
वाढीस लागणार आहे आणि मग अजातदात्रूला 
योग्य ती संधी मिळणार आहे अश्शीही सूचना 
बुद्धांचे वचनात आहे.“ अजातरात्रू आणि वस्सकार 
ह्यांनी बुद्धाशी झालेल्या चर्चेतून एवढाच बोध घेतला 
की .वेशालीच्या राज्यात. सेन्य घुसविण्यापूर्वी तेथे 
नेत्यात आपसात फूट पाडून ठेवण्याने, जनंतत बेदिली 
माजवून ठेवल्याने काम सोपे होईल आणि त्या प्रमाणे 
डाव-खळला गेलाही. लिच्छबरींची बाजू घेतल्याबद्दल 
आपल्याला अजांतरत्रूने हाकलळळे अशा मिषांन 
वस्सकार वेशालीत शिरला आणि त्याने तेथे भांडगे 


पेटवून दिली.*- अजातरात्र लिच्छबींविरुद्ध लहून 


१७. संयुक्तनिकाय प. २६८ 
धम्मपद अट्टकथा- ३ ए. २८० 

१८. 1918108005 ग ॥॥७ उतत 
संयुत्तनिकाव 11 २६८ 

१९, धम्मपद अट्टुकथा, ५२२ 


यराख््री झाला ह्यात त्याच्या. तेन्याच्य़ा , सामर्थ्यापेक्षा 
आपसातील लाथाळीमुळे लिच्छवींमध्ये आलेली दुर्बलता. 
हीच अधिक महत्वाची गोष्ट होती. गणराज्याचा नादा: 
बहुधा बाह्य . आक्रमणापेक्षा अंतर्गत यादवीनेचः: होत. 
असतो, तो इतरांनी केलेल्या विध्वंसापेक्षा स्वतः-तेथीळ 
लोकांनीच, ओढवून घेतलेला आत्मनाद -असतो..ही 
चाणक्य, महाभारतकार, बुद्ध वगेरे सर्व जुन्या, वितार-- 
वंताची मीमांसा लिच्छवींच्या गणराज्याच्या अखेरीसहदी 
लागू पडत असलेली दिसते, . 

लिच्छत्रींच्या सामाजिक आणि राजकीय , अघ्रःपत- 
नाला कारणीभूत झालेल्या अनेक गोष्टींपेकी एकीचीच 
आता पुढे थोडीशी अधिक दखल, घ्यावयाची . आहेर 
वेश्ाळीतील बौद्धधर्मप्रसार 

पूर्वकाळात लिच्छवीचां. काही एक धम होताच; 
त्याची तपशीलवार माहिती उपलब्ध नाही. 'परंतुर तो; 
घम म्हणजे सरळ साधी अश्शी. काही , पूजाकृमे...होती. 
त्यात त्रतकेवल्यांचा आणि संन्या लादी प्रकारांचा पगडा 
नव्हता एवढे सांग्रता येते, 

इ. स. पूर्व सहान्या शतकापासून बोदध आणि जन 
दोघांनीही वैद्यालीत आपले बस्तान बसविण्याची ,्रचंड. 
खटपट केळेळी दिसते. त्यात जैन--मागे पडून बुद्धांचे 
वचेस्व झाळे, जवळजवळ सवच लिच्छ्वी बुद्धानुय़ायीः 
झाले असांवेत. 

कूटागारशाला ? हा वैशाळीतळा मोठा. बौद्वमठ. 
येथील भिक्ष आणि मिक्षुणी ( बोद्ध मठसंस्थेत .प्रथम 
स्त्रियांना प्रवेश मिळून मिक्षुणी होण्याची , परवा न॒गी. 
मिळाली ती वैश्यालीतच.*). लिच्छवींकडून मिक्षान्न घेत 
आणि त्यांना धम्माचे पाठ देत. बुद्ध स्वतः वारंवार 
वेशाळीत येई, प्रवचने देई. परंतु बादवे धर्माचा 
आचारविचार लिच्छडछी जनता :अधिक ' सातत्याने: 
शिकली ती ह्या मठवासीयांकडूनच 


गा प्र, ७८-८१ 


२०, प008 7 “ठा 11तां8-03, 0. 1,81४; पृ.'३१९ पासून पुढे 


२१, विनयपिटक-मिक्कुनीविभंग, 


२७ 


नवेभारत 


बौद्धधर्माने जी मठतंस्था आणि जो मिक्षुपथ आणला 
त्याची. निदान काही. तत्कालीनांना तरी एक प्रकारची 


भीती वाटलेली दिसते. बायकांना विधवा करण्याचा,. 


घरातली ' पोरेबाळे ' नाहीशी करण्याचा आणि कुटेंबे 
मोडण्याचा हा सगळा धंदा आहे अशी चिंता मगधवा- 
सीयानी व्यक्त केढेली आहे बुद्धाचे हेतू असोत अथवा 
नसोत .पण मठसंस्थेच्या वाढत्या पसाऱ्याजरोबर ती 
भीती खरी ठरतानाही दिसू लागली. 

लिच्छबींपैकी कित्येक माणसे बौद्ध मठसंस्थेकडे 
कशी आकर्षित होत होती, त्यांच्या पाठीमागची कारणे 
काय होती आणि त्याचे परिणाम काय होत होते 
ह्यावर प्रकाश टाकणारी काही प्रकरणे बौद्ध साहित्या तून 
आलेली आहेत. त्यातल्या काही निवडक प्रकरणाचा 
आढावा मोठा उद्‌वोधक होईल. 
लिच्छबी आणि बौद्धमठसंस्था :- 
' 'आईंबडिलांच्या विरोधाला न जुमानता सुद्दिन 
नावाचा एक लिच्छवी तरुण मिक्षू झाला. सुद्दिनाची 
बैतागळेली आई एकदा सुनेला बरोबर घेऊन मठात 
गेली आणि तिने आपल्या मुलाला त्याच्या बायकोशी 
संभोग करणे 'भाग पाडले. भिक्षू झालेल्या सुद्दिनाने 
हे कसे मान्य केळे ? कुटुंबाच्या दोळतीला वारस नसेल 
तर गणराज्य सरकार ती बेवारशी म्हणून ' ताब्यात 
घेईल हा आईचा मुद्दा म्हणे त्या चिरंजिवाना पटला ! * 
दुसऱ्या एका लिच्छवी मिक्षूने आपल्या कामवासना - 
तृष्तीसाठी एक माकडीण पाळली. होती ह्याच्यागद्दल 
जॉब विचारता त्याने उत्तर केळे की धर्माप्रमाणे 
भिक्षा मानवी स्त्रीशी संभोग. करता येणार नाही, 
पण बांनरजातीच्या स्त्रीशी तसा संबंध ठेवायला कुठे 
बंदी. केलेली आहे ? अश्या पांडित्याची काय तारीफ 
करावी ? * मठातल्या मिक्षूंच्या असल्या गोष्टी पसरत 


२३, विनयपिटक- [1011161 1. 1, चे भाषांतर १-पू. २७-३१ 


२४. कित्ता-एृ. ३८ पासून पुढे ': , 
२५, कित्ता पृ. ५९ पासुन पुढे, 


होत्या. उच्छृंलळ तरुण लिच्छवीकन्यांना. ही तुवणर 
संधीच वाटली, त्यानी नाना तऱ्हेचे खेळ सुरू केले: 
ह्या क्रीडा. मग हळूहळू मिक्षंकडून 'गृहस्थांपर्यंतही 
पोहोचल्या. लिच्छवी तरुणांनी. अनेक '। मनोरंजक 
करमणुकीचे प्रकार शोधून काढले, भिक्षूंना धरावे 
त्यांना बळजबरीने वेड्यांशी, ग॒हस्थाघरच्या सुवासि- 
नींशी किंबहुना पुरुषांशीही कामभोग करायला 
लावावेत आणि टाळ्या पिटाव्यात असा' विलक्षण 
वाह्यातपणा सुरू झाला," अक्ा 'उद्योगात.' भिक्षुणीही 
काही कमी . नव्हत्या. थुछनंदा 'नावाची मिक्षुणी 
फारच पराक्रमी होती. तिच्या संगती तिच्यासारख्याच 
पुष्कळ भिक्षणींचा ताफा होता. * . 

मिक्षूमिक्षुणी भिक्षेवर जगत, राज्यातल्या. आर्थिक 
उत्पादनाळा त्यांचा काही हातभार लागणेच शक्‍य 
नव्हते, ते मात्र समाजाला कायम भारभूत होते. वैशाली 
मठातली मंडळी कित्येकदा अतिखाण्यामुळे, अंपचनांने 
आजारी असत, दुष्काळाचे काळात वैशालीचे नागरिक 
स्वतः उपाशी राहिले, त्यांनी ' आपल्या नातिवाईकांना, 
नोकरचाकरांना उपाशी ठेवळे पण त्यांनी भिक्षमिक्षूणींना 
भरपूर दिले, राज्यात दुष्काळ असून भिक्षुमिक्षणी 
तुकतुकीत कशा दिसतात असे आश्चर्य खुद्द बुद्धाने व्यक्त 
केल्याची गोष्ट नमूद आहे. * मठसंस्था हळूहळू किती 
चरित््यहीन होत गेली असेल हे बुद्धानंतर समोर शंभर 
वषानी यश नावाच्या एका सुधारणावादी भिक्षूने जव्हा' 
बेशालीच्या मठाला भेट दिली तेव्हा चांगलेच ' स्पष्ट 
झाले, अनेक चाळे केल्याबद्दद आगि गृहस्थांकडून 


सोन्याचांदीच्या बंगेरे मौल्यवान भेटी स्वीक्वारून 
धनसंचय केल्याबद्दळ यशाने जन्हा वेशालीच्या भिक्षूंना 
जाब विचारला तेव्हा त्या मिक्षूंनी निळज्जपणे आपल्यो- 
तळा काही वाटा यशाला देऊ करून त्यांचे तोंड 
२२, पढ णाय उपवतहा 1910515 1)प8; ४०, 


प. २०७- २०८ 


२६. लाया छा 0 ?8॥ 107०001 पि०्पाड-0॥ए118718165 


२७. विनयंपिटंक- ५ प. १६३-१६४ 
२८, विनयपिटक- १ प्र. १५१-१५३ 


र्ट 


वेश्याळीच्या गणराञ्याची अखेर 


गप्प करण्याचे विलक्षण अनैतिक बैये दाखविले, * 
परंतु ही व्यभिचार, ढाचलचपत वगेरे सव गेरप्रकारांनी 
बरबटलेली मठतंस्था दिवसेदिवस जास्त जास्तच 
श्रीमंत आणि प्रबळ होत गेली. ह्याचा अथे एवढाच 


की लिच्छबींना मिक्षमिक्षणींना. जिंवत ठेवणे, मठसंस्था ' 


टिकविणे हे सर्वात मोठे पुण्यकृत्य वाटू लागळे, खतला 
जगवणे, गृहस्थांचा समाज टिकविणे ह्याहीपेक्षा मती 
गुंग करणारां धर्मोपदेश देणारी-आणि वर वर्णन केल्या 
आहेत.तशशा प्रकारच्या इतंर काही. सुखसोयी उपलब्ध 
करून, देणारीही-मठसंस्था सांभाळणे. हे लिच्छवींना 
अधिक पसंत पडले. श्रीमंतांना पैशाच्या जोरावर मिळू 
शकतो तसा धर्मोपदेश आपल्याला मिळू शकत नाही 
म्हणून लिच्छतवींमधल्या गरीब लोकांना दुःख झाल्या- 
चही नमूद आहे. * कोणत्या कारणानी आणि किती 
प्रकारांनी समाजात भेद वाढत होते ह्याचा हा एक 
स्पष्ट पुरावा आहे. आणि ह्या सगळ्याच्या शेबटी अर्थ 
हा की लिच्छबींची समाजनिष्ठा कमी होत होती, 
मठाशी संघान बांधून आपल्यापुरते इहलोकीचे आणि 
परलोकीचे कल्याण साधण्याची व्यवस्था झाली की 
राज्याची किंवा जमातीची काळजी करण्याचे कारणच 
काय ! ह्यातूनच राज्यसंस्थेचा दबदबा कमी होऊ लागला; 
किंबहुना राज्यसत्ता 'मानण्याचेच कारण नाही अशी 
प्रवृत्ती होण्यासारख्ाही परिस्थिती निर्माण झाली. 


गणसत्तेविषयी अनास्था आणि अनादर . | 

गणराज्यासारख्या शासनसंस्थेत गणाची आचार- 
संहिंता, गणाचा कायदा स्वतः गणानेच मानावयाचा 
नाही, पाळांवयाचा नाही अशी वृत्ती बळांवली तर 
त्या राज्यांचा! आत कसा ' रहावा ! त्या राज्याकडून 
योग्य तऱ्हेने कायद्याची अंमलबजावणी होऊन समाज- 


२९, विनयपिटक-- ५९ प. ४०७.पासून पुढे 


३०. विनयपिटक- ५ ए. २२४, २. २१५ 


३१, विनयपिटक “ २ ४. १८२-१८२ 


नियंत्रणाचे काम तरी कसे होणार ? अंशी पँरिस्थिर्ताही 
वेशालीच्या गणराज्यात बद्ध मठांमुळेच निर्माण झाली. 


कोणा एंका लिच्छवी सदगृहस्थाच्या पत्नीने 
व्यमिचार केला. त्या गृहस्थाने गणसत्तेकडे तक्रार केली. 
गणाधिकाऱ्यांनी त्या माणसाला आपल्या बायकोला 
काय हवी ती शिक्षा करण्याची मुभा दिली. एखाद्या 
फिर्यादीचा अशा प्रकास्चा निवाडा आजच्या. न्याय- 
शास्त्राला धरून होणार नाही हे उघड आहे. पण 
लिच्छवीमधले स्त्रियांच्या नी तिमत्तसंब्रधीचे सक्त दंडक 
आणि त्यांची परंपरागत न्यायदानव्यवस्था ह्याला हे. 
घरूनच होते. आणि काही असले तरी ती गणाने 
दिलेडी अनुज्ञा होती, तो ह्यासनाचा हुकूम होता, 
परंतु: तो सद्गृहस्थ त्या हुकुमाची अंमलबजावणी 
करू हाकला नाही. त्याची बायको पळाली आंणि 
वर उल्लेखिलेल्या थुलछनेदेच्या मदतीने सरळ 
भिक्षणीच' झाली, तिची सगळी पापे आता धुवून. 
निघतीळ, तिळा सुखाने मठात जगू दे अशा प्रकारचा. 
अभिप्राय कोसलचा पसेनादी ह्यावर देतो. * जुनी. 
पापे कशी धुवून निघणार होती कोण जाणे, पण 
थुछनंदेसारखीच्या साहाय्याने अनंत नवी पापे करायची 
संधी मिळण्यासारखी होती हे मात्र निश्चित | 

ह्या स्त्रीची हकीकत म्हणजेच थोडक्यांत वैशालीच्या 
अल्लेरीची कथा होयं. लिच्छबींचे जे नेतिक पतन 
आणि सामाजिक विघटन होत होतें त्याची 'परिणती 
गंणराज्यसंस्थेच्या विनाद्यात होणे क्रमप्रास्तच होते. 
बौडध मठसंस्था हे वैश्यालीच्या गणराज्याच्या अंताचे 
एकमेव कारण नंसेळ पण ते एक फार मोठे कारण: 
झाले हे नाकारता येणार नाही. 


२९ 


अनुक्रमणिका 


अणुद्राक्तीचे राजकारण 


[ मॉटन ग्रॉडूझिन्स व युजन रॅबिनोव्हिच यांनी संकलित केलेल्या * दि.अँटमिक एज'या पुस्तकाच्या 


प्रस्तावनेचा स्वैर अनुवाद - का. संपादक] 


";१९४५ साली अमेरिकन अणुदास्त्रज्ञांनी राजकार- 
शोत .भाग घेण्यास सुरुवात केली. १९४६ साली 
मे-ज्ञान्सन निळाचा पराभव झाला व मॅकमोहन विळ 
पंसोर॑ होऊन अमेरिकेतील अणुराक्ती उत्पादनावर 
मुलकी हुकमत प्रस्थापित झाली. परंतु १९४८ साली 
आंतरराष्ट्रीय अणुदाक्तीवशळ नियंत्रणाबाबत मात्र 
अनिश्चित बांतावरण निर्माण झाले ते आजही तसेच 
आहे. 
*“- अप्वत्न निर्माण करण्याची शक्यता १९३९ साली 
निर्माण 'झाली,' 'निरनिराळ्या देशांतील अणुशास्त्रश 
समर फिजनच्या साहाय्याने साखळी प्रतिक्रिया 
माण करून अणूचा स्फोट करणे शक्‍य आहे असे 

ळि छागळे. अमेरिकेत आइन्स्टाइन व युरोपातून 

ओढिडे इतर शास्त्रश्ञ अश्या तऱ्हेच्या प्रयोगासाठी 
अध्यक्ष रुझवेल्ट यांची परवानगी मागू लागले. लिओ 
झ्िह्लडे,हा त्यातील प्रमुख होता. त्यांना मुख्य भीती 
हरिहडरच्या ताव्यात असलेल्या जमेन शास्त्रज्ञांची 
कुट्तूह्वोती, कारण अद्य तऱ्हेची मयेकर संहारकशस्तर 
हिटळरच्या हातात पडल्यास सर्वांच्या आशाआकांक्षांचा 
चुरा होणार होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या हातात असली 
बॉल 'अगोदंर देणे म्हणजेच हिटलरचा ' पराभब करणे 
उंसिच्त्यांमा 'वाटत होते. परंतु युद्धाच्या शेबटी ही 
भीती खोटी होती असे दिसून आले, जमन शास्त्रज्ञांनी 
या शस्त्राकडे विशेष लक्ष पुरविले नाही व ती तयार 
करण्यात त्यांना यशही आले नाही. दोसराष्ट्रांच्या 
बॉम्ब हल्ल्यामुळे ब पूर्वकडील चढाईमुळे हिट्लस्ची 
युद्धयत्रणा कोलमडून पडली व जमन अणुशक्तिसंशोधन 
स्थगित झाले, 

अमेरिकेच्या बाजूळा युरोपातील अनेक नामवंत 
शास्र व अमेरिकेची सर्व संशोधन संघटणा व शास्त्रज्ञ 
उभे होते. युरोपातील अनेक पट्टीचे शास्त्रज्ञ हिटल- 
रच्या जाचाला कंटाळून पश्चिमेच्या आभ्रभयाला 


आलेले होते. हिटलरचा पराभव करणे त्यांच्या दृष्टीने 
महत्त्वाचे होते. त्यातच त्यांना चार्चिळ व रुझवेल्ट 
यांच्यासारले राजकीय नेते मिळाठे व अमेरिकन 
औद्योगिक यंत्रणेचे संघटणचातुर्य त्यांच्या पाठीशी उभ 
राहिळे. थोड्याच अवधीत कोट्यवधी डॉल उभे 
राहिले, त्यांतून प्रयोगशाळा व कारखाने उभे केले गेले. 
कित्येकवेळा प्रयोगावस्थेत असलेल्या लहानशा संक- 
स्पाची तो प्रयोगशाळेत यशस्वी होण्याचे आतच 
प्रत्यक्षात आणण्याची पूवतयारी पुरी होऊ लागली. 
मॅनहॅटन केंद्राचे आराखडे तयार झाल्यापासून चार 
वर्षांच्या आतच न्यू-मेक्सिकोतील केंद्रात अणुबॉम्ब 
तयार होण्यास सुरवात झाली, 


प्ल्युटोनियमच्या अणुंच्या स्फोटाने मानवाच्या 
हातात आपण किती भयंकर संहार शक्ती देत आहोत 
याची जाणीव शिकागोंतील शास्त्रज्ञांना पहिल्याने झाली, 
कारण अणुस्फोटाची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे श्रेय 
याच शास्रज्ञांचे ! अस्तित्वात असलेल्या दास्त्रांपेक्षा 
लाखो पटीने जास्त संहारक शक्ती शास्त्राच्या साहा- 
य्याने निर्माण करून त्याची कल्पनाही नसलेल्या जगाला 
द्याबो की न. द्यावी याबददळचे बाद शास्त्रशात सुरू 
झाले. बंद खोल्यातून रात्रीच्या रात्री जागून अध्यक्ष 
रुझवेल्ट यांच्याकडे झिलाडं मेमोरॅडम व युद्धचिटणीसा- 
कडे प्रँक खिोर्ट पाठविण्यात आला, या दोन्ही खळि- 
त्यातील मजकूर एकच होता व तो म्हणजे अप्बस्ञ 
लष्कराने आताच वापरू नयेत, परंतु या खलित्यांचा 
सरकारी धोरणावर काहीही परिणाम झाला नाही. 
व. रशियातही १९३९ सालच्या सुमारास अणु प्रति- 
चा शोध लागला होता. परंतु १९४२ सालपर्यंत 
त्यात फारशी प्रगती झाली नाही, नंतर मात्र स्टाहीनने 
आयगॉर कुर्चंटाव्ह या तरुण झासत्रशाळा युद्धशास्त्रा- 
तीळ संशोधनातून मुक्त करून अणुशास्त्रातील संशोध- 
नाचे, प्रमुख नेमक, याचवेळी 'ज्लौस . फॉकने. अमेरिकेत 


क्र 


अणुशक्तीचे राजकारण 


हेरेगिरीःकरून तेथील शास्त्रीय संशोधनाच्या बातम्या 
रशियास पुरविण्यास सुरवात केली. १९४५ साली, 
पोस्टर्डम परिषदच्या वेळी, .एक अत्यंत प्रमावी बॉम्ब 
लवकरच अमेरिका जपान विरुद्ध वापरणार आहे या 
बातमीची स्टालीनने फारशी दखल घेतली नाही. 'परेतु 
तो बोंम्ज. कशा प्रकांस्चा. असेल याची स्टालीनला 
कल्पना होती, कारण रशियन शास्त्रज्न अंणुबॉम््र तयार 
करण्याच्या खटपटीत होते, हिरोशिमा व नागासिकीचा 
विध्वंस झाला तेन्हा सुद्धा अप्वस्त्रातील चुरस सुरू झालो 
होती फक्त ती गुप्त होती इतकेच, त्यानंतर चार 
वर्षांनी रशियाने अणुबॉम्ब फोडल्याची, अमेरिकंन 
अटमिक कमिशनने दिलेली ब्रातमी अध्यक्षं दूमन. 
यांनी रेडिओवर वाचून दाखवली पण त्यांचा स्वतःचा 
त्यावेळी त्यावर विश्वास बसला नव्हता . असे स्पष्ट 
दिसत होते 


*“ अप्वस्रांचे गुपित सांभाळणे अमेरिकेला अशक्य 
होईल असे स्पष्टमत फ्रँक रिपोर्टात शास्त्रज्ञांनी दिळेळे 
होते. त्याचप्रमाणे आगामी युद्धात होणारा ' अणु- 
झास्त्रांचा वापरही बंद करणे अशक्य आहे असेही 
त्यांचे मत होते. सर्व राष्ट्रांच्या लष्करी सामुग्रीतून 
अपणुशसत्र वगळावीत व त्यांचा संग्रह कोणीही करणार 
नाही यावर देखरेख करण्याकरता आंतरराष्ट्रीय 
स्वरूपाची संघटना निर्माण करण्यात अमेरिकेन 


पुढाकार घ्याबा असेहीः त्यांचे म्हणणे होते. जपान: 


विरुद्ध अणुबॉम्बचा . वापर करण्यास शास्त्रज्ञांचा 
विरोध होता; कारण आंतरराष्ट्रीय ताबा ठेवण्याबाबतीत 
पुढाकार घेणाऱ्या : राष्ट्राने आपल्याजवळील - बॉम्ब 
न वापरल्यास यशाची. जास्त आद्या निर्माण होईल 
असे त्यांचे म्हणणे होते. 

अणुंशक्तीचा लष्करी व मुलकी वापर करण्यांसाठी 
एकाच प्रकारची साधनसामुग्री, प्रयोगशाळा व संशोधन 
लागते. औद्योगिक क्षेत्रात वापरळी जाणारी अणुशक्ती 
व॑ लष्करी. शत््रांना ' छागणारी : अणुशक्ती यात 
काडीमात्र फरक नाहीः त्यांमुळे. लष्केरी धापरावर 
निर्बध” घालावयाचे असल्यास कोणत्याही देशाच्या 
अगुंदाक्तीवर संपूर्ण लक्ष ठेवण्याची जरूर आहे. त्या 
बाबतीत सव हालचालीवर . तांबा येण्याची गरज 
आहे. हिरीशिमाच्या नांशॉनंतर अनेक शास्त्रज्ञ अश्या 


तऱ्हेच्या. नियंत्रणास तयार: आळे होते; .१९४६' साठी 
अमेरिकेने अणुशक्ती नियंत्रग कसे करता येईल्रअः 
बिषयी संयुक्तराष्ट्रसंघाला एक जाहीरनामा : सादरे 
कॅरण्याकरंता शास्त्रज्ञांची एक कमिटी ." नेमली. ।र्‍यॉ' 
कमिटीने जास्त सर्वकष असे नियेत्रण : सुचव्रिले) 
आंतरराष्ट्रीय अँटमिक डव्हलमेंट एजन्सी (१1). 
नावांची एक संस्था -निर्माण. करून जगातील सर्व 
अणुशक्ती निर्माण करण्याची सत्ता या संस्थेस देण्यांत 
यावी_असे सुचविले, ( पहिल्याने या योजनेस. ओपेन 
हेयरलिलिंथालळ योजना किंघा अचिसन . रिपोर्ट 
म्हणण्यात.आले. नंतर त्यात थोडाफार फर क॑ 
वोरक -योजना म्हणून ती प्रसिद्ध झाली ) या. योजने- 
नुसार जगातील सव अणुशक्ती निर्माण क्रण्याची- हमी, 2 
घऊन प्रत्येक देशाला. त्यांच्या औद्योगिक गरजांप्रम 
ती. बापराबयास देण्याची पण हमी या संघटनेने घ्यावी 
व औद्योगिक उपयोगासाठी -दिळेढी शक्ती . लष्करी: 
शस्त्रात रूपांतरित होणार नाही याचीही जबाबदारी या 
संस्थेनेच. घ्यावी. असे. . सुचविले होते. अमेरिकेतील 
अनेक लोकांनी हीं योजना अभेरिकेची-नसूने रशियाची 
आहे असा आक्षेप घेतला. त्यात जागतिक समाजवाद 
आहे असे ल्यांचे- म्हणगे - पंडळे: पेरंतु.: ररियीर्ळे 
मात्र त्यांत *समाजेवाद दिसला नाही: "तर 'संमोज* 
वादी राष्ट्रातील अणुद्षांसत्र संशोधन गोठवून” क 
सर्वच्या सव आपल्या ताब्यात घेण्यांचा अमेरिकेचा तो 
कंट वाटेला. कारण त्यावेळी' अमेरिकची आअणुसशो > 
धघनांतील प्रगती सर्वांपेक्षा जास्त होती प्फर्कि 
अणुद्यक्ती नियंत्रित करण्यासाठी राष्ट्रसघटनेंचा 
चांगला उपयोग होईल यावर ट्रमन, अटली वं स्टालिन 
या तिघांचेही एकमत झाले. होते, परंतु सुरवातीसच 
रशियाने त्याला सुरुंग लावला, आपणं स्वतः अणुबॉम्ब 
तंयार करीपर्यंत कोणताही निणय कृतीत॑ उतरविण्याची 
रशियाची तयारी नव्हती. एकदा अणुबॉम्ब! निमणि 
करता आलां म्हणजे अमेरिके इतकीच संहारक शंत्तीती 
त्यांचे हातात देऊन वाटाघाटीमध्ये त्यांना, सस्केच 
महत्त्व प्रात होईल हा मुख्य हेतू . दिं ग्रोमिंकोने पहि 
ल्याने अणुबॉर्भ्बवर बंदी घालावी असे सुचविले, दोर्न 
वर्षानेतर या बंदीवरोबरच आंतरराष्ट्रीय तपांसणी'ची* 
मागणी त्याने मान्य केली. . परंतु ही ' तपासणी . कशा? 
पद्धतीने करावी, युरेनियम खाणीतून. कांढल्यानेतर॑ तोः 


३१. 


नवभारत 


झुंद्ध"करून; कारखान्यात जाऊन त्यातून निर्माण होणांरी 
अणुदाक्ती कशा करता वापरळी जाते यावर यशस्वी 
नियंत्रण कसे ठेवावे याघद्दळ . कोणतीच सूचना कराव- 
य़ाची रशियाची तयारी नव्हती. 'रशिया आंतरराष्ट्रीय 
नियंत्रणाला ' विरोध करील हा धोका लक्षात घेऊनच 
ओपेन'हेंयर व लिलींथाल यानी संयुक्त राष्ट्र संघाची 
अणुशक्तीवरीळ मक्तेदारी मान्य करण्याची सूचना 
मांडली होती. ! ० 


विलंब लावण्याचे रशियाचे धोरण एका दृष्टीने 
यरास्वी झाले. संयुक्तराष्ट्र संघटनेत अणुशक्तीवर वाद- 
वित्राद चाळू असतानाच सैत्रेरियात रशियाने. पहिला 
अणुबॉम्ब फोडला. या विलंत्र लावण्याच्या धोरणाने 
पश्चिमेतील (लोकांच्या अण्वस्त्र नियेत्रणाच्या आशेला 
धक्का दिला, त्यावेळी असे नियंत्रण निर्माण होण्याची 
जास्तीत जास्त शक्‍यता होती. त्या नंतरच्या काळात 
ते जास्त जास्त कठीण होत गेले, 


>/सुरातीस .अणुबॉम्ब्र म्हणजे खप संहारक शक्ती 
असलेले परंतु'जुन्या बॉम्बसारखेच शस्त्र आहे असे लष्करी 
तज्ञांना चाटले, त्यामुळे सवे युद्धशास्र बदळून जाईल 
याची त्यांना जाणीव झाली नाही. परंतु कालांतराने 
अमेरिकन*लष्करी नियोजनावर त्याचा परिणाम होऊ 
ढांगला, विमानदळ लष्करातील सर्वात महत्त्वाचे स्थान 
घेऊ लागले, त्यातच अणुबोग्बची व इतर अणुदास्त्रांची 
संख्या वाढू लागल्यावर त्यांचे वर्गीकरण, त्यांचा साठा 
करणे वब रशियाशी समझोता झाल्यास जगाला 
कोठलाही. अपाय न होता त्यांचा नाश करणे हे नवे 
प्रश्न अमरिकेपुढे उभे राहिले, 

सुरवातीस अण्वस्त्रे बनविण्याचे ज्ञान फक्त अमेरिके- 
पुरतेच मर्यादित असल्यामुळेच रशियाने आंतरराष्ट्रीय 
नियंत्रण नाकारठे असण्याची शक्‍यता आहे. परंतु 
अमेरिकेची मक्तेदारी संपली तेव्हा अशा तऱ्हेच्या 
नियंत्रणाभह्वळ वाटाघाटी करणे व ते प्रस्थापित करणे 
जास्तच दुरापास्त होऊ लागले. कारणं सर्व राष्ट्रांची 
लष्करी, कोठारे व कारवाने यांची तपासणी झाल्या- 
खेरीज या नियंत्रणाला अर्थ नाही असे अमेरिकेचे 
म्हणणे, तर अश्या तऱ्हेची तपासणी म्हणजे, भांड॑वल- 
शाही राष्ट्रांची हेरगरी होय असे रशियाचे म्हणणे ! 
यांचा परिणाम दोन समबळ भागीदारात अप्वस्त्र- 


रः 


बंदीचा करार होण्यात न होता :ती तयार करण्यात 
त्यांचेत चुरस सुरू होण्यात झाला, 


अणुदास्त्रावर आंतरराष्ट्रीय नित्रंध घालणे केव्हाच 
शक्य नव्हत असे वाटते. दोन्ही राष्ट्रांना आपला 
आंतरराष्ट्रीय संत्रधासंत्रधीचा दृष्टिकोण बदलण्याची 
त्यासाठी गरज होती, त्यांच्या राष्ट्रीय सावभोमत्वांच्या 
कल्पना बदलाव्या लागल्या असत्या व राष्ट्रीय संरक्ष- 
णाच्या सव योजनात आमूलाग्र बदल करावा लागलो, 
असता, परंतु नियंत्रणाची योजना अगदीच निराशा- 
जनक नव्हती कारण हे नवे अफाट सामथ्येशाली हत्यार 
आतापर्यंत कोणत्याच देशाच्या राष्ट्रीय लष्कराच्या 
योजनेत सामावळे गेळे नव्हते किंबा ते निर्माण 
करण्याची राष्ट्रीय वा खाजगी मक्तेदारी निर्माण झाली 
नव्हती. हे नवे संहारक हत्यार मानवजातीचा संहार 
करण्यास समथ होते, त्यामुळे मानवजातीला भीती 
दाखवून म्हणा किंबा विचार करावयास लावून त्यावर 
बंदी घालणारा करार. करावयास लावणे अगर्दाच 
अशक्यकोटीतील नव्हते. 


परंतु सवौची निराशा झाली. संहाराचे घड्याळ 
सुरू करण्यापूर्वी बंद पाडण्याचे प्रयत्न फसले. या अपे- 
यशाचे खापर कोणातरी एकाचे डोक्यावर . फोडणे 
कठीण नाही. भांडवलशाही जगावरील भयंकर गेर- 
विश्वास ब स्टाळीनचा बळावरील अमानुष विश्वास या 
दोन्हीमुळे रशिया या अपयशाचा मोठा वाटेकरी आहें 
असे म्हणणे वावगे होईल; परंतु पाश्चिमाच्यांचा काहीच 
दोष नव्हता असे म्हणता येणार नाही. अणुशक्तीच्या 
आपल्या मक्तेदारीमुळे व लष्करी तंत्रातील आपल्या 
प्रभुत्वासुळे अमेरिकेला फाजील आत्मविश्वास वाहू 
लागला, आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाचा प्रश्न तातडीने व कसो- 
शीने हाताळला गेला नाही, बारुकने सुचविलेला माग 
रशियाला पटणारा नव्हता कारण संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत हा 
ठराव कोणासही व्हेरो करून पराभूत करता येऊ नये असे 
त्याचे म्हणणे होते. या सूचनेमुळे मूळ ठरावाला असलेला 
रदियाचा विरोध जास्तच बळावला, आंतरराष्ट्रीय 
संबंधात वाढते सहकार्य व परस्परावरीळ वाढता 
विश्वास या खेरीज अणुशक्तीचे आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण 
अराक्य़ आहे. या प्रकारचे नियंत्रण म्हणजे जागतिक, 
सरकार स्थापन करण्याची पहिली पायरी . होय, अंशा' 


अनुक्रमणिका 


अणुझशक्तीचे राजकारण 


तर्‍हेची संघटना अस्तित्वात आल्यानंतर तिने नियम 
मोडणारांना शिक्षा केली पाहिजे ही मागणी अन्यवहाय 
होती. एकाही राष्ट्राने नियमब्राह्म वतन करणे म्हणजे 
संघटनाच मोडणे असे होणार होते. 

वाटाघाटी फिसकटण्याची खरी जबाबदारी कोण- 
त्याही एका सरकारची नसून माणसाच्या बुद्धिमत्तेची 
आहे. शतकानुदातके नव्हे लाखो वर्षे माणूस स्वतःचे 
ल्हान मोठे गट स्थापून राज्ये निर्माण करून या 
राज्यांना . आपल्या, स्वातंत्यातील थोडा मोठा वाटा 
देऊन टाकीत आला आहे. त्याचा मोबदला म्हणून 
त्यांच्या जीवनाला. स्थेय प्रास होत आठे आहे. या 
स्वाठंर्‍याच्या बालिदानातून त्याला न्याय व संरक्षण 
मिळत असते. माणूसजाती रव भूतलावर पसरण्याचा 
एक परिणाम म्हणजे स्वयंसिद्ध अशी सावभोम राज्ये 
निर्माण होणे हा होय. आधुनिक संस्कृतीवर या साव- 
भौम राज्यांचा ठता उमटलेला दिसतो. राष्ट्रांच्या 
विजयाचे.पोवाडे वाड्यय गात असते तर राष्ट्रहिता- 
करता धम खुनांनासुद्धा परवानगी देतात. परंतु आणु- 
बॉम्ब ब. त्यामागे उभी असलेली शास्त्रीय क्रांती म्हणजे 


मानव जातीला नवे आव्हान आहे. हे आव्हान 
स्वीकारून यशस्वी व्हावयाचे असेळ तर माणसाने 
आपला दष्टिकोण बदलला पाहिजे वं राष्ट्रांनी आंपंळे 
स्वरूप बदलले पाहिजे. सावमोमराज्ये एका मोठ्या 
जागतिक संघटनेची' घटक "बनली पाहिजेत. था दुधि- 
कोणाचा स्वीकार करण्यास मानवजाती १९४५ 
साली तयार नव्हती व आजही (१९६३ साली.) तशी 
ती तयार आहे असे वाटत नाही, लोकशाहीवादी. मानव 
व हुकूमशाही मानव दोन्हींचा दृष्टिकोण या. बातरतीत 
सारखाच आहे. नाडर 


अणुदाक्तीचे आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण करण्यात आलेल्या 
अपयद्याला शास्त्र जत्राबदारू नाहीत. त्यास नेत्यांचाःच 
त्यांच्या मागून जाणाऱ्या. :।जनतेचा:: असंमजसंपणा 
जबाबदार आहे. अणुयुगाचा अर्थ 'अजून कोणासःकळला 
नाही, अणुयुगपूबे जग व, अणुश्क्तिनिर्माण करणारे 
जग यात जमीन अस्मानाचे।अंतर आहे :अश्ली खात्री 
पण कोणाची झालेली. नाही. अणुयुगाचे . भविष्य . तर 
कोणालाच समजलेले नाही 


यं प्राज्पाठछाळा मण्डळलग्र न्थप्रकारान.., , . 

": : वैदिक संस्कृतीचा विकास . 

्ि ठेखक- तकेतीर्थ लक्ष्मणक्षाख्री जोशी 1 
वैदिक संस्कृतींचें विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय 


केळें आहे. बैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोगी आंणिः मराठी. भाषेंतील 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. 


किंमत ६ रु, 
व्यवस्थापक, प्राज्ञपांठंशाळामंडळ 


प्रकाराक $ 


ह संस्क्रतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या स्वरूपाचे बणेन या पुस्तकांत प्राधान्याने 


चाहे ( जि» सातारा) | 


गजल ९.»०५९-०९->०%-०९०-०५९.०९-१ २.»%*..५ ९.>७/२ ५९-०७*९००७९.७%*- ५. 


न. भा. ५ 


३३ 


प्रा. कः वाः केळकर 
बी डं 4__' 4 (रै 
मृदा चिरंतन संपत्ती 

ज्यांच्यात वनस्पंती' किंवा पिके वाढू शकतील अशा 
वाळू., ' माती, खडे .'यांसारख्या सुट्या पदार्थांच्या 
कमीअधिक जाडीच्या, अनियमित थरासारख्या राशी 
पृथ्वीच्या पृष्ठावर विखुरछेल्या आढळतात. . अशा 
राशींना आपण जमीन, दोतजमीन, माती इत्यादि 
नांवे देतो. पण हे शब्द आपण अनेक अथानी 
,बापरतो: उदाहरणाथे, प्रथ्वीच्या “पृष्ठाचा सुमारे २९ 
टक्के: भाग जमीन आहे, घराची जमीन केली व 
ती जमीन सुपीक आहे, या वाक्यातील जमीन हा शब्द्‌ 
अगदी वेगवेगळ्या अथाने,वापरळेला आहे. ज्यांच्यात 
वनस्पती. 'किंवा पिके वाढू शकतात अशा जमिनी 
केवळ. मातीच्याच असतांत असे नाही. त्यांच्यात 
वाळू , खडे, गोटे, धोंडे इत्यादीही कमीअधिक प्रमाणात 
असतात. व कित्येक शेतजमिनीत बाळू किंवा तिच्याहून 
भरड पदार्थांचे मान बरेच असते. सामान्यतः वापरल्या 
जाणाऱ्या जमीन, माती, भूमी इत्यादि शब्दांपैकी 
कोणताही शब्दे वर उल्लेख केलेल्या जमिनींच्या 
वर्णनासाठी यथाथे ठरणार नांही, म्हणून त्यांच्याऐवजी 
सदा ही संज्ञा या लेखात वापरलेली आहे व ज्यांच्या- 


वर वनस्पती किंवा *पिक्रे वाढू शकतील , अशा, 


पृथ्वीच्या पृष्ठाच्या सुट्या पदार्थांच्या राशीस उद्देशून 
ती वापरलेली आहे. 

मृदांच्या एकूण घटकांपैकी काही घटक खनिज व 
काही जीवजांत असतात. सामान्यतः ' खनिज 'पंदाथ 
विपुल बं जीवंजातं पदार्थ अल्प असतात. दलदली- 
तल्या, काही. मृदात 'जीबजात, मुख्यंतः वनस्पतिज, 
पदाथ पुष्कळ, मृदेच्या नव्वद टक्कयांइतकेसुद्धा 
असतात, .पण या लेष्ात सामान्य मृदांचाच विचारं 
केलेला आहे. माती, वाळू , खडे, गोटे इत्यादि पदाथ 
हे मृदांतीळ, खनिज. पदार्थ होत. ब ते जमिनीच्या 
खडकांपासून आलेळे असतात, 
] उघड्या जागी असलेल्या खंडकांचे पठ मळेकट असते 
वै एखादा खडक. .फोडून पाहिला तर त्याचा आतला 


भाग कोरा दिसतो, जुन्या इमारतींच्या उघड्या भिंतींचे 
दगडही मळकट दिसत!त. यावरून .खडकावर वाता- 
वरणाचा परिणाम होतो हे कळून येते, जमिनीच्या 
खडकावर वाताबरणाचा, म्हणजे ऊन, पाऊस, पाणी; 
हवेतील ऑक्सिजन, कागरन डायॉक्साइड इत्यादींचा 
परिणाम सतत होत असतो. खडकांतील भगात, व 
सुक्ष्म चिरात हवा व पाणी शिरत असतात. त्यामुळे 
उघड्यावर राहिलेले .खडक छिन्नविच्छिन्न होतात. व 
त्यांच्यापासून धोंडे, वाळू , माती इत्यादी लहान मोठ्या 
आकारमानाचे तुकडे तयार होतात. वातावरणाची 
क्रिया. चाळू राहून अशा दुकड्यांचेही अधिक बारीक 
तुकडे होतात, वातावरणाच्या क्रियेचे खडकांवर घडून 
येणारे काही परिणाम प्राकृतिक असतात, त्यांच्यामुळे 
खडक किंवा खनिजे मंग पावतात पण त्यांचे रासाय- 
निक संघटन बदलत नाही, पण काही परिणाम रासा- 
यनिक असतात. गार किंवा झुभ्र अभ्रक यांसारखी 
काही खनिजे टिकाऊ असतात. पण इतर कित्येक 
खनिजांवर हवेतील ऑक्सिजन, काईन डायॉक्साइड 
व पाणी यांची क्रिया होऊन त्यांचे अपघटन होते. 
अशा रासायनिक फेरफारांमुळेही खडक व खानेजे 
भंग पावतात. 

खडक सामान्यतः दोन किंवा अधिक खनिजांचे 
बनढेळे असतात, खडकात सामान्यतः आढळणारी 
खनिजे पोटॅशियम, सोडियम किंवा कॅल्शियम यांची 
अल्यामेनोसिल्किट, लोह'व मॅभेशियम यांची सिलिकेंटे 
व सिलिका (गार) ही असतात. वातावरणाच्या क्रियेने 
अल्युमिनोसिलिकेटांचे अपघटन होऊन मृन्मय खनिजे 
म्हणजे माती ब विद्राव्य सिलिका व पोटॅशियम, सोडि- 
यम किंबा कॅलशियम यांची कार्बौनेटे तयार. होतात. 
लोह ब मॅभिशियम यांच्या सिलिकेटांचे भपघटन होऊने 
लोह व मॅमिशियम यांची काबीनेटे व सिलिसिके 
अम्छ तयार होतात. भोवताली पुरेसा ऑक्सि- 
जन असेळ तर लोही काऔीनेटाचे अपघटन , होऊन 


श्४ 


अनुक्रमणिका 


मृदा :: चिरंतन संपत्ती 


तांबडे लोही ऑक्साइड अवक्षेपित होतें. मृदांचा 
किंवा वातावरणा'ची क्रिया झालेल्या खडकांचा. तांबडा 
रंग अशा रीतीने तयार झालेल्या. संजल लोही 
ऑक्साइडामुळे आलेला असतो. दमट हंवेत राहिलेल्या 
लोखंडी किंवा पोलादी वस्तूंना जो गंज चढतो तो 
अशाच क्रियेमुळे. वातावरणाच्या क्रियेमुळे उत्पन्न 
झालेल्या दगडी चुऱ्याचे स्वरूप काही अंशी मूळ 
खडकावर अवलंबून असते, सामान्यतः मूळ खडकातील 
काही 'टिकाऊ खनिजे रासायनिक फेरफार.न होता 
त्याच्यात राहिलेली असतात. व इतर खनिजांचे कमी 
अधिक अपघटन झालेले असते व त्यांच्या अपघटनाने 
तयार झालेळे पदार्थ चुऱ्यात असतात. अधिक देमट व 
अधिक उष्ण हवेत रासायनिक फेरफार अधिक तीव्र 
होंत असतात. वातावरणक्रियेमुळे उत्पन्न झालेला चुरा 
मूळ जागी तसाच टिकून राहात नाही. तो सर्व किंवा 
त्याच्यातील काही पदार्थ वारा, पावसाच्या सरीनंतर 
अल्पकाळ वाहाणारे पाण्याचे प्रवाह, इत्यादींनी वाहून 
नेळे जातात. खडकांपासून तयार झालेला सर्व चुरा 
ब्राहून जात असेल अशा क्षेत्रात मृदा तयार होणार 
नाही. पण त्याच्यातील बरेचसे किंवा काही पदार्थ 
मूळच्या क्षेत्रात शिक राहिले तर त्यांच्यापासून मृदा 
*तयार होते; दुसऱ्या क्षेत्रात तयार झालेला चुरा वाहून 
आणिला जाऊन एषाद्या क्षेत्रात साचविला गेला तर 
त्याच्यापासूनही मृदा तयार होते. 

दगडी ब्ञर्‍्याच्य़ा राशीवर व मरदांवरही वातावर- 
णाची क्रिया चालूच असते व खोल भागांच्या मानाने 
पृष्ठाजवळच्या पदार्थांवर तिंचे परिणाम अधिक होत 
असतात. पाऊस वषभर वाहून पडत असेल अशा प्रदेशा- 
तील.चुऱ्याच्या राशी नेहमी दमट असतात. त्यामुळे 
त्यांच्या घटकात रासायनिक फेरफार बऱ्याच वेगाने 
घडून येतात. प्रावसाचे पाणी चुऱ्याच्या. राशीत मुरून 
ख्राढी जात असते. उथळ भागात तयार झालेले 
कित्येक विद्राब्य पदाथ मुरणाऱ्या पाण्यात विरघळून 
निघून जात असतात, पाण्याचा निचरा न झाला 'तर 
त्या प्रदेशात दलदल. तयार होते. पण वर्षांतील थोडे 
महिने पाऊस व उरंलेळा सवे काळ अवप्रैण अशी 
परिस्थिती असताना पावसाळ्यात पाणी मुरू शकते. 
उरलेल्या कोरड्या .क्रवूंत जमिनीचे एष्ठ सुकू लागले 
म्हणजे खोल गेळेळे पाणी केशाकर्षणाने परत एष्ठाकडे 


येऊ लागते, पष्ठाखाली काही सेंटिमीटर अशा जागी तेः 
सुकते व त्याच्यात विरघळलेली लवणे तेथे. निक्षेपित 
होतात, देशावरील व 'एर्कदरीत थोडा पाऊतं होणाऱ्या 
भागातील जमिनीत. चुनखडीच्या ज्या वेड्यावाकड्या 
गुठळ्या सापडतात त्या अशा रीतीने तयार झालेल्या' 
असतात. जमिनीतील पाण्याच्या परि&॑चरणामुळे 'मृदे- 
तील पदार्थांचे स्थानांतर होत. असतेः ब मृदेच्या 
निर्मितीत त्याचाही वाटा असतो, भूमिजलाचे परि- 
संचरण जल्वायूवर (.हवामानावर ) व ज़मिंनीच्या 
उठावावर अवलंबून असते, ! 


मृदांतीळ खडे किंवा दगड हे खडकांचे. तुकडे 
असतात व ते बहुधा अनेक खनिजांचे बनलेले असतात. 
वाळूचे कण एकेकट्या खनिजाचे असतात, वाळूतीळ 
गारेचे किंवा शुभ्र अभ्रकाचे कण कोरे स्वच्छ, असतात, 
इतर खनिजांचे कण कमी अधिक अपघंटित झालेले 
असतात. मृदेतील अधिक सुक्ष्म घटकांना गाळ 
( सिल्ट ) ब॒ त्याच्याहून सूक्ष्म घटकांना माती 
( मृत्तिका ) म्हणतात. त्यांच्यापैकी काही. घटक 
खनिजांचे पीठ होऊन .तर काही त्यांच अपघटन 
होऊन उत्पन्न झालेळे असतात. कित्येक मुदात घरीच 
चुनखडी असते ब ती भरड किंबा सूक्ष्म कणांच्या 
स्वरूपात असते, मृत्तिकिचा काही भाग कलिल 
( कलोइडी ) पदार्थांचा असतो वे त्याचे कणं सूक्ष्म 
दर्शकाने पाहिळे असताही दिसत नाहीत इतके बारीक 
असतात. अश्या कलिल मृत्तिकेचे रासायनिक संघटन 
ठराविक नसते. पण ती सिलिंसिक अम्ल व अॅल्युमि- 
नियम व लोह यांच्या संजलळ हायड्रॉक्साइडांच्या 
मिश्रणाची बनलेली असते. क 


हयूमस हा मृदेतील जीवजात पदार्थ होय, जमिनीत 
पुरल्या गेलेल्या. वनस्पतिज व प्राणिज ' पदाथीवर 
बॅक्टीरियांची क्रिया होऊन ब ते कुजून हयूमस तयार 
होते, ते काळसर, अनाकार ब कलिळ स्वरूपी असते. 
वनस्पतींना सहज आत्मसात करता येईल अशा पोषक 
द्रव्यांचा पुरबठा हथूमसाकडून होतो. मुदेचा ओल 
सरपणा टिकविण्यात व 'तिंची संस्चंना सुधारण्यांतही 
हयूमसाचे सहाय होते, हथूमसाचे अपघटन. होऊन 
काही काबनी अम्ठे संतत तयार होतं अंसतात. त्या 
अम्लांची मृदेतील कित्येक खनिजांवर क्रिया होते ब 


३५ 


अनुक्रमणिका 


ज्नवभारत: 


त्यांच्या: :काही '-भागाचे :विद्रावण घडून . येते. त्या 
बिद्रावांपासून वनस्पतींना आवइयक असेलेली पोषक 
खनिज. द्रव्ये. मिळतात. वनस्पतींची वाढ .'चांगळी होत 
असेल अश्शा' प्रदेशातील' मृदात . पुष्कळसे वनस्पतिज 
पदार्थ पुरले, जाणे.व पुष्कळ हयूमस तयार होणे शक्‍य 
असंत, रुक्ष प्रदेशात'तसे होऊ दकत नाही. 7 
1-मृत्तिकेतील खनिजः कलिल . ( कलॉइडी ) पदार्थ व 
ह्ूमस हणजे जेव कलिल पदार्थ हे सृदांचे आवदयक 
घटक; होत, मुदेतल्या कमीअधिक, अपघटित झालेल्या 
खनिजांच्या कणांभोबती व त्यांच्यातील सुक्ष्म भेगात व 
पोकळयात खनिज ब॒ जेव कलिळ पदार्थांचा पातळ 
पापुद्यासारेखा लेप. बसंतो, ' अश्या लेपाच्या अंगी 
अधिशोषरेणा'चा' म्हणजे त्याच्याशीं संपर्क येणाऱ्या 
विद्रावातली' काही द्रव्ये पकडून ठेवण्याचा गुण असंतो. 
त्यामुळे मुदेतून झिरपत' जाणाऱ्या पाण्यातीळ 'बॅल 
दियिम, पोटेशियम ' इत्यादींच्या संयुगांसोरवी व 
वनस्पतींच्या पोषणास आंवरयंक अंशी इंतर' कित्येक 
द्रब्थ 'मदेतंच' राहू शकतात. भृदांतील बहुसंख्य खनिज 
पदार्थ हे त्यांचे शारीर मानले 'तर खनिज व जीवजात 
कॅलिळ पदार्थ हे त्यांचे प्राय होत असे म्हणण्यास 
हरकत 'नाहीं,"  ' 
". बॅनस्पतीं 'घन॑ पदार्थाचे अंतग्रैहृण करू दाकत 
नाहीत, त्यांना आवश्यक असणारे पोषक पदाथ 
पाण्यातीळे विद्राबांच्या ' स्वरूपातच ध्यावे ' लागतात, 
तयाना आंबश्‍यंक ती द्रब्ये मृदेत असगे शक्‍य आहे. 
पण. ती विद्राव्य नसली तर त्यांचा कांही उपयोग होऊ 
शकत नाही. उदाहरगाथ, 'ग्रॅनाइट'हा सामान्य खंडक 
ध्या. त्यांचा अर्ध्याहून किंचित अधिक भाग पोटेंश 
फेल्सपार ( 1९५] 8180)8 ) या खनिजाचा ' असतो. 
हे अविद्राव्य असते. त्याचे .अपघटन होऊन पोटेशियम 
काडनेट. सारख, विद्राव्य: ल॑बण. तयार. झाल्यावरच 
बनस्यतींना त्याचा, उपयोग्र करता येतो, मृदेचे खनिजं 
घटंक सामान्यतः अविद्राब्य असतात व त्यांच्यापासून 
वनस्पतींच्या उपयोगी. पडतील , असे बिद्राव. तयार 
क्र्याचे! कार्य मुद्वांत॑ घडून येत असते. ते कार्य मृदेत 
, मुरष्परे- पाणी, हृब्रा;' मृदेतील ,खनिजञ ब जीवजात. 
कृलिळ पद्रा्थे यांच्याकडून होत असंते. , 
7. वाह्माबरणाःच्याः,व जीब्रांच्या क्रियेमुळे केवळ खनिज 
चुऱ्याच्या सशीचे प्रदेते रूपांतर, होते. पण ते घडून 


येण्याला दीघे काल लागतो. केवळ .दगडी चुऱ्यावंर 
प्रथम बॅकटीरिया व दगडफुले यांची वसती होते.त्यांच्या 
मृत शरीरांची भर दगडी अुऱ्यात . पडू लागते. ती 
कुजून ह्मूमस तयार होऊ लागते व. त्याचे मान हळूहळू 
वाढू लागते, वाऱ्याबरोबर आलेली किंवा, पक्ष्यांनी 
आणिंलेळी बीजे व फळे चुऱ्यावर पडतात. गवते वाह. 
लागतात. ती मेल्यावर त्यांची मुळे ब इतर भाग 
चुऱ्यात मिसळतात, कालांतराने झुडुपे ब बुक्ष मूळ घरू 
लागतात. वनस्पतींची मुळे उत्तरोत्तर खोल जातात. 
लहान मोठे प्राणी जमीन. पोखरून बिळे करतात: व 
खोल जागेतले कण एष्ठावः आणून टाकतात. व दगडी 
जर्‍याची राशी अधिक पोकळ होते. त्या. पोकळ्यात 
हब्रा ब पावसाचे पाणी राहू शक्ततात, चुंऱ्यातून झिरपत 
जाणाऱ्या पाण्यामुळे कित्येक .खनिज्ञांचे अपघटन होते; 
वनस्पतींच्या व प्राण्यांच्या शरीरांची मर चुऱ्यात पडून 
पुढे त्यांचे ह्युमस बनंत. अश्या घडामोडी दीधकाल होत 
राहून मुदा तयार झालेल्या असतात, जा 
__ पृथ्वीच्या कवचात भिन्नभिन्न खनिजे. ब रासायनिक 
संघटन ,असगारे अनेक प्रकारचे खडक . आहेत. 
घ्यांच्यापासून तयार . होणारा चुरा! निरनिराळ्या 
प्रकास्चा असतो, शिवाय एकाच खडकापासून 
पा जलवायूत तयार होणारा चुरा निर- 
ळ्य़ा प्रकारचा असणे 

ग्ढेल्या न्यात जोळे, टा क कावी 

ळू, माती. इत्यादींचे 
प्रमाण परिस्थितीस अनुसरून निरनिराळे असते. 
उदाहरणाथ बाहात्या पाण्याने मैदानी प्रदेशात आणून 
ठाकलेल्या गाळांपेक्षा डोंगरांच्या पायथ्याशी टाकळेला 
चरा. अधिक भरड असतो, अशा वित्रिघ प्रकारच्या 
झन्यावर, हुवा, पाणी, भूमिजळ व भूमिजलाचे 
परिक्षचरण, बनस्पती व प्राणी यांच्या क्रियांचा 


परिणाम होऊन मुदा बनलेल्या असतात. वरील क्रिया 
मुख्यत; जलवायूस अनु. 


ब सरून होत. असल्यामुळे व 
कळा निरनिराळ्या प्रदेशात निरनिराळे जलवायू 
वरील क्रियांचे परिणामही मिन्नभिन्न 
-_ निरनिराळ्या प्रकारच्या सदा. तयार होतात; 
ग्रा शि म्हणजे, सुदा निर्माण करणाऱ्या 
या किती काल चाळू राहून एखादी मुदा तयार 
वरह, सुदेचे स्वरूप अबलंबून , असते. 

भसाल्द यांचा चुरा अगदी निरनिराळ्या 


३६ 


अनुक्रमणिका 


मृदा : चिरंतन संपत्ती 


प्रकारचा असतो, त्यांच्यापासून तयार झालेल्या मदा 
सापेक्षतः नव्या असल्या म्हणजे जनक खडकांप्रमाणे 
मृदांतही स्पष्ट भेद असतात. पण मृदा जो जो जुन्या 
होत जातात तो तो मृदा निर्मात्या प्रक्रियांचे परिणाम 
उत्तरोत्तर वाढत जातात ब त्यांच्यामधील फरक- कमी 
होत जातात. मूळच्या घटकांपैकी काही घटक मुरणाऱ्या 
'पॉण्य़ाबरोबर निघून जातात व इतर साचचू. लागतात, 
जनक खडक कोणताही असो विशिष्ट हब्रामानात 
विशिष्ट :प्रकारच्या मृदा तयार होतात. उदाहरणार्थ 
'उष्णकरिवैधातीलं मोसमी पावसाच्या म्हणजे आपल्या 
देशयासारखे 'जळवायू असणाऱ्या प्रदेशार्ताल ग्रॅनाइट किंबा 
बेसाल्ट यासारख्या अगदी भिन्न स़डकांपासून जांभ्याच्या 
छाल.मदा तयार होतात 


भूमिजलाचेः: स॑चारण' दीघं काल चाळू राहिले व 
मंदेच्या उथळ भागातील काही द्रव्ये अधिक खोल 
भागांत मेळी - जाऊन तेथे. साचविळी गेली ब काही 
द्रब्यांचें सांद्रग उथळ भागात' झाले म्हणजे मुदेच्या 
उथळ भागाचे संघटन अधिक खोळ भागापेक्षा वेगळे 
होते ब मदेत मजळे असावे' तशी रचना निर्माण'होते 
मंद्रांच्या किंवा नाल्यांच्या काठावरील नैसर्गिक छेदात 
मृदांच्या अशा रचना पाहावयास मिळतात, त्यांचे 
परीक्षण करून मुदांचा इतिहास कळतो. म्हणून दोतात 
खडडे खणून मृदांच्या छेदांचे परीक्षण केळे जाते. मृदांचा 
उथळ भोगच आपण सामान्यतः पाहातो. पण त्यांचा 
काही सेंटिमीटर किंवा मीटर खोलीचा भागही 
महत्त्वांचा असतो. - 

मदांचे शेकंडो प्रकार आहेत व त्यांच्यातील केवळ 
महत्त्वाच्या अशा प्रकारांची वर्णन अशा लहानशा 
लेष्यात करता येणार नाही. पण मुदा या केवळ दुगडी 
चुरा नसून त्या चुऱ्यावर नैसर्गिक क्रियांचा दीधैकाळ 
परिणाम होऊन तयार. झालेल्या अमोल वस्तू असतात 
रंबढे या लेखावरून कळून येईल 


पारिभाषिक संज्ञांज्ञी तुल्य, इंग्रजी संज्ञा 


अंधिशोधण है.१७0000 
अपघटन 1)७०००॥०४पि0॥ 
अवक्षेपित ००1७७१. 
कलिळ ठनागंव, -॥ 
'घावुक ९07७ 


, सुंदर व. तेजस्वी .असतात, 


हलछीच्या “ अधिक धान्य पिकवा ” मोहिमेच्या 
काळात मृदांचे महत्व समजावून सांगण्याची जरूरी 
नाही. पण त्यांचे यथार्थ स्वरूप व -मूल्य याविषयी 
थोडे वर्णन करणे आवश्यक आहे. हिरे, रतने ब माणके 
त्यांनी व सोन्याच्या 
दागिन्यांनी शर्रीारास शोभा येते. पण त्यांच्यावर 
जीवांचा उदरनिर्वाह होऊ शकत - नाही, मृदेने. अंग 
मळते. दागिना म्हणून मृदांचा उपयोग होत. नाही, 
खडकांचा अपघटित चरा व कुजलेले वनस्पतिज 
ब प्राणिज पदार्थ हे तिचे घटक असतात. परंतु. बनू 
स्पतींचे पोषण करण्याचा गुण मृदांत असतो. ,व 
पृथ्वीवरील सर्वच जीव. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे 
मृदांवर अवलंबून . असतात. मृदा या पृथ्वीवरील 
जीवांचा आधार होत असे म्हणण्यात अतिशयोक्ति 
होणार नाही. 

रत्नांचे किंवा लोह, तांब्रे इत्यादींच्या धातुकांचे 
किंवा दगडी कोळशाचे साठे यांचा समावेश . आपण 
खनिज संपत्तीत करतो, अशी खनिज संपत्ती व मृदा 
यांच्यामधील आणखी एक भेदही लक्षात ठेवळा 
पाहिजे. काळजी घेतली तर एकाच शेतातून पिढ्यान्‌ 
पिढ्या उत्पन्न काढता येते. झाडे तोडणे व नवी लागवड 
करण या गोष्टी योजनापूवक केल्या तर जंगलांचे उत्पन्नही 
शेकडो वर्षे. घेता येणे शक्‍य असते. म्हणजे मृदा 
ही चिरकाल टिकणारी संपत्ती आहे. सोने, रने, दगडी 
कोळसा इत्यादि खनिज पदार्थांची गोष्ट तशी नाही, 
त्यांचे साठे मर्यादित असतात ब थोड्या काळातच ते 
संपून जातात. कापलेल्या पिकांच्या जागी पुन्हा पिकें 
काढणे किंवा तोडलेल्या झाडांच्या जागी पुन्हा झाडे 
बाढविणे शक्‍य असते. पण खणून कांढलेल्या खनि- 
जांच्या जागी तीचं खनिजे पुन्हा उत्पन्न होत नाहीत. 
सारांश, खनिज संपत्ती ही दिवसेंदिवस क्षीण होत 
जांणारी संपत्ती आहे. . उलट मृदा चिरकाल टिकू 
शकतात 


निक्षेपित 1)%०अ५७6 
प्रिसंचरण खायाला 
बिद्राव 89० 
बिद्रान्य ठिगप०1७ 


३७ 


प्रा. ज. नी. कर्वे 


जीवाची आत्मरक्षण व संरक्षण योजना ( अनुकृती ) 


स्वसंरक्षणाकरिता आणि आक्रमण करून अन्न 
मिळविण्याकरिता निसर्गात कित्येक प्राणीअनेक योजना 
'करतात त्यापैकी “ अनुकृति? ही अत्यंत अदूंभुत व 
'परिपूर्ण अशी योजना आहे. आकार, रंग, ढब आणि 
हालचाल या 'बाबतीत इतर प्राण्यांशी, वनस्पतींशी 
किंबा निर्जीव वस्तूशी साम्य उत्पन्न करण्याच्या या 
क्रियेला “ अनुकृति ' असे नाव दिलेळे आहे. अक्ञी 
'अनुकंति केल्यामुळे हे प्राणी सहज दिसून येत नाहीत 
व त्यामुळे त्यांचे संरक्षण तर होतेच परंतु कित्येक वेळा 
अंशी अनुकृति करून ते आपले भक्ष्षही मिळवितात. 
* असे असल्यामुळे अनुकृतीचे संरक्षक आणि आक्रमंक 
असे दोन प्रकार होतात. संरक्षंक अनुकृतीचे छद्मी 
आणि भंयसूचक आणि आक्रमक अनुकृतीचे छद्ी 
*ओआणि प्रलोभक असे उपप्रकार आहेत. दुसऱ्या पद्धतीने 
अनुकृतीचे ( १.) निष्क्रिय, आणि ( २ ) सक्रिय असे 
भेद करता येतात. 
* दगडगोटे, झाडाच्या फांद्या व पाने किंवा एकादा 
कीटक यांच्यासारखे दिसण्यापर्यंत अनुकृतीचे विविध 
प्रकार दिसून येतात. 
संरक्षक अनुकृति 

या अनुक्तीमध्ये छद्मी म्हणजे सोंग घेतल्यासारखी 
अनुकृति विशेषत्वाने दिसून येते. या प्रकाराचे उत्तम 
उदाहरण क्रिप्टोलिथोडिस या जातीच्या खकड्याचे 
आहे. हा खेकडा वाटोळा, गुळगुळीत आणि पांढऱ्या 
रंगाचा असून तो समुद्रकिनाऱ्यावर सांपडतो; तेथील 
पांढऱ्या गोट्यांशी याचे इतके बेमाठूम साम्य असते की, 
गोटे हातात घेतल्याशिवाय ते ओळखू येत नाहीत. या 
खकड्यांची ही अनुकृति जशी संरक्षक तशीच आक्रमकही 
असू शकते. कारण गोट्यांमध्ये पडून राहिळे असताना 
गोटे समजून कित्येक प्राणी त्याच्या मंह्येस्थानी पडणे 
शक्‍य होते. 

जिऑमेट्रिड पतंगांचे सुरवंट निरनिराळ्या झाडांच्या 
डहाळ्यांची आणि पानांची हुनेहुन नक्कल करतात, 


तसेच सेलेनिया टेट्राल्यूनारिया या. पतंगाचा सुरवेट 
आपल्या शरीराचा रंग आणि आकार यांचे 
बाबतीत काटक्यांशी इतके साम्य उत्पन्न . क्र्तो 
की तज्ञालाही तो निराळा ओळखू येत. नाही. ह्वा 
सुरवट आपल्या मागल्या पायांनी फांदी घट्ट पकडन 
तिच्याशी कोन करून आपले शरीर ताठ उभे करतो 
वत्यामुळे त्याचे स्वरूप काटकीसारखे दिसते, प्रत्यक्ष 
हात लावल्याशिवाय ही काटकी नसून सुरवंट आहे 
हे लक्षातही येत नाही, 

_ दोझुरा मक्रोनिस हा जिभोमेट्रिड . पतंग, तर 
यापेक्षाही पुढे जाऊन फांदीच्या सालीची हुबेहुब नक्कळ 
करतो. या पतंगाचा सुरवंट डहाळीसारखा दिसतोच 
पण पतंगसुद्धा डोके खाली करून फांदीच्या सालीला 
घट्ट चिकटून बसतो आणि आपले पंख शरीराभोवती 
घट्ट गुंडाळून घेतो. त्यांचा रंगही सालीसारखाचं 
असल्यामुळे हा पतंग निराळा ओळखू येत नाही 

उष्ण आणि उपोष्ण कटिबेधात * यट्टि-कीरका? च्या 
जवळजवळ सहाशे जाती आहेत, त्यांचे रंग ते जय 
रहातात त्या परिस्थितीशी अनुकूलित असे असत 
त्यांची हालचाल अगदी मंद असते, त्यांच्या 
यबकत यब्रकत तर काही डुलत डुलत 
यातील काही कीटकांच्या अनुकृति 
आहेत. फायलियम नावाच्या पणै- 
चपटे आणि पसरट असून तें, त्याचे 
हिरवे असतात व त्यांवर पिवळस 
म ग असतात; ते पानांवरील 

खे दिसत अस 
तंतोतंत साम्य जीन यी ता 

कित्येक फुल्पा मे 
पानांसारखी वाडी पता किंबा पिकडेव्या 
असते की, रंग, देठ, पाः प कअ हु 


नावरीळ शिरा, 
कळ र रा, त्या शिरांचे 
५ केवक-बिंदू आणि रोगट पानांमध्ये दिसणाऱ्या 


मोकळ्या जागा या सर्व बाबतीत फुलपाखरू अगदी 


असतात. 
पका काही 
च चालतात, 
योजना अद्‌भु 

कीटकाचे वर 
पाय आणि पंखे 
र 'रंगाचे ठिपके 
कवकांच्या डागां- 


१८ 


.जीवाची आत्मरक्षण व संरक्षण योजना 


पानासारखे दिसते, जोलीव्हिया देशात सिनोफ्लेबिया 
या नावाचे फुलपाखरू अशा प्रकारचे असते तर 
भारतातील कॅलिमा पॅरलेक्टा हे फुलपाखरू उडत 
असताना त्याचा रंग निळाकाळा असून त्यावर तांबूस 
पिवळा अथवा पांढरा पट्टा असतो परंतु हे फुलपाखरू 
फांदीवर बसले म्हणजे त्याचे पंत्न मिटतात व पंखांची 
खालची बाजूच फक्त दिसते. ही खालची बाजू फांदीला 
चिकटलेल्या एखाद्या पानाच्या रंगासारखी हुबेहुन 
दिसते ब त्यामुळे ओळखू येत नाही. 


भयसूचक अनुकृति , 

या प्रकारातील काही प्राणी भडक रंगाच्या आणि 
खाण्यास अयोग्य किंवा विषारी प्राण्यांची नक्कल करतात. 

कित्येक जातींचे साप, ' प्रवाल-सर्प? या. विषारी 
सापाची हुबेहुब्न नकूल करतात. त्याच्या शरीरावर 
तांबडे, काळे अथवा इतर रंगांचे पद्ठे एकाआड एक 
असे असतात. दोन्ही तऱ्हेचे साप सारखेच दिसत 
असल्यामुळे या सापांचे ( बिनविषारी ) त्यांच्या शत्रू- 
पासून संरक्षण होते. हेटेरोडॉन हा निर्विष साप विषारी 
सापासारखखाच फुसकारून व प्रहार करून विषारी 
सापाची नक्कल करतो व स्वतःचे संरक्षण करून घेतो, 


अशा रीतीने स्वरूपाचे आाणि कृतीचे अनुकरण 
करून कित्येक प्राणी आपले संरक्षण करून घेतात. 

कीटक वर्गामध्येही अशा दोन्ही प्रकारच्या अनुकृति 
दिसून. येतात. असे कीटक आकार, रंग आणि कृति 
यांनी दुसऱ्या कीटकांची नक्कळ. करतात. सर्फिडी 
कुलातील पुष्प-मक्षिका, मधमार्यांची किंवा गांधील: 
माइ्य़ांची, मुग्दळ . गांधील माश्यांची. आणि 'काही 
पतंग मधमाद्यांच्या स्वरूपाची नक्कल करतात. मॉनक॑ 
फुलपाखरू खाण्यास बेचव असते म्हणून त्याचे वाटेस 
पक्षी जात नाहीत, म्हणून व्हाइसरॉय फुलपाखरू 
त्याची-नक्कळ करून आपला बचाव करून घेते. 

काही जातीच्या फुलपाखरांची मादीच फक्त दुस- 
ऱ्यांची नक्कळ करते. नराचे रंग-वेगळ्या प्रकारचे अस- 
तात; अश्या फुलपाखरांना “ द्विरूपी ? असे म्हणतात 
आपापल्या भागात रहाणाऱ्या माद्या त्या त्या.भागातील 
इतर जातींची. अनुकृति करून आपला बचाव करून 
घेतात व नराशी त्यांचा सहवास होऊन वंशविस्तार 
होतो. पॅपिलिओ मेरोप या जातीच्या फुलपाखराची 


मादी डॅनाइड फुलपाखराच्या मादीचे रूप धारण करते. 
ही डॅनाइड फुलपाखरे खाण्यास बेचव असल्यामुळे: त्यांचे 
अनुकरण केल्याने पॉौपाळेओ. फुलपाखरू आपला वंश 
टिकवून धरू शकते. या पौपोळेओ जातीची मादी 
ज्या भू-भागात असेल तेथल्या डॅनाइड फुलपाखराची 
ती नकल करते. याचा परिणाम असा झाला आहे 


की, या माद्यांमध्ये बहुरूपता दिसून येतेः चार खूपें 


' अनुकृतिजन्य असून एक रूप नराशी जुळते असते, 


आक्रमक अनुकृति 

कित्येक मांसाहारी किंवा. कीटक खाणारे प्राणी 
भक्ष्य मिळविण्याकरिता जी अनुकृति करतात तिला. 
* आक्रमक अनुकृति ' असे म्हणतात, फुलांवर रहाणारे 
कोळी हे या प्रकारच्या अनुक्वतींचे उत्तम उदाहरणं 
आहे. या कोळ्यांचा रंग, ते ज्या फुलांवर रहातात 
त्या फुलांच्या रंगासारखाच असल्यामुळे. फुलांवर 
बसणाऱ्या कीटकांना ते दिसत. नाहीत ब साहजिकच 
ते कोळ्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. झाडावरील; कोळी 
झाडांच्या निरनिराळ्या भागांची नक्कल करून तेथे 
रहातात आणि आल्यागेल्या कीटकांना खातात, 
आणलीं एका जांतीचा कोळी ऑर्किडच्यां फुलासारखा 
दिसतो; रंग आणि रूपावरून तो निराळा ओळखता येत 
नाही, यामुळे कित्येक कीटक फसून त्याच्या भक्षस्थानी 
पडतात. आफ्रिकेतील एका सरड्याचा रंग पर्या- 
वरणासारस्वाच असतो, परंतु त्याच्या तोंडाजवळ आक- 
बैक रंगाचा डाग असतो, त्याच्या आकर्षणामुळे कित्येक 
बेसावध प्राण्यांना भुरळ पडून ते सरड्याच्या तावडीत 
सापडतात. 

मेल्याचे सोंग करून पडून रहाणे हे अनुकृतीचेच 
एक स्वरूप आहे. ढेकणाचे उदाहरण प्रसिद्धच आहे. 
अमेरिकेतील ओपॉसम दात्रून हछा केल्याबरोबर मेल्याचे 
सोंग करून पडून राहतो. तसेंच जाड व कठीण कवच 
असलेला मुग्दलही मेल्याची बतावणी करून आपला 
बचाव करून घेतो. 


घाणेरडा वास अथवा चव, नांगीसारखा अवयव 
इत्यादी गुणांमुळे संरक्षण करून घेता येते. ज्याची 
नक्कल करावयाची त्याचे बारीकसारीक अनुकरण करून 
प्राणी आपल्या भक्षकाच्या तावडीतून निसटू शकतात, 
या सर्व अनुकुृति प्रकारांना बेटूसीय अनुकृति म्हणतात, 


३९ 


नवभारत 


, मयसूचक असे भडक रंग असलेल्या अनुकरृतीमुळे 
कित्येक प्राणी आपले . रक्षण 'करून घेतात. अतिशय 
दूस्चा संबंध असणाऱ्या गांधील माझ्याच्या शरीरावर 
असणारे पिवळे व काळे पट्टे भडक 'रंगाचे अंसल्यामुळे 
त्यांचे संरक्षण होते. अशा प्रकारच्या अनुकृतींना 
स्वूलरीय. अनुकृति म्हणतात, ढ 


अनुकृति उत्पन्न होण्याचे नैसर्गिक निवड हेच फक्त 
एक कारण आहे असे वाइझमनने प्रतिपादन केलेळे आहे. 
निकट साम्य ( उदाहरणार्थ, पांढरी फुलपाखरे आणि 
हेलिकॉनिडी कुलातील घाणेरड्या चवीची फुलपाखरे 
यांच्यात दिसून येणाऱ्या साम्यासारखे ) नैसर्गिक निवडी- 
च्या क्रियेवरच अवलंबून राहील. अर्थात प्रत्येक पिढीत 
ज्या व्यक्तींचे आदर्शाश्ी ( ज्याचे अनुकरण करावयाचे 
तो ) जास्त साम्य असेल त्याच व्यक्ती स्थूलमानाने 
पुनरत्पादनाकरिता जिवंत राहतील आणि अशा प्रकारे 
हे साम्य, सुरवातीला जरी निस्संशय थोडे असले, तरी 
प्रेत्येक पिढीत वाढत जाऊन क्रमाक्रमाने सांप्रतच्या 
पूर्णावस्थेला पोहोचेल, 


४ठ. 


वाचकांचा पत्रव्यवहार - 
श्री संपादक, 
स. न. वि. वि, 


नोव्हेंबर १९६६ च्या नवभारतच्या अंकात ' कविते- 
तील विकास आणि विस्तार ? हा प्रा. आनंद यादव 
यांचा नित्रंध प्रसिद्ध झाला. 


प्रस्तुत निबंधांत त्यांनी वाड्मयाचा 'इतिहास लिहिणे! 
म्हणजे काय केळे गेले हे आपल्या फक्त काव्य ः या 
वाड्मय प्रकाराच्या विवेचनाच्या निमित्ताने सांगितलें. 
त्याचे प्रतिपादन फारसे नाविन्यपूर्ण होते किंवा वाटले 
अशातला भाग नव्हे. त्यांच्या ' निबंधाच्या अखेरच्या 
वाक्‍्यांतून त्यांच्या प्रतिपादनाचे सार सांगता येईल. 


“ निखळ व कालनिरपेक्ष स्वरुपातील मिळणारा 
सौंदर्यानुभव हाच त्या त्या कवितांचा दर्जा ठरवू शकेल, 
काळांच्या संदर्भात झालेला त्यांचा जन्म नव्हे ” ( नव- 
भारत पृष्ठ ३६) " कि 

त्यांच्या या मताशी कुणीही सहज सहमत ' होऊ 
शकेल. परंतु यातील काही भाग अस्पष्ट राहून. गेला, 
त्यांचे थोडेसे स्पष्टीकरण मी करू इच्छितो.  ' 

हे मत गृहीत धरल्यानंतर कवितेच्या विस्तारांचाच 
बिचारं आजवर केला गेळा, ही गफलत आपण केली 
आणि करीत आहोत हेही पटते. परतु त्यांतून मार्ग 
कोणता ! कवितेचा विकास ज्यांत गुणात्मक समृद्धी 
होत असते. या गुणात्मक समृद्धीची तरी नोंद घेता 
येईल का १ आणि नोंद व्यायची म्हणजे नेमके काय 
करायचे ! ह्या प्रश्नांची उत्तरे या निबंधातून दिछी' गेली 
नाहीत. बाडूमयाचे सेंद्रिय'त्व' ( गउ्ठथ्ांठ छा'०पर- 
ध्या ) लक्षात घेऊन, त्यांतील चैतन्य अबाधित राखूंन 
आणि त्याची आगळी प्रकृति, ( ते स्वतंत्र विश्व आहे) 
याची जाणीव ठेवून वाड्मय बिकास (विस्तार नव्हे ) 
नोंद घ्यावयाची म्हणजे नेमके अपेक्षित काय £ आणि 
९२४०], करायचे कसे ! की कलाकृतींचा सतत 
होणारा सुटा अळ्गे विचारच व्हावा. .००]1661७ 
संभवतःच नाही, 


- प्रा. भा. व्यं. गिरधारी 


भगवदगीता हा भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घड- 
चिणाऱ्या ग्रंथांपैक्री अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. या 
ग्रंथावरून भारतीय संस्कृतीची व्यक्तिस्वातंत्रय, समाज, 
धर्म) नीति, युद्ध व शांतता इ. महत्त्वाच्या प्रश्ना- 
बाबत कोणती भूमिका आहे ह्याचे ज्ञान होते. 
कुरुक्षेत्रावरीळ भारतीय युद्धात अजुंनाने भाग घ्यावा या 
हेतूने श्रीकृष्णाने अजुनास उपदेश केला, या मुद्यावरून 
गीतेतील प्रतिपाद्य विघयास सुरवात झाली आहे. पण 
केंबळ अर्जुनास कृती करावयास लावणे हा श्रीकृष्णाचा 
हेतू नव्हता. तर अज्ञुनाच्या मनात स्वघमे म्हणजे 
काय ? जीवनात युद्धाचे स्थान कोणते इ, महत्त्वाच्या 
प्रश्नांबाबत संघष निर्माण झाला असता त्या संघर्षा- 
पासून त्यांची सुटका करून जीवनाचे उद्दिष्ट कोणते व 
ते कसे प्रात्त करून घेता येते याबाबत श्रीकृष्णास 
अज्ुनाचे मार्गद्दीन करावयाचे होते. यावेळी अज्ञुन 
लढाईचे वेळी हतोत्साह झाला असता त्याच्यासमोर 
कोणते प्रश्न उभे राहिले; त्यांची उत्तरे देताना श्रीकृष्णाने 
कोणत्या युक्तीचा अवलंब केला व त्यात श्रीकृष्णाचा 
हेतु कितपत सफलझाला या गोष्टींचा विचार करावयाचा 
आहे. बरेचसे लोक गीता हा ग्रंथ सर्वच काळच्या 
लोकास सारख्याच प्रमाणात उपयोगी पडणारा आहे 
असे... म्हणतात. तेः्हा श्रीकृष्णाचे प्रश्न प्रातिनिधिक 
स्वरूपाचे आहेत काय :व ते सोडवताना श्रीकृष्णाने 
अबलंबिळल्या साधनांनी माणसांचे कितपत समाधान 
होऊ शकेल. ह्याचा विचार करणे आव्यक आहे. 

महाभारतात: कुरक्षेत्रावरील युद्धाचे वर्णन आले 
आहे.-या युद्धात अजुनासारखा योद्धा ऐन युद्धाच्या 
वेळी हतबल होतो, शस्र टाकून देतो व राज्य मिळवि- 
ण्यासाठी :युद्ध करून आत्तेष्टांचे प्राण घेणे मोठे पातक 
आहे असे म्हणतो. या प्रसंगास धरून गीतेची निर्मिती 
झाळी आहे. वास्तबिकपणे कौरव पांडव या भावा- 
भावात वैमनस्य आल्यामुळे हा युद्धाचा प्रसंग उद्‌भ- 
बला आहे, कौरबांचे वडील धृतराष्ट्र हे व पांडवाचे 


न. भा. ६ 


श्री. दि. मा. खेरकर 
१) ९ &>. 
गीतेची भूमिका 


वडील पंडू हे भाऊ होते व हस्तिनापूरच्या राज्याचे 
वारस होते. धृतराष्ट्र अंध असल्यामुळे पंडूला गादी 
मिळाली व त्या नंतर त्यांचे पुत्र पांडव हे. गादीचे 
वारस झाले, ही गोष्ट कौरबास सहन झाली नाही ब ते 
पांडवास मिळालेल्या गादीचा हक मिळविण्यासाठी 
कारस्थान स्चू लागले, कोरबांनी .पांडवांला व्रृतात हर- 
विळे व,द्यूतातील अटीप्रमाणे. पांडवासं वनवासास जावे 
लागळे. वनवासावरून पंरत. आल्यावर पांडव. राज्यांचे 
हक मागू लागले, कोखांनी त्यास' नंकार- दिला... सवे 
सामोपचाराचे मार्ग खुंटल्यावर ह्या संघर्षास तोंड लागले. 
दोन्ही पक्षांनी सैन्य जमा केळे, .दिछीजवळ . कुरुक्षेत्रावर 
दोन्ही पक्ष या युद्धास: तयार झाले, या युद्धात श्रीकृष्णाने 
अजुनाचे सारथ्य पत्करले . होते, युद्धाचे सुरातीस 
अजुन ळढण्यास;तयार होता पण श्रीकृष्णाने अजुनाचा 
रथ दोन्ही सैन्यामध्ये. आणला व आपल्यासमोर सगे- 
सोयरे उभे आहेत हे अर्जुनास दिसले तेव्हा त्याचे घेय 
गळाले, त्याच्या हातून धनुष्य, गळून पडळे- तो भीतीने 
कापू. लागला. आता त्यास अश्तेष्टांबरोबर लढावे लाग- 
णार होते,“ अशा प्रकारे आत्तेष्टांस लढाईत. हरवून 
मी काय मिळविणोर ? माझ्या माणसास मारून सुखाचे 
जीवन जरी मला मिळाले तरी: त्याचा काय उपयोग?! 
असे प्रश्न तो श्रीकृष्णास विचारू लागला. .“' हे लोक 
अत्याचारी असतील पण त्यांना मारून मला सुख कसें 
मिळेळ.१ ह्या लोकांना ' मारल्याने, . कुळाचा क्षय 
होईल. त्यामुळे अधम वाढेल तेव्हा केवळ राज्य मिळ- 
विण्यासाठी मी हे पातक.का करावे १” अशी शंका तो 
घेऊ लढागळा. लढाईत दुसऱ्यास मारण्यापेक्षा शास्त्र 
त्यागून कोराकडून मारळे.जाणे बरे असे त्यास वाटू 
लागले, ( अ, १-२८-४६) 

अजुंनाचा हा विषाद ' घालवून देण्यासाठी 
श्रीकृष्णाने त्यास जो. उपदेश केला तो गीतेचा बिषय 
आहे. येथे अजुन श्रीकृष्णास प्रश्न विचारतो व 
श्रीकृष्ण त्याचे उत्तर देतो, अर्जुन क्षत्रिय. असल्यामुळे 


४१ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


त्याने युद्ध करण त्याचे कर्तव्यच होते. म्हणून त्यांने 
आपल्या इच्छेविरुद्ध लढावे किंवा लढू नये हा प्रश्नच 
निर्माण होत' नाही, 'योद्धयाने आपले कर्तव्य केलेच 
पाहिजे,अशी श्रीकृष्णाची ,विचारतरणी आहे. यासाठी 
श्रीकृष्णाने अर्जुनास. सांख्याचे ज्ञान देऊन आत्म्याच्या 
अमरत्वाविषयी शिकवण दिली, त्याने कर्माचे महत्त्व 
स्पष्ट केले, कमे व ज्ञान या दोहोंत कर्माचे विशेष्र 
महत्त्वा आहे हे सांगितले, हे जग आपणच निर्माण 
केळे, म्हणून अर्जुनाने आपणास शरण गेले . पाहिजे 
असे श्रीकृष्ण सांगतो. तसेच ईश्वरपाप्तीसाठी निरनिराळे 
लोक;. ज्ञान, कमे, भक्ति याप्रमाणे. निरनिराळ्या 
साधनांचा अवलंब ।करितात व त्याच्या कर्माचे फळ 
त्यांना कसे मिळते. सत्यप्रास झाळेला मनुष्य कसा 
*वतैतो इत्यादो. विबिघ प्रश्नांची "चर्चा. गीतेत आली 
आहे. या'संवादानंतर' अजुनांचा मोह नष्ट होऊन तो 
युद्धास' प्रवृत्त झाला, 

अर्जुनाने : युद्धात भाग घ्र्यावा; या महत्त्वांच्या 
मुद्यापासून गीतेच्या विषयाला सुरवात झाली आहे, 
म्हणून या प्रकरणात. आपण. श्रीकृष्णाच्या भूमिकेचा 
व त्यांच्या युद्धविषयक विचारसरणीचा विचार .करू, 
युद्धाच्या प्रसंगी हतबल झालेल्या. अजुंनास युद्ध 
करण्याचा उपदेश करण्यात श्रीकृष्णाचा उद्देश कोणता 
होता १. अर्जुनास 'केवळ लढाईस प्रवृत्त कणे हा 
श्रीकृष्णाचा उद्देश होता की त्याला जीवनाचे 
सर्वस्पर्शी दशन घंडवून देणे हा त्याचा उद्देदा 
होता .ही 'विचारात घेण्यासारखी बाब आहे. 
गीतेच्या एकंदर रचनेवरून श्रीकृष्णास अजुनाला जीव- 
नाचे दर्शन घडवून देऊन याद्वारे लढाईत लढणे 
किती अपरिहाये. आहे हे पटवून द्यावयाचे . होते 
असे दिसते. अजुन. गर्भगळित झाल्यावर केवळ.त्याच्या 
दांकेचे निरसन करावे हा श्रीकृष्णांचा उद्देश .नसून 
अज्ञुनाने उपस्थित.केलेल्या प्रश्नाच सवस्पर्शी परीक्षण 
करण्यासाठी त्याला जीबनांच्या तत्त्वज्ञानाचा परिचय 
करून देणे श्रीकृष्णास : अगत्याचे वाटले, पण एवढे 
सांगितळे म्हणजे 'पुरे होत नाही; केवळ युद्धाचा जरी 
विचारःकेला तरी श्रीकृष्णाची युद्धासंबंधीची शिकवण 
त्या प्राचीन काळाच्या. नीतिधर्मास अनुसरून असंली, 
बरी सब्याच्या कालात ती तेवढीच उपयोगी आहे काय ! 
गीतेची पूर्वी मान्यता पावलेली तत्वे.आंता सुद्दा पूर्वी 


इतकीच महत्त्वाची आहेत काय ? गीतेची युद्धविषयक 
मते त्या विशिष्ट काळच्या लोकांस उपयुक्त वाटत 
असतील. पण ती सर्वच काळी व सर्वच स्थळी उपयोगी 
आहित काय ! त्याचा आपण विचार केला पाहिजे. 
अज्ञुनाची युद्ध करण्याची इच्छा नसताना श्रीकृष्ण युद्ध 
करणे अजुनाचे आद्य कर्तव्य आहे असे त्यास बजावतो. 
त्यामुळे. माणसाचे समांजाप्रति कतेव्य, कोणते हा .प्रश्न 
निर्माण होतो. एखादी णेष्ट आपणास मान्य . नसली 
तरी ती दुसऱ्याच्या प्रभावावर स्वीकारून कार्य कराब्र 
काय ! हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गीतेत युद्ध करण हे 
धर्माचे लक्षण माने आहे, तेव्हा हा विचार कितपत 
बरोत्रर.आहे याचाही विचार आपणास केला पाहिजे, 
श्रीकृष्णाने अलुनास . उपदेश करून. त्याचा: मोह 
घालवून दिला असे म्हणण्यात येते. . म्हणून .मोहाचे 
स्वरूप काय व तो कस्ता नष्ट होऊ शकतो याचाही 
विचार करणे अगत्यांचे आहे, 
जीवनात युद्धाचे स्थान 

पहिल्या प्रथम युद्ध करणे हे कितपत. २. हिं 
या'मुद्याचा विचार केला पाहिजे, आज सध जगात 
युद्धाची तय्रारी चाळू असली ' तरी युद्धामुळे होणार 
घोर. परिणाम सर्वांच्या नजेरसमोर आहेत. युद्धात 
होणारी मनुष्यहानी थांब्राबी म्हणून युद्ध टाळलेच 
पाहिजे असे सर्व विचारी माणसास वाटते. ही गोष्ट 
आताप्रमागेच पूर्वीही अजुंनाच्या नजरेस आंली 
होती, ब पांडबानी आपण युद्ध करूच नये असे 
ठरविले असते तर या युद्धात झालेली प्राणहानी 
रळली असती. निदान अर्जुनाने युद्धात भाग घेतला 
नसता. तरी कोणाचे विशेष नुकसान. झाले : नसते. 
गीतेत तत्त्व्ञानाच्या वळावर श्रीकृष्णाने अर्जुनासं 
युद्धास प्रववत्त होण्याचा उपदेश केला आहे. याप्रसंगी 
पुड करण आवश्यक आहे असा आग्रह धरला आहे. 
यात आध्यात्मिक उत्कर्षासाठी बुद्ध अवइ्यं आहे 
असा गार्भेतार्थ दिसतो. वास्तविक पाहता. आपले 
कोणतेही प्रश्न प्रेमाने सुटू शकतात. दुसऱ्यावर 'प्रेम 
करण्याची वृत्ती आपल्याला जितकी तीन्न असेल 
तितक्‍या जास्त प्रमाणात आपले प्रश्‍नं सोडविण्यासाठी 
आपण युद्धाचा अवलब करणार नाही. . मात्र युद्धं 
अटळ झाले तर गोष्ट वेगळी. तरीसुद्धा आवरुयक 
वाटल्यास ज्यांना. युद्द आवश्यक वाटेत त्यानीच 


श्र 


अनुक्रमणिका 


गीतेची भूमिका 


युंद्दात भाग घ्यावा असे कोणीही . म्हणेल, एखादा 
मनुष्य एक विशिष्ट वर्णाचा आहे म्हणून त्याची 
इच्छा नसतानाही त्याला युद्धात भाग घेण्यास प्रवत्त 
करावे याचे सध्याच्या काळी तरी समथेन करता येणार 
नाही, 

' युद्ध करणे मूलतःच चूक आहे ही गोष्ट लक्षात 
घेऊन काही लोक गीतेने युद्धाचा पुरस्कार केळा नाही 
व गीतेचा विष्रय अजुनाने आपल्या मनांतील दंद्वाशी 
सामना देऊंन त्यावर विजय प्राप्त करावा हा आहे असे 
म्हणतात, पण ते काही बरोबर वाटत. नाही, कारण 
गीतेत अजुनाने युद्ध करावे हे स्पष्ट ठरण्यासाठीच 
श्रीकृष्णाचा उपदेश आहे ब दुसेर काही लोक आपणास 
गीतेतील युद्ध मान्य नाही पण गीतेतील इतर शिकवणूक 
योग्य बाटते म्हणून आपण गीतेस मानतो असे 
म्हणतात, पण वास्तविकपणे गीतेतील युद्धाची शिकवण 
व॑ इतर शिकवण असे गीतेचे दोन भिन्न भाग पाडता 
येत नाहीत. अजुनास युद्ध कर असे सांगताना श्रीकृष्ण 
त्यास स्वकर्तव्याची जाणीव करून देत आहेत. आपले 
कर्तव्य फलाशा सोडून कर असे सांगत आहे. आत्मा 
अविनाशी असल्यामुळे स्वघर्माच्या पालनात दुसऱ्याचा 
बघ करण क्षम्य मानले आहे, नव्हे ते माणसाचे 
क्रतब्य आहे म्हणून युद्ध कर असे सांगत. आहे. कम- 
योगाची शिकवण या गोष्टीस पुष्टी देते. क्षत्रियाचे 
कतेब्य युद्ध करणे होय असे मानण्यात येते, युद्ध करीत 
असताना कोण मरतो, कोण जिवंत राहतो हे पाहण 
क्षत्रियांचे काम नऱ्हे. गीतेत अर्जुनाने युद्धात का भाग 
घेतला पाहिजे याची विविध कारणे अगदी स्पष्टपणे 
सांगितली आहेत. यामुळे गीतेत युद्ध सांगितलेच नाही 
असे म्हणणे चूक ठरते. तसेच गीतेतील एक भाग 
आह्य मानून दुसरा अग्राह्यच मानावा असे म्हणण्यासंही 
गीतेत आधार नाही. 

'क्रीतेत' श्रीकृष्णाने अर्जुनास युद्धात का लढावे यांची 
ज्ञी. कारणे दिली आहेत ती पाहिल्यावर कोणत्याही 
संबिचारी माणसास ती पटतील असे वाटत नाही 
सामान्यतः जगातील सर्वच धर्माचे उंद्दिष्ट जगात सत्य 
व॑ शांतता प्रस्थांपित करावयाची आहे असे समजण्यात 


येते. हे जर खरे असेलं तर ती महान. तत्त्वे, अर्जुनाच्या 
गळी उतरविण्याची हीच. वेळ योग्य होती असें 
आम्हास वाटते. अर्जुनाचे यावेळचे आपल्या बांधवां- 
बद्दलचे प्रेम वरवरचे होते; किंवा अर्जुनाचा. विषाद 
क्षणिक होता असे म्हणण्यास आपल्याजवळ कोणताही 
पुरावा उपळ्ध नाही.. या क्षणी अर्जुनांत क्षणिक का 
होईना प्रेम निर्माण झाले होते. त्याची वाढ. घडवून 
आणण्यास हा क्षण. बरा होता'. माणसाच्या जीवनात 
कधी कधी असे क्षण येतात की त्यावेळी त्याच्या. सर्व 
आयुष्यास नवीनच वळणं लागते. यावेळी श्रीकृष्णास 
युद्धाचे घोर परिणाम कोणते. होतात. हे अर्जुनांस 
पटवून. देता आले असते ब या उपदेश्यानंतर अर्जुनाची 
युद्ध प्रव्रत्ती नष्ट जरी झाली. नसती तरी तिच्यात काही 
तरी फरक खात्रीने पडला ,असता. ती कमी झाली 
असती. यावेळेस. श्रीकृष्णास अजुनाच्या मनात. सर्वे 
प्राणिमात्राबद्दळ प्रेम निर्माण करून मोहापासून मुक्‍त 
करणे शक्य झाळे असते. मूळची, इच्छा. सोडून 
याप्रकार्चा. उपदेश करणे श्रीकृष्णाचे कतेब्य होते. .. . 

सध्याच्या . आपल्या भाष्रेत सांगावयाचे झाल्यास 
युद्धास विरोध करणारा अजुन हा एक. शांततावादी 
(७७ंती ह.) होता, आपण भूतकाळात जे काही 
केळे त्याबद्दल त्याला. पश्‍चात्तांप होत होता. त्याच्या 
जीवनातःदया, क्षमा, शांति निर्माण करण्यास: हा, क्षणं 
चांगला होता व त्यास श्रीकृष्णाने. युद्ध करण्यास प्रदत्त 
करण्यास नंको होते. यावेळी अर्जुनाची स्थिती ब्राह्म- 
णाच्या स्थितीसारखी झाली होती.. आजच्या काळात 
प्रत्येक विचारी मनुष्य . लढाईनद्दल घुणा करतो ब युद्ध 
टाळण्याच्या मार्गाचा विचार करतो,'. अर्जुन याच 
तऱ्हेचा विचार करीत होता. अशोकाने युद्धात मांण- 
सास' ठार केल्यावर त्याचे मन शांतताप्रिय बनले, 'पुढे 
जन्मभर त्याने युद्ध केळे नाही. त्याचप्रमाणे अजन 
आता अहिंसक बनला होता, अंशा वेळी. अंजुंनोस 
युद्धापासून प्रवृत्त करणे काही कठीण नव्हते, श्रीकृष्णाने 
हे केळे नाही म्हणून त्याच्या असंख्य सेन्यांचां- नाश 
झाला. ब पुढील असंख्य' पिढ्यांसाठी युद्ध करणे 
आवश्‍यक आहे असा चुकीचा आदर निर्माण झाला, 


| १. सत्व, रज, तम हे तीन गुण प्रकृतीत विद्यमान असतात असे मानले तर सत्वगुणाची बाढ करणे 
बारंजोगुणा'चा क्षय करे हे प्रत्येकाचे कतव्य आहे. असे म्हटले पोहिजे 


४३ 


अनुक्रमणिका 


'नवभारत. 


अजुंनाचा प्रश्न थोडा बाजूस ठेवून युद्धाचाच विचार 
केला तर युद्ध मूलतःच बाईंट आहे व म्हणून ते टाळ- 
लेच पाहिजे असे सवे विचारी लोकांस वाटते. यावर 
कोणी असे म्हणतील की, युद्ध टाळण्याचा आपण 
कितीही प्रयत्न केला तरी युद्ध. हे अटळ आहे पण 
हा विचार पूर्णपणे बरोबर नाही. जेःहा आपले मतभेद 
इतंर मार्गाने नष्ट करता येत नाहीत त्यावेळी युद्ध करा- 
वेच लागते ही विचारसरणी अंशतःच बरोबर आहे. 
आपले मतभेद मिळविण्याचा युद्ध हा उत्कृष्ट मार्ग 
नव्हे ब दुसरे असे की युद्ध केल्याने मतभेद मिटतात 
असे.मुळीच नाही. युद्धामुळे मतभेद वाढतात मात्र, 
युद्धांत 'ज्याचा पक्ष बरोबर असतो त्याला .हमखास 
यक्ष. मिळतें , असे कोणीच म्हणत नाही. युद्धात 
ज्याची पादावी शक्ती जास्त त्यालाच यश मिळ- 
ण्याचा जास्त संभव असतो. युद्धामुळे सर्वस्वाचा 
नाश होतो. मात्र विरोंधान. विश्दिष्ट प्रसंगी आपल्याला 
यज्ञ प्रात झाळेच'. पाहिज अशी भूमिका घेतल्यावर 
मनुष्य पुढील कोणत्याही गोष्टीचा विचार न 
करता लढत असतो. मला अमूक अमूक गोष्ट प्रास 
झालीच पाहिज अशी भूमिका घेतल्यावर युद्ध अटळ 
होते. पण याही वेळी आपण एखाद्या गोष्टीची प्राप्ती 
करण्यासाठी युद्धामुळे जी जबरदस्त किंमत देतो ती 
योग्य.आहे काय याचा विचार करून . शकला तर युद्ध 
टाळणे अशक्य नाही, 

दोन पक्षात मतभेद निर्माण झाले असता इच्छित 
फळाच्या प्राप्तीसाठी युद्ध करणे हा श्रेष्ठ मार्ग नव्हे, 
कोणत्याही वेळी मतभद. निर्माण झाळे असता हे 
मतभेद कसे निर्माण होतात ह्याचा समंजसपणे विचार 
कारणे जास्त महत्त्वाच आहे. म्हणून युद्ध अटळ 
आहे. असे ठरविण्यापूर्वी युद्धे कोणकोणत्या . कारणामुळे 
होतात व ती कारण आपण नष्ट करू हकतो किंवा 
नाही याचा विचार केल पाहिजे. युद्धाची तत्कालिक 
कारणे कदाचित आपल्याला नष्ठ करता येत नसतील 
पण ज्या राजकीय, आर्थिक व मानसशास्त्रीय कारणांनी 
युद्ध होते.ती शोधून काहूनःत्यांना सतत नष्ट करण्याचा 
प्रयत्न करणे अर्थातत शक्‍य आहे. पूर्वीच्या 
काळचा समाज एका विशिष्ट बिचारप्रणालीवर 
आधारलेला असल्यामुळे ब. झसस्त्रानुसार वागणे. (यातच 
पुरुषाथे मानत असल्यामुळे त्याकाळी हा. बिचार. 


४४ 


लोकास शिवत नसेल हे हक्य आहे. पण सध्याची 
स्थिती बदललेली आहे. तेव्हा सध्या युद्ध हे 
मानवी कमकुवतपणाचे चिन्ह समजावे की ती एक 
आवद्यक ब शाश्वत संस्था आहे असे मानावे हा 
प्रश्न महत्त्वाचा मानला पाहिजे, प्रत्येक युद्धात 
सत्याचाच जय होतो अस्त कोणासच म्हणता यावयाचे 
नाही. युद्धात ज्याच्यापाशी संहार करण्याची शक्ती 
जास्त असते त्यांचा जय होतो. म्हणून युद्ध हे मानवी 
सामरथ्ये वाढविण्याचे साधन आहे. असे म्हणणे भाग 
पडते. युद्धात यश पावणारे गर्बोन्मत्त बनतात व त्यात 
हरणारे पुनः युद्ध करण्यासाठी सामथ्ये मिळवण्यास 
लागतात. म्हणून युद्ध हा मानवी प्रश्‍न सोडविण्याचा 
एक महत्त्वाचा मार्ग आहे, असेही . आपण म्ह्णू 
शकत नाही, 
युद्ध आणि चातुर्वर्ण्य 

समाजाच्या धारणेस युद्ध ही आवद्यक बाब,आहे 
असे गीतेत मानण्यात. आले आहे. गीतेत सांगितलेली 
चातुवर्ण्य व्यवस्था समाजास आवड्यक आहे असे 
मानळे तर त्या व्यवस्थेप्रमाणे युद्ध करणे हे क्षत्रिय- 
वर्णाच्या माणसाचे कर्तव्य होऊन, बसंत. चातुर्वण्य 
व्यवस्थेत माणसाचे त्याच्या गुणकर्माप्रमाणे वगीकरण 
करण्यात येते : ब्राह्मण हा ज्ञानी मनुष्य असून त्याचे 
काम शानदानाचे आहे. तो प्रत्येक वर्णास उपंददा 
करतो व प्रत्येक वर्णाचे धार्मिक कार्य शास्त्रोक्त विधींनी 
पार पाडतो, क्षत्रियांचे काम दुर्बलाचे. संरक्षण करून 
परकीयांशी युद्ध करणे हे आहे. वेश्याचे काम शेती 
व उद्यम करून समाजाच्या गरजा भागविणे हे 
असून क्षद्राचे कार्य सेबाचाकरी करणे हे आहे. 
चातुवर्ण्याची कल्पना फार जुनी आहे. तिचे सध्याच्या 
असंख्य जातीत कधी पतन झाले हे सांगता येणे 
कठीण आहे. चातुर्वण्ये पद्धतीच्या अनुसार क्षत्रियांचे 
काम युद्वात लढणे हे होते, हे वर्ण जन्माने ठरळे आहेत 
असे मानण्यात येई, त्यामुळे प्रत्येक वर्णास आपल्य 
धंदा निवडण्याचे स्वातंत्य नव्हते, सव वर्णास सारखे 
महत्त्व देण्यात येई, कालांतराने निरनिराळ्या बर्णात 
उच्चनीचतेची भावना निर्माण होजन त्यांच्यात 'सत्ते- 
साठी ब अ्ठत्वालाठी युद्धे होऊ लागली. 

चाहुवेण्य पद्धतीमुळे समाजाचे खरोखर हित होते 
किंबा अनहित होते हा एक खतंत्र ब.महत्त्वाचा प्रश्न 


अनुक्रमणिका 


गीतेची भूमिका 


आहे. ग्रेथे थोडक्यात . एवढेच सांगितले म्हणजे 
पुरे होईल की पूर्वीच्या. लोकांना चातुवंण्ये पद्धती 
कितीही आवश्‍यक वाटत असली 'तरी समाजाच्या 
विविध घटकात जन्मावर 'आघारलेळे हक कायमचे 
चालू ठेवून. समाजाच्या विकासास अडथळा आण- 
ण्याचा तो एक मार्ग. होऊन बसला, इतिहासाच्या 
अभ्यासावरून ही गोष्ट. स्पष्ट होते. केवळ साचेतरद्ध 
रीतीने रूढीच्या अंतर्गत जीवने जगणारा समाज आहे 
त्याच स्थितीत अनंत काल राहू शक्त नाही. समा- 
जांच्या निरनिराळ्या घटकात बदल होतो, विज्ञानाचे 
झोघ लागतात. समाजातील संस्थांच्या कार्यपद्धतीत 
बदल होतो. एखाद्या .समाजविज्ञानात मागे व सुधा- 
रणेत मवाळ असला तरी त्यात थोडा फार बदल होतोच. 
तेथसुद्धा काही माणसे उन्च. श्रेणीवर असतात, काही 
माणसे नीच श्रेंगीची मानली जातात. त्यामुळे माणसा- 
माणसात हेवा व असमाधान निर्माण होते. सर्वांना 
समान संधी मिळत नाही. ज्याना संधी मिळाली नाही 
व जे कष्टमय स्थितीत जीवन जगतात असे लोक 
समाजात बदल करून स्वतःसाठी शासनाचे .अधिकार 
प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यास समाजात प्रतिष्ठा 
प्राप्त झाढी आहे असे लोक त्यास विरोध करतात. 
कोणत्याही समाजातील माणसे किंवा संस्था 
स्वतःसाठी सुरक्षितता शोधत असतात व सुरक्षितता 
ज्याद्वारे मिळेल ते तत्त्व किंवा तो विश्‍वास भंगीकारत 
असतात. चातुर्वण्ये पद्धती याच प्रकारे समाजात स्थेये 
प्रस्थापित व्हावे या भावनेवर आधारलेली पद्धती 
आहे. तिला आध्यात्मिक तत्त्वाचा आधार. आहे 
असे मानण्यात आले आहे. ही वर्णव्यवस्था माणसास 
त्याच्या स्वातंतरयप्राप्तीच्या प्रेरगेस साहाय्य देत नाही. 
वणैव्यवस्थेमुळे वंशपरंपरागत अधिकाराची प्रथा 
सरू झाली. समाजाचे जातीत उपजातीत पतन झाले. 
यामुळे लोकात वैमनस्य निर्माण होऊन ते वाढीस 
ळागळे व एकेकाळी वैभवाच्या शिखरावर असलेल्या 
भारतास आपटले स्वातंत्र्य गमवावे लागले, ह्याची 
0 जाणीव असूनही बऱ्याच लोकास ती झालेली दिसुन 
थेत नाही. भारतात ब्रिटिश्ांचे राज्य सुरू झाल्यावर 
या. पद्धतीच्या परिणामाकडे विचारी लोकांचे लक्ष 
जाऊन ते. नव्या दृष्टीने. विचार करू लागले, पाश्चात्य 
देशात केळ! परंपरागत: अधिकारावर आारेल्या 


संस्था कशा कोलमडून पडत आहेत हे त्यानी पाहिले. 
या देशातील सवे लोकांस राजकीय, आर्थिक व 
शेक्षणिक क्षेत्रात समानसंधी मिळाली पाहिजे, विद्येची 
किंवा आर्थिक विकासाची भागीदारी ठराविक वर्गाकडे 
राहू नये. ही विचारसरणी पुढे येऊन त्या दृष्टीने प्रयत्न 
सुरू झाले. 


युद्धाबाबत श्रीकृष्णाचे विचार 

आता आपण श्रीकृष्णाने अर्जुनास युद्धास प्रदत्त 
करण्यासाठी जी कारणे सांगितली ती सर्व लक्षात घेणे 
जरूर आहे. युद्धाच्या प्रसंगी श्रीकृष्णाने अर्जुनास 
आपल्या कतेव्याची जाणीव करून दिली व प्रत्येकाने 
स्वघर्मांचे पालन करावे हे सांगितले, अजुन इतरांपासून 
आपले संत्रैध तोडू पहात होता तेव्हा श्रीकृष्णाने अजु- 
नाच्या प्रतिकारास न जुमानता त्याला प्रथम क्षत्रियाचा 
धर्म पाळण्याची शिकवण दिली, अलुनाने युद्धात भाय 
घ्यावा म्हणून श्रीकृष्णाने जी विविध कारणे सांगितली 
आहेत ती पुढीलप्रमाणे : 

( १) कमेयोगः- कमेयोगाच्या शिकवणुकीप्रमाणे 
माणसाने कतेव्य तेवढे करावे, कर्माच्या फलाचा विचार 
करू नये ( अ.. २.४७ ). अजुन क्षत्रिय असल्यामुळे 
त्याने युद्धात भाग घेणे प्रास होते. कर्माच्या फलाचा 
विचार करणे हा त्याचा अधिकार नव्हता. निष्क्रिय 
राहाणे हे त्यास उचित नव्हत. 

(२) श्रीकृष्ण सांख्य योगाचे तत्त्वज्ञान सांगतात 
( अ. २-१८ )- या तत्त्वज्ञानानुसार माणसाच्या 
आत्म्याला कोणी साथ करू शकत नाही. युद्धात 
माणसाच्या शरीराचा नाश होतो, माणसाचा नाही; व 
मनुष्य म्हणज्ञे त्याचा आत्मा, त्याचा युद्धात नाय 
होत नसल्यामुळे हत्त्या करण्यात दोष नाही. 

(३ ).लोकमता'ची भीतीः- युद्धांत यंदा मिळेल 
किंवा आपल्यांला अपयंश मिळेळ या विवंचनेत न 
पडता युद्ध करणे कसे महत्त्वाचे आहे हे सांगताना 
श्रीकृष्ण म्हणतात: “तूं युद्धात ह्रळास तर स्वर्गाचे राज्यं 
मिळेळ व जिंकलेस तर पृथ्वीचे राज्य मिळेल, उलट तू 
युद्धात भाग घेतला नांहीस तर लोक तुझी छी, थू 
करतील, मानी मनुष्य आपल्या प्रतिष्ठेाठी घडपडतो 
हे लक्षात घेऊन श्रीकृष्णाने हा मुद्दा मांडला आहे 
(अ. २.३७), 


४५ 


अनुक्रमणिका 


र क 
गघर[चा 


व्करलर 
"रढडटणतथदधत 


नवभारत 


अजुनास युद्धास प्रवृत्त करण्यास श्रीकृष्णाने ज मुद्दे 
मांडले आहेत त्या प्रत्येकाचा विचार करणे आवश्यक 
आहे. यापैकी पहिल्या मुद्याचा विचार आपण अगोदरच 
केंहा आहे. युद्ध केव्हाही वाईटच. पण जेव्हा एखादा 
मनुष्य युद्ध लढणे नको म्हणतो त्यावेळी अशा माणसास 
केवळ तो क्षत्रिय आहे म्हणून त्याने युद्ध करावे असे 
म्हणणे केव्हाही उच्चित नाही. कर्माच्या बाबतीत इष्ट 
कोणते व अनिष्ट कोणते याचा विचार पुढे कमेयोगाच्या 
च नीतीच्या प्रकरणात केला आहे. म्हणून या मुद्याचे 
विवेचन एवढ्यावरच थांबवून आपण आता इतर 
उद्यांकडे वळू. 


सांख्याची विचारसरणी 

व्यक्‍तीने कोणते कम करावे व कोणते करू नये हे 
ठरवितांना सांख्य योगाची शिकवण कशी मार्गैद्दीक 
ठरते ह्याचे विवेचन कोणी केलेले आमच्या पाहण्यात 
आलेले नाही. पण अजुंनाने युद्धांत भाग घ्यावा म्हणून 
आग्रह करताना श्रीकृष्णाने सांख्य योगांचा आधार 
घेतलं आहे. ते म्हणतात, “ अर्जुना, नित्य अविनाशी 
व अतक्ये असा जो दारीरधारी आत्मा त्याने घारण 
केळेला हा देह नाशवंत आहे. तेव्हा. तू युद्ध कर 
(अ. २-१९ ). जो कोणी याला मारणार आहे असे 
मानतो किंबा जो याला मेला असे मानतो त्या दोघांनाही 
खेर समजले नाही. कारण हा ( आत्मा ) कोणाला 
मारतही नाही व कोणाकडून मारलाही जात नाही. 
हा जन्म पावत नाही किंवा मरतही नाही. हा जन्मला 
होता व पुन्हा नाहीसा झाला असे होत नाही. देहाचा 
नाश झाल्य तरी त्याचा नाश होत नाही (अ,२-२०), 
ज्याला हा आत्मा अविनाशी, नित्य, जन्मरहित 
व अक्षय आहे हे समजले तो पुरुष कोणाचा कसा घात 
करील, किंवा खतः कोणास कसा मारील (अ.२-२१). 
जेथे. आत्मा आहे किंब्रा नाही, असल्यास त्याचे 
स्वरूप कोणते या विषयी वाद आहे; तेथे युद्धाच्या 
कारणाचा विचार न करता आत्म्याच्या स्वरूपाचे ज्ञान 
सांगून दुसऱ्यास युद्ध करण्यास सांगण हे उचित आहे 
असे कोणासही म्हणता येईल काय ! 

गीतेचे विचार कसे अव्यवहाय आहेत हे. वरील 
मुद्याने चांगले दृष्टोत्पत्तीस येते. आत्मा आहे. किंबा 
नाही व असल्यास तो शाश्वत आहे किंबा नाही 


योचा अजुंनास कोणत्याच प्रकारचा अनुभबं नव्हता. 
अश्या परिस्थितीत त्याच्या मनावर आत्म्यासंबंधी 
विश्वास दृढ करणे युक्त नव्हते. . आपल्यापेकी बऱ्याच 
लोकात आत्मा अमर आहे असा विश्वास असूनही 
प्रत्येकजण आपला जीव वाचविण्यासाठी धडपडत 
असतो. आत्मा जर शाश्वतं ब परिपूणे आहे तर या 
अद्याश्वरत जगासाठी लढण्यास श्रीकृष्णाने अजनास 
का प्रवृत्त करावे १ श्रीकृष्णाचा उपदेश अब्यवहाम 
आहे हेच खरे. याच मुद्यावर अवलंबून राहून एखा- 
द्याने दुसऱ्याची हत्त्या केली ब तो कोर्टोत म्हणू लागला 
की, महाराज आत्मा अमर आहे म्हणून मी आपल्या 
शत्रूस ठार केले, तर न्यायाधीश त्याला क्षमा करील 
काय ? जे तत्त्व आपण दैनंदिन व्यवहारात उपयोगात 
आणू शकत नाही तेच.तत्त्व आध्यात्मिक तत्त्व आहे 
अस्त मानून समाधान पांबण व. त्यानुसार युद्धाची 
तरफदारी करणे हे न्यायोचित होईल काय ? 


श्रीकृष्णाच्या विचारात येथे मोठांच गोंधळ झाला 
असे दिसते. श्रीकृष्ण एके ठिकाणी आत्मा अमर 
आहे म्हणून दुसऱ्यास ठार करगे दोघाह॑ ठरत नाही 
असे म्हणतात तर दुसऱ्या ठिकाणी अजुनास लोकमताची 
भीती दाखवून तो ( अजुन ) क्षत्रिय असल्यामुळे 
त्याने युद्धात भाग न घेतल्यास लोकात त्याची छो, थ 
होईल हे सांगतात. श्रीकृष्ण म्हणतात त्याप्रमाणे अन 
जर शरीर नसून आत्मा असता तर त्या आत्म्यात 
लोकमताची भीती खरोखर का असावी १ ह्या सव 
का क असे दिसून येते की, कोणत्या ना कोणत्या 
तीने अज्ञुनास युद्धास प्रवरत्त करणे हाच च्या 
उपदेशाचा हेतू होता. लोक कीर रजी च 
सत्पुरुष सतूकृती करण्याचे सोडत नाहीत, एखादे कृत्य 
आवश्यक असेल तर ते केलेच पाहिजे. स्थितप्रज्ञ लोक- 
मताची विदोष पर्वा करीत ' नाही. म्हणं 
आपली बेअब्रू टाळण्यासाठी लढाईस प्रवृत्त व्हावे 
श्रीकृष्णाचा उपदेश अजुनास भीतिग्रस्त कलन हली 
पद्त्त करण्यासाठी होता हे स्पष्ट दिसते. . 


स्वधर्म म्हणजे काय 0. . 


आता आपण गीतेतील खधर्माच्या कल्पनेकडे चुळ 
या शब्दाचा निरनिराळे लोक आपल्य़ा मताप्रमाणे 


निरनिराळे अर्थ लावताना दिसतात. .काही जण स््घमे 


४६ 


गीतेची भूमिका 


या शब्दाचा अर्थ हिंदुधम असा करतात. संमाजातील 
खिश्चन, बुद्ध किंवा . मुस्लीम इ. . धर्माचे अनुकरण 
न करता हिन्दु धर्मातच राहाणे म्हणजे स्वघर्माने 
वागणे.असा स्वधर्म या शब्दाचा कधी कधी अर्थ 
करण्यात येतो, पण हे बरोबर .नाही. गीतेच्या वेळी हे 
दुसरे धर्म नव्हते, निदान अर्जुनास स्वघर्माचे आचरण 
कर असे सांगताना श्रीकृष्णास हा अर्थ अभिप्रेत नव्हता. 
आपणास स्वधर्म या शब्दाचा अर्थ दोन प्रकारे करता 
येईल, स्त्रघम॑ याच. शब्दाचा एक अर्थ म्हणजे 
स्वतःचा धर्म. अर्थात माणसाचा मूलभूत स्वभाव. 
प्रत्येक मनुष्य दुसऱ्याचे म्हणणे प्रमाणावर न स्वीकारता 
आपल्या मूळ स्वभावाप्रमाणे वागू लागला तर तो 
स्वधर्माप्रमाण वागतो असे आपण म्हणु शकू. हा स्वघम 
या शब्दाचा एक अथ झाला. या शब्दाच्या दुसऱ्या अर्था- 
प्रमाणे प्रत्येक माणसाने आपल्या जन्मजात वर्णाप्रमाणे 
म्हणजे जातिधर्माप्रमाणे शास्त्रोक्त कर्तव्य करीत राहणे 
म्हणजे स्वधर्माने वागणे होय, यात त्या माणसाच्या मूल- 
भूत गरजांचा विचार होत नाही, माणसाचा स्वभावधम 
व शास्त्रानी सांगितलेला धमे यात अंतर असलेच पाहिजे, 
त्याशिवाय माणसास स्वधर्माने वाग असे सांगण्याची 
आवश्यकताच राहणार नाही. मनुष्य स्वाभाविकपणे 
वागत असता आपल्या स्वभावधर्माप्रमाणे बागणार; 
पण गीतेस ते नको आहे. त्याने शास्त्रोक्त कतेब्ये करावी 
यासाठी गीतेचा जन्म झालां आहे. म्हणून गीतेच्या 
एकंदर शिकवणुकीकडे लक्ष दिल्यास हा दुसराच अर्थ 
येथे लागू पंडतो असे आढळून येईल. प्रत्येक माण- 
साच्या क्रिया त्याच्या आंतरिक प्रेरणेंठुळे घडताना 
तौ इोंद्रेयाच्या विषयाकडे आकर्षिला जातो म्हणून 
इंद्रियसुखाच्या प्राप्तीसाठी धडपडतो हे मनुष्य- 
स्वमावाचे महत्त्वाचे अंग आहे हे उघड दिसते. पण 
गीतेनुसार स्वधर्माचे आचरण केवळ इंद्रियविषयक 
इच्छापूर्तीसाठी केलेल्या आचरणाहून वेगळे आहे. 
आपल्या धर्मात दोष दिसत असले तरी त्याचे पालन 
करावे असे 'गीता म्हणते. यावरून प्रत्येकाच्या 
स्वभावासुसार शास्त्राने जी कर्तव्यकर्मे नेमून दिली 
आहेत त्यातुसार वागणे अत्यावश्‍यक आहे. असा 
गीतेचा मथितार्थ आहे हे स्पष्ट होते. 

, झास्त्राने'घाळून दिलेल्या नीतिनियमाप्रमाणे आचरण 
करणे म्हणजेच स्वधर्माने . वागणे होय हे एकदा सिद्ध 


झाल्यावर माणसाचा स्वधर्म स्थिर असतो की बदल- 
णारा अंसतो या सुद्याचा विचार करू, सर्वसाधारणपणे 
शास्त्राचे वचन अंतिमचे व॒ न बदलणारे आहे असे 
समजण्यात येते. लोक शास्त्र इंश्वरानेच निर्माण केलेली. 
आहेत असे मानतात. यामुळे आवदयकतेनुसार शास्त्रात 
बदल केला तर ते त्यांना मानवत नाही. ते शब्दास प्रमाण 
मानतात. याचा अर्थ बहुतेक लोकांच्या दृष्टीने स्वघर्म 
म्हणजे ग्रंथाने घाठून दिळेळा घमे, या धर्मात बदल 
होऊ शकत नाही व त्याचा स्वघम कधीच बदलत 
नाही. याच्या उलट जशी परिस्थिती बदलते त्याप्रमाणे. 
लोकांनी आपल्या आचारविचारात बदल केला पाहिजे 
ही दृष्टी ठेवली तर क्षासत्रात बदळ करणे आवदयक 
होईल व द्यास््रात बदल केला तर लोकांच्या स्वघर्माच्या 
कल्पनाही बदलतील, ही गोष्ट समाजाच्या प्रगर्तीच्या 
दृष्टीने इष्टच आहे. समाज सतत बदलतो, समाजाचे 
आचारविचार बदलतात म्हणून बदलत्या काळानुसार 
शास्त्रात संशोधन होत गेळे तर माणसे समंजसपणे 
वागण्यास समर्थ होतील, दुर्दैवाची गोष्ट अशी की जे 
लोक सनातनी वृत्तीचे व जुन्यास चिकटून रहाणार 
असतात ते तीच स्थिती कायम ठेवण्यास धडपडतात, 
असे केल्याने आपण शास्त्रीय इृत्तीने वागतो अशी 
त्यांची समजूत असते, गीतेच्या एकंदर विचारसरणीकडे 
पाहाता समाजाची परिवर्तनशीलता तेथे विचारात घेतली 
नाही असे दिसते. गीता सनातन तत्त्वास मान्यता 
देणारी आहे. बदलऱ्या समाजपरिस्थितीनुसार आपला 
धरम बदलविला पाहिजे ही कल्पना तेथे नाही. 


मोहाचे स्वरूप 

स्वघर्माने वागणे म्हणजे शास्त्रोक्त कतंब्य करणे होय 
हे लक्षात घेतले म्हणजे गीतेतील मोह या राब्दाचा 
अर्थ आपल्या ध्यानात येतो व अर्जुनास मोह कसा 
झाला होता व श्रीकृष्णाने त्यास मोहापासून वंचित 
केले म्हणजे काय केळे याची कल्पना येते. गीतेतील 
मोह या शब्दाचा अर्थ- या शब्दाचा आपण जो नेहमी 
अथे करतो त्याहून भिन्न आहे. साधारणपणे आपण 
मोह हा शब्द खोटे प्रेम, बाह्य गोष्टीविषयी अनि- 
यंत्रित आकर्षग, विवेकधून्य आसक्ती, वासनेची ओढ 
या अर्थाने वापरत असतो. मुळावर निष्पाप प्रेम करणे 
हा आईचा स्वमावधरम किंवा स्वघमे आहे पण ज्यावेळी 
आई मुलाच्या गरजा लक्षात न घेता मुलाने आपल्या" 


४७ 


हिर 3 अडी 2230 
मज 


नवभारत 


वरच अवलंबून रहावे या स्वार्थी विचाराने प्रत्येक गोष्ट 
आपल्याच मनाने करते व मुलाच्या भावनांचा व 
कुतीचा स्वतंत्रपणे विकास होऊ देत नाही, त्यावेळी ती 
मोहास बळी पडली आहे असे आपण म्हणू, मुलावर 
प्रेम करीत असतानाच त्याचा स्वतंत्रपणे विकास होऊ 
दिला पाहिज, आई हे कतंब्य पार पाडीत नसेळ तर 
तिचे प्रेम छुद्ध नाही ते मोहयुक्त आहे असे आपण 
म्हटले पाहिजे. म्हणजे ज्या ज्या वेळी आपणास मोह 
होतो त्यां त्या वेळी आपण आपल्या आकुंचित 
धोरणाने बोगतो. योग्य अयोग्य पहात नाही. 
माणसात योग्य काय व अयोग्य काय हे पाहण्याचा 
बिवेक असला' तर तो दुसऱ्यावर प्रेम करीत असताना 
सद्धा त्यावद्दह आसक्ती बाळगणार नाही, त्यापासून 
फलाची इच्छा धरणार नाही. मोहाचे आचरण 
अविचाराचे असंत. मोहाच्या तावडीत सापडलेला 
मनुष्य स्वतःच्या व इतरांच्या स्वतंत्र विकासात 
व्यत्यय आणतो. 


पण गीतेत मोह हा शब्द एक विशिष्ट अर्थाने 
वापरला आहे. गीतेच्या दृष्टीने श्ास्रोक्त स्वघर्मा- 
प्रमाणे न वागणे म्हणजच मोहाने वागणे होय. जो जो 
मनुष्य आपल्या शास्त्रोक्त कतेव्यानुसार आचरण करतो 
तो मोहापासून मुक्‍त आहे. व जो ह्यास्त्रोक्त कतेव्या- 
नुसार आचरण करीत नाही तो मोहयुकत आहे. मग 
त्याच्या दृष्टीने त्याचे वागणे कितीही विचारपू्ण ब 
कल्याणप्रद असो. एखादा मनुष्य जीवनाच्या गोष्टीबद्दल 
आसक्ती ठेवूनही शास्त्रोक्त स्वधर्माप्रमाणे वागत 
अस्षेल तर तो गीताकाराच्या दृष्टीने योग्य वागतो, 
उदा. गीतेप्रमाणे क्षत्रियाने युद्धात लढत असता 
पृथ्वीचे राज्य मिळावे अशी आसक्ती बाळगणे योग्यच 
ठरते. गीतेची ही विचारसरणी माणसामध्ये विवेक 
जागृत करीत नाही तर स्वधर्माच्या काही विशिष्ट 
कल्पना दिकवून त्याला ठराविक विश्वासाच्या अंकित 
करते, दुसऱ्या शब्दात गीता माणसास त्याच्या 
मोहापासून अलिप्त करण्याचे अभिवचन देऊन काही 
विशिष्ट तत्त्वाबद्दळ विश्वास बाळगावा असा मोह 
त्याच्यात निर्माण करते. 


गीतेच्या शिकवणुकीप्रमाणे स्वघर्मानुसार वागणाऱ्या 
1. 
कोणत्याही वर्णाच्या माणसास मोक्ष प्रात्त होईळ मात्र 


शट 


र्त 


प्रत्येक वर्णाने.आपळे कर्तव्य करीत असता फलाची 
इच्छा त्यागळी पाहिजे व जणू आपण अगोदरच 
स्थितप्रज्ञ आहो या वृत्तीने वागळे पाहिजे, आपले 
कर्तव्य करीत असता त्यापासून लाभ मिळावा. ही 
इच्छा त्यास बाळगता येणार नाही, 


या रीतीने. वागले असता कालांतराने तो सर्व बंधना- 
पासून मुक्‍त होईल, शास्त्राप्रमाणे ज्या गोष्टी आवश्‍यक 
सांगितल्या आहेत त्यास आदर्श मानून त्याप्रमाणे 
आचरण करीत असावे. दैनंदिन जीवनात आपल्या 
क्रिय़ांच्या ज्या प्रतिक्रिया होतात त्यामुळे त्याने 
प्रभावित होता कामा नये. देनंदिन जीवनात आपली 
शास्त्रोक्त वृत्ती दुसऱ्याच्या दुःख्रास कारणं होते 
हे दिसत असले तरी त्याने शास्त्रोक्त कृती करीन 
रहावे. चातुर्वण्ये पद्धतीनुसार दुसरी व्यक्ती आपले 
कर्तव्य करो वा न करो आपण स्वतःच कर्तव्य करीत 
राहिले पाहिजे. या व्यतिरिक्त अन्य प्रकारे वागणे 
म्हणजे मोहाने वागणे होय. 


अशा रीतीने प्रत्येकाने एका चाकोरीतून ठरविलेल्या 
आदेद्याप्रमाणे बागणे प्रत्येकास शक्‍य नाही हे उपड 
आहे. गीतेने माणसावर हे आदर्श बाह्यतः लादलेले 
आहेत, ते त्याने स्वतः शोधून काढलेळे नाहीत. अद्या 
आदर्शाश्ी जुळते होण्याच्या प्रयत्नाने आपण जीवन- 
कलहापासून मुक्त होऊ शकतो, हा दृष्टिकोन या 
विचारसरणीत अंतभूत आहे. पण अशा रीतीने सतत 
भविष्यकाळाचा विचार करीत राहून त्यांच्या तयारीत 
गुंतळेळे मन बर्तमान काळातील प्रश्न नीटपणे समजून 
घेऊ शकत नाही. भविष्यकाळाशी मिळते घ्यावे यासाठी 
साहाय्यक गोष्टी म्हणून गतेने प्रार्थना, ध्यान व दान 
इ. साधनांचा अवलंब करावा. आदर्श गाठण्यासाठी 
प्रत्येकाच्या ळायकीप्रमाणे प्रयत्न करण्यास सांगितले 
आहे, आपल्या प्रयत्नाला हळू हळू यश कसे मिळेल 
यासाठी गीतेत सूचना केल्या आहेत व सरते शेवटी 
माणसाला इंग्रराशी एकरूप होऊन आपले मोक्षप्रातीचे 
थ्येय साध्य करावयाचे आहे हे सांगितले आहे. 


सध्याच्या जगात प्रत्येकाचे मन गोंघळलेल्या 
स्थितीत आहे, प्रत्येकास मार्गदर्शनाची. गरज आहे. 
काही लोक अजुंनास आपल्या सध्याच्या गोंधळलेल्या 
मनाचा प्रतिनिधी मानतात व श्रीकृष्णास , मार्गदर्शक 


ह.) 2.2. इ उऊ 
-करगपर चिछजसज? 
सडक र 


गीतेची भूमिका 


समजतात, पण सध्याची आपली परिस्थिती पूर्वीच्या 
परिस्थितीहून भिन्न आहे; व प्राचीन काळी समाजासमोर 
ज्या प्रकारचे प्रश्न होते त्यापेक्षा आपल्या सध्याच्या 
प्रश्नांचही खरूप मिन्न. आहे हे विसरून चालणार 
नाही. भारतीय युद्धाच्या वेळी युद्धात भाग घ्यावा 
किंवा नाही याबद्दल अर्जुनाचे मन शंकित झाले होते. 
त्यावेळी श्रीकृष्णाने क्तंब्य म्हणून त्यास युद्धात भाग 
घेण्याचा उपदेश केला. पण आताही जेव्हा जेव्हा 
युद्धाचा प्रसंग निर्माण होईल त्या प्रत्येक वेळी युद्धात 
भाग का ध्यावा म्हणून श्रीकृष्णाने जे जे मुद्दे सांगि- 
तले होते ते लक्षात घेऊन निःसंकोच मनाने युद्धात 
सामील झाले पाहिज असे कोणी म्हटले तर ते बरोबर 
होणार नाही. वास्तविकपणे गीतेत अजुंनाने वुद्धात 
भाग का घ्यावा या संत्रधीचे विवेचन करण्याऐवजी 
युद्धांची कारणे कोणती ब माणसाच्या लोमामुळे ब 
मोहामुळे युद्धाचे प्रसंग कसे येतात याचे शास्त्रीय 
विवेचन केळे असते तर ते अधिक बेरे झाले असतेव ते 
इतर काळच्या लोकांस उपयुक्त झाले असते. श्री- 
कृष्णाने आपल्य़ा राजकीय, सामाजिक व घार्मिक 
संत्रंधात बिघाड झाला असता युद्ध कसे निर्माण होते 
_ हे समजावून घ्यावयास हवे होते. असे "काही न 
करता श्रीकृष्णाने युद्ध आवश्यक आहे व ते लढलेच 


२. अडुन हा क्षत्रिय वंशातला म्हणून 
प्रमागे. क्षत्रिय वर्गाचे अस्तित्व नेहमीच काय 


उलट अर्जुनास सवैसामान्य माणसाचा प्रति 
मिळत नाही. सामान्य माणसाने कोणत्या वण 


कसे ठरवावे £ 


न..भा. ७ 


म राहील. तसेच युद्ध करणे नेहमीच आवइयक राहील असे 
निधी मानले तर सामान्य माणसास आपण कसे वागावे याचे मार्गदर्शन 
[च्या माणसाप्रमाणे वागावे १ प्रत्येकाने आपला वणे कोणता हे तरी 


पाहिजे अशी भूमिका घेतली व आपल्या म्हणण्याच्या 
पुष्टीसाठी त्यावेळी मान्यता-पावलेल्या तत्वावर आश्रय 
घेतला. श्रीकृष्णाच्या उपदेशामुळे अर्जुनास सत्यज्ञान 
कितपत झाले हे समजणे कठीण आहे. तो युद्धात 
लढला ते सत्यज्ञान प्राप्त झाल्यामुळे किंवा इतर कारणा- 
मुळे हा विचाराचा . मुद्दा आहे. गीतेत अर्जुन श्री- 
कृष्णाचा उपदेश . ग्रहण केल्यावर. सवे मोह दूर 
झाल्यामुळे लढला असे म्हणण्यापेक्षा तो श्रीकृष्णाचे 
म्हणण प्रमाण मावून लढला असे म्हणणे जास्त 
उपयुक्‍त दिसते. त्याने युद्धात भाग घ्यावा म्हणून 
गीतेत जी कतेव्याची चांगली. तत्वे आली आहेत 
असे म्हणण्यात येते त्याची पाश्वभूमी ही अशी 
आहे. अडुंनास युद्धात प्रवरत्त करण्यासाठी त्याला एक 


. तत्त्वज्ञान सांगण व तत्त्वत्तान प्रमाण मानावयास लावून 


अजुंनास युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करणे अशी 
गीतेची योजना आहे. अश्या शास्त्रोक्त कतेव्यपालनाने 
मोक्षप्राप्ती होते असे सांगण्यात येते .पण ह्या तत्त्व 
ज्ञानाचे सत्य प्रत्यक्ष अनुभवाने कते शोधता. येईल 
याब्ाजेत मार्गदर्शनाची कोणी अपेक्षा केळी तर त्याच्या 
पद्री निराशा आल्याशिवाय राहणार नाही. गीतेतील 
हे तत्त्वक्षान आपले प्रश्न सोडविण्यास तोकडे पडते 


असाच बहुतेक विचारवंत आपला निर्णय देतील, 


क्षत्रियांचा प्रतिनिधी आहे असे म्हटले तर गीतेच्या तत्त्वा- 


होते 


४९ 


वाचकांचा पत्रव्यवहार - 


सन्माननीय संपादक, ' नवभारत? यास - 

स. न. वि. वि. 

आपल्या जानेवारी, १९६७ च्या अंकात प्रा. रा 
ग. जांघधव यांचा “ मराठी कबींतील केशवसुत ९- 
प्रकरण | ” हा लेख प्रसिद्ध.झाला आहे. प्रस्तुत लेखा- 
तील काही मुद्दे काहीसे आक्षेपार्ह वाटल्यांवरून त्यां- 
बंद्दलंचे माझे विचार थोडक्यात पुढे मांडीत आहे. 

* (१) केशवसुत ह्या व्यक्तीत कलाकार कवी आणि 
लौकिक व्यक्ती अशी दोन व्यक्तिमत्त्वे वावरत होती. 
कलाकार कवी आणि लौकिक व्यक्ती ह्यांच्या दंद्वातून 
केंशंबसुतांची समग्र कविता निर्माण झाली असे प्रा. 
जाधवांचे प्रतिपादन आहे. केशवसुतांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे 
असे विः्छेबण केल्यानेही काही ब्रिघडत नाही, पण 
प्रा. जाधव पुढे म्हणतात की, केरवसुतातील लौकिक 
व्यक्तीनेच हे दंद्र जिंकले, प्रा. जाधवांनी यातून कांढ- 
लेळा निष्क म्हणजे केशवसुतांची बहुतांश कविता ही 
खरी कविताच नाही; ती त्यांच्यातील (केशवसुतातील) 
लोकिक व्यक्तीने- सामान्य माणसाने- निर्माण केलेली 
सांमान्य कविता आहे. 

(अ) केशवसुतांच्या सामाजिक कवितेवर प्रा. 
जाधवांनी जे आक्षेप घेतळे आहेत त्यांचे स्वरूप म्हणजे, 
समाज सामाजिक क्रांतीसाठी किंवा 'तुतारी ५ 'स्फूर्ति'- 
साठी कवीकडे धाव घेत नाही. प्रा, जाधवांचे हे म्हणणे 
एकदम मान्य आहे; परंतु “ सामाजिक क्रांतीच्या 
घोषणा करणारी काविता ही नेहमीच कवीच्या योग- 
च्युतीची निदर्शक असते. ती कलात्मक आतमप्रत्य- 
याशी वंच्तित झालेली असते ? हे जाधवांचे सर्थै- 
साधारण विधान मात्र एकूण काव्यशास्त्रीय सिद्धांतां- 
शीच विसंगत वाटते. कारण कवीने कोणत्या विषयावर 
काव्य लिहावे याला काही दंडक असावयाची गरज 
नाही, हे कोणासही मान्य व्हावे. सामाजिक, राजकीय, 
धामिकादी विषय कवीने हाताळले म्हणून त्याचे काव्य 
टाकावू आहे असे म्हणणे त्या कबीवर अन्यायकारक आहे. 
जें विषय कवीने हाताळले (सामाजिकही यांत आलेच) 
ते हाताळताना त्या त्या अंनुभवांशी कवी प्रामाणिक 
आहे की नाही आणि त्याची ती ती कविता कला- 
मूल्यांच्या कसोटीस उतरते की नाही एवढेच पाहणे 
प्रस्तुत होय, 


५० 


(आ विशिष्ट वस्तू, विचार किंवा भावना यांचे 
प्रतीक ( 87111001 ) म्हणून शब्द असंतात आणि 
कवीची कार्व्यनार्मती ह्या. शब्द-माध्यमाद्वारेच होतं 
असते, केवळ अमूर्तातून ( १08190 ), शब्द- 
माध्यमाचा स्वीकार न करता, काव्य निर्माणच होऊ 
शकणार नाही, शब्दमाध्यमाद्वारे काव्य निर्माण झाले 
म्हणजे त्या शब्दांना साहःचर्याने चिकटलेला आशंयही 
आलाच, हा आशय सामाजिक; राजकीय; आध्या- 
त्मिक; धार्मिक किंवा प्रेम, राग, द्वेष, भक्तीपर असा 
कसाही असेळ, तेव्हा सामाजिक क्रांतीचा आडाय 
कवितेतून व्यक्त झाला म्हणजे ती कविता टाकाऊ 
आणि वैयक्तिक प्रेमभावना व्यक्त झाली म्हणजे ती 
कविता कलामूल्याने भ्रेष्ठप्रतीची असे म्हणणे म्हणूनच 
चूक आहे. कुठल्याही विषयाची अनुभूती कवीला 
येऊ शकेळ आणि ती काब्यरूप घेऊ शकेल, केशव- 
सुतांनी सामाजिक्र बंडखोरी आपल्या काव्यातून व्यक्त 
केली म्हणून त्यांचे काव्य सामान्य दर्जाचे आहे, असे 
म्हणणे सयुक्तिक नाही. सामाजिक बंडखोरीचा आदय 
कवितेतून अभिव्यक्त करताना केशवसुत त्याला 
कलात्मक रूप देऊ शकले किंवा नाही हे पाहणेच 
वास्तविक येथे सयुक्तिक आहे, 

(२) प्रा० जाधवांचा दुसरा आक्षेप असा की, 
“ नवर्या मूल्यांच्या प्रतिपादनात नव्या प्रतिमा केशवसुत 
निर्माण करू शकले नाहीत. स्वर्ग, पृथ्वी, इंद्रत्व, देव, 
दानव, वेदकाळचा सोमरस व क्षिवर्य या पौराणिक 
अर्थशून्य प्रतिमांतून केशबसुतांनी क्रांतीची कविता 
लिहिली, ” ( नवभारत, ए० २) एक तर प्रा० 
जाधवांचे हे विधान एकांगी आहे. कारण केशवपुतांनी 
डुन्या पोराणिक प्रतिमा नव्या संदर्भात वापरल्या तशा 
नवीन प्रतिमा निर्माण करून त्यांचाही समभपणे वापर 
ग्य कक दाखवून देता येईल, उदा० केशवसुतांच्या 
झपूर्झा , ' घनतमिश्र ), * अंधार-पटक २ * गटा- 
ग्रथित जग ', * पद्यपंक्तिची क म्हन बो, 
नीला ! भै 
ितभजन * इत्यादी प्रतिमा पहाव्या. तथापि 
पौराणिक प्रतिमा वापरल्याने कबिता कलामूल्यहीन 
ठरते किंबा उपमा, दृष्टांत, र्पकादी अलंकारांनी 
कवितेचे मूल्य हीन ठरते हेच मुळी मान्य करण्याचे 
कारण नाही, शिवाय केशवसुतांच्या बाबतीत असेही 


पत्रव्यबहार 


म्हणता येईल की, त्यांनी जुन्या पौराणिक प्रतिमांचा 
वापर नव्या संदर्भात सामाजिक आशय अभिव्यक्त 
करण्यासाठी कलात्मकपणे केळा; जुन्याच प्रतिमांना 
त्यांनी दिलेल्या कलात्मक कलाटणीमुळे त्यांची कविता 
अधिक प्रत्ययकारी झाली. 


(३) प्रा. जाधव म्हणतात, “मुख्यतः समाजाला 
हेही माहीत होते, हा कवी ( केशवसुत ) जे काही 
लिहीत आहे, ते सामाजिक समर्थनासाठी. नसून 
आत्मसमर्थनार्थ आहे. “ आम्ही जी ' सामाजिक 
पुनरेचना करू बघत आहोत, तिच्यात. हा माणूसही 
थोडीशी हमाली करू इच्छित आहे वब एक. कर्तव्य 
बजावल्याचे समाधान मिळवू बघत आहे. ? अ्लीच 
समाजाची केशवसुती कल्पना असणार यात शांका 
नाही, ” ( नवभारत- पृ० २ ) कवीच्या-केशव- 
सुतांच्या- प्रयोजनाविषयी प्रा. जाधवांनी वर्राल 
अवतरणातच कबुली देऊन टाकलेली आहे. आत्म- 
समथनाथे ( आत्मामिव्यक्तीसाठी ) कवी कविता 
लिहितो; सामाजिक क्रांती घडून यावी किंवा सामा- 
जिक समर्थन व्हावे म्हणून नव्हे. केशवसुतांनी 
सामाजिक क्रांतीचे विचार काव्यरूपाने मांडले ते 
आत्मामिव्यक्तीसाठीच त्यातून सामाजिक क्रांती 
घडून येईल किंवा येणार नाही. ह्या गोष्टी कवीच्या 
कवितेसंबंधात विचारात घेण्याचे कारणच उद्‌भवत 
नाही; उद्‌भवू नये. 


(अ ) पुढे प्रष्ठ पाच वर प्रा. जाधव म्हणतात, 
“ कारण आजचा संघर्ष हा काही “ तुतारी ? वाल्याचा 
किंबा “ नव्या शिपाया*चा नाही. ' जिकडे जावे 
तिकडे माझी भावंडे आहेत | सरवेत्र खुणा माझ्या 
घरच्या मजला दिसताहेत ? ही केशवसुती दृष्टी आज 
कुचकामाची आहे ” प्रा. जाधव म्हणतात तद्ीी ही 
केशवसुती दृष्टी आज कुचकामाची कशी व कां 
ठरते ! उळट आजच्या पार ब्रिघडलेल्या परिस्थितीत 
केशवसतांच्या शांति-साम्राज्याच्या तळमळीचा गहिरा 
ठसा मनावर उमटल्यावाचून रहात नाही. त्या काळी 
नव्हते म्हणून ज्याची केशवसुतांना ओढ लागली 
होती, ते आज तर फास्च दूर गेळे आहे; आणि 
म्हणूनच सर्वत्र आपली भावंडे ' शोधण्याची आणि 
“ शांतीचे साम्राज्य स्थापू बघणाऱ्या '" नव्या 


शिपायाची ? तळमळ विशेष अर्थपूण आणि प्रत्ययकारी. 
झाला आहे. 


(आ ) वरील अवतरणात प्रा. जाघबांनी आपल्या 
मूळ प्रतिपादनाशी विसंगत असे विधान करून 
वाचकांना परत एक धंक्का दिला आहे. ' सांमांजिक 
क्रांतीसाठी जर समाज कवीच्या काव्यातृंन स्फूती घेत 
नसेल ( घेत नसतोच म्हणा ! ) तर केंशवसुती दृष्टी 
आज कुचकांमी कशी कांय ठरते £ कवीने चितार- 
लेल्या प्रसंगाचा किंवा विचाराचा आंजच्या किंवा 
उंद्याच्या परिस्थितीशी संवाद जुळला नाही, . तंर त्या 
कर्वांचे काव्य टाकावू कसे आणि का ठरावे? 


(४) केशवसुतांनी बहुतांश कवितांतून जुनाट प्रति- 
मांचा वापर केला आणि केवळ. कवित्व मिरविण्याच्या 
हब्यासाने कविता लिहिली असे प्रा. जाधवांचे . प्रमुख 
प्रतिपादन आहे. हे प्रतिपादन करताना त्यांनी जो 
अभिनिवेश दाखविला आणि त्या भरात जी भरमसाट 
विधाने केली (प्रतिपादनाशी त्याचा काडीचाही संबंध 
नाही अशी ) तीही हे प्रतिपादन बरोबर असते तर 
विशेष खटकली नसती. परंतु मुळात त्यांचे प्रतिपादनच 
चुकीच्या विचारावर आधारित आहे. प्रतिमांच्या वाप- 
राचा मुद्दा वर चाचिला असल्याकारणाने त्याची येथे 
पुनरावृत्ती करत नाही. त्यांचा दुसरा मुद्दा म्हणजे 
केशवसुतांनी कवित्व मिरविण्याच्या हव्यासाने कविता 
लिहिली आणि म्हणूनच ती फसली, असा आहे, 
याला आधार म्हणून ते केशवसुतांनी कवीविषयी 
आणि काव्याविषयी ज्या ज्या कंविता लिहिल्या त्या त्या 
कविता पुढे करतात, परंतु केशवसुतांना जुन्या काव्याची 
जाचक आणि मृतप्राय झालेली घडी मोडून नवी, 
आत्मलक्षी, स्वच्छंदी आणि जिवंत कविता लिहाव- 
याची असल्यामुळें नवी कविता कंशी' असावी आणि 
जुनी कविता कशी कॅलाप्रत्ययश्ून्य झाली आहे हे 
आममप्रत्ययाने सांगणे आव्यक, बाटले. विशिष्ट परि- 
स्थितीत घडलेल्या कलाकारावर तिचा न कळत का 
होईना परिणाम होणे अपरिहार्यच असते. यंत्रयुगाचा 
समाजावर झालेला परिणाम मढैकरांच्या काव्यातून 
उमटणे स्वाभाविकच आहे; त्यातील सामाजिक 
आशयामुळेच काही त्यांचे काव्य कलामूल्यहीन ठरू 
शकत नाही. तसेच केशवसुतांच्या काव्यातून तत्कालीन 


ष्र 


र्करखगघुन्ि 


व्करंलगधः ० 
ऱ्टः दधन 

हळ ०.2: 
“चसर कळत 


नवभारत 


सांमाजिक- स्थितीचे आणि काव्यविषयंक विचारांचे 
पडसाद उमटलेले दिसून येतात, अर्थात यातूनः स्फुर- 
ठेळी कविता जर कृत्रिम अनुभूतींबर आधारळेली 
असेल किंवा ती कलामूल्याच्या निकष्रावर उतरत नसेल 


तंर ती टाकाऊ आहे असे म्हणणे वेगळे आणि केवळ 


तिच्यात “ सांमाजिक बंडखोरी ? आहे किंवा * कवि- 
त्वाची आकांक्षा? आहे म्हणून ती कलामेल्यहीन 
आहे असे म्हणणे वेगळे, केशवसुतांची कविता कला- 
मूल्याच्या निकषावर उतरू शकत नाही' असे जर प्रा. 
जाधवांना म्हणावयाचे असल तर. तो सर्वस्वी वेगळा 
विषय होईल; तेथे मतभेद संभवतात. आणि त्यासाठी 
एखाद्या स्वतंत्र लेखाचाच प्रपंच करावा लागेल, माझ्या 
समजुतीनुसार केशवसुतांची कविता ही जुतरया-नव्या 
काव्याच्या संक्रमण काळातील कविता आहे, तिची 
अभिव्यक्ती खडबडीत, प्रसंगी सदोष असली'' तरी 
तिच्या अन॒भूती सच्या अनुभूती आहेत. आणि ती 


कविता ( थोड्या कवितांचा अपबाद सोडता.) कला- 
मूल्याचा निकघ्रावर उतरणार्रीही आहे. 


केशवसुतांनी काव्यातून मांडलेले सामाजिक. 'किंवा 
काब्यविषयक विचार हे केवळ विचार राहिलेले नाहीत; 
तर ते विचार त्यांच्या कवितांशी एकजीव झाले आहेत, 
केवळ *“ विचार ? किंब्रा ' कल्पना * म्हणून त्यांना 
स्वतंत्र अस्तित्वच उरले नाही; तर ते त्यांच्या कवितां- 
तील'प्रतीके झाली आहेत. त्यांना केवळ काल, आज 
वा उद्याच्या संदर्भातील कालिक अर्थ उरला * नाही; 
तर ते सर्बकालिक प्रतीके बनंडी आहेत. प्रा, जाधवांनी 
(_नवभारत- प. ५ व ६ ) उद्धृत केलेला इंग्रंजी उतारा 
कोणाचा आहे हे कळावयास मार्ग नाही; परंतु त्यातील 
बिचार केशवसुतांच्या काव्याला मात्र तंतोतंत लागू 
पडतो एवढे निश्चित, 


- भा. ग. सुर्वे 


ससा 


प्न 


पा 


सबंध पान 
रु. ८० 


वळी ७०0४%600256082%68%£ 


"७०७०७०७०७७ का का छु 
“ नवभारत ” मासिक 
जाहिरातीचे दर 


१७ 
अध पान 


रु. ४५ ही 
. कव्हर पेजताठीं २५ टक्‍के अधिक आकार, 


र 
२, घावल्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्के अधिक आकार 
३ 


, वरषीतील किमान सहा. अंकांत. जाहिरात दिल्यास १० टक्‍के सवल 
संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्‍के सबलत, 


४. जाहिरातीच्या आकारावर ्याबसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल 
५, जाहिरातीसंत्रंधी अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : 


भं व्यवस्थापक “ नबभारत ” मासिक 
क्क) क ध्काध्या>य्काश्य्क्ुः 
ष्र 


चक००्य य्य ०७० 


पाव पान 
रु. ३० 


त, 


प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 


&"-च००च०>य धक्का य्य5०ध्याशप्या>०्या 


अनुक्रमणिका 


पुस्तक परामदा- 


दोन नवे चरित्र-ग्रंथ .. 
१, रामुअण्णा किर्लोस्कर, 
सं, .प्र. जीवन किर्लॉस्कर 
३९|४९ एरंडवन, पुणे: ४ 
प्र. २५६ किं. रु. १२ 
२. लक्ष्मीनारायणाच्या छायेत- पुरुषोत्तम 
ळे. कुमारी विद्या गोडसे. 
प्रका, श्री, पांडुरंगशास्त्री गोखामी 
डेक्कन. कॉलेज पुणे; ६ 
पृ. सर्वीमिळून २०४ किं, रु. २ 


(१) 

मराठी .चरित्रप्रेथांत दोन नव्या प्रकारच्या चरित्रांची 
भर पडली आहे. दोन नवे उगवत लेखक-संपादक 
साहित्यक्षितिजावर चमकू लागळे आहेत, नब्या पिढी- 
तळे हे प्रातिनिधिक समजल्यास भविष्यकाळ मोठा 
आशादायी ठरेल, नव्या पिढीला दोष देण्याचे प्रयोजन 
उरणार नाही. ' 

“ रामुअण्णा किलोस्कर ? म्हणजे किलोस्कर बंधूपेकी 
वडिल बंधु; लक्ष्मणरावांचे वडिल त्रंधु; दातनुराबांचे 
( शंकरराव किलोस्करांचे ) काका. कारखान्याची सुरुवात 
करून दिल्यानंतर त्याची वाढ झालेली त्यांनी पाहिळी - 
दुसऱ्या पिढीने कारभाराची धुरा पत्करली आणि अनेक 
कारखाने वाढविले. ..ही सव भरभराट पाहून स. १९६० 
अखेरीस ( डिसे. ३०) लक्ष्मणराव किले स्करांनंतर सुमारे 
सवाचार वर्षांनी रामुअण्णांनी इहलोकीची यात्रा संपविली. 
त्यांना दातायुषी होण्याचा मान मिळाला. 

रामुअण्णा म्हणजे मूर्तिमंत शिक्षक- आदी पंतोजी. 
जन्मभर त्यांनी विविध प्रकारचे शिक्षण लोकांना द्लि, 
हे एक बिद्यादानाचे त्रतच म्हणता येते. प्रारंभी साय- 
कॅलवर बसावयास शिकविणारे रामुअप्णा इंग्रजी छानं 
शिकवीत. सांग नमस्काराचे, डंबेल्सच्या व्यायामाचे, 
शोस्रधुद्द आहाराचे, निसगौपचाराचे ते पुरस्कते 
होते. त्यांनी ह्या सर्व शाखात खतः प्रावीण्य मिळविले” 
आधी केले-प्रचीति पाहिळी-आणि मग इतरांना त्या 
त्या- शस्त्रांची, विद्यांची माहिती अधिकार वाणीने 
कॅरून'दिळी.' पोहावयाला 'शिकविणे, जंगलातले नाग 
(साप) मारणे, याही: विद्या ” रामुअण्णांनी मोठ्या 


तन्मयतेने स्वतः साध्य केल्या- इतरांना शिकविल्या. 
स्वतः त्यानी औंधच्या राणीसाहेबांना पोहण्यात ,तर्रेज 
केल्याची त्यांच्या रोजनिशीतली नोंद (ता. २ जून ) 
स. १९१४ ची आहे. पोहायळा किंवा , सायकलकर 
बसायला, शिकवावे कसे, हे रामुअण्णा-इतके थोडक्यात 
पण चांगल्या रीतीने, इतर कुणाला साधलेले मळा तरी 
ठाऊक नाही. 


अशा विविधं गुणांनी विनटलेळी ही जुन्या पिढीतली 
एक आंदर व्यक्ति. तिचे हे चरित्र विविध पेळूंचे मिळून 
बनलेले आहे. प्रथम स्वतः रामुअण्णांनी लिहून ठेवलेल्या 
आठवणी. ह्या स. १९५५ पर्यंतच्या आहेत. नंतर सुमारे 
पांच. वर्षांच्या घटना संपादक जीवंन किलीस्कर ( रामु- 
अण्णांचा पोत्र ) यांनी सांगितल्या आहेत ( पृ. ८९- 
१०५). सहधमेचारिणी सीतात्राइ किर्लोस्कर यांबद्दल 
(पृ, १०९-११३ ) साडेचार पानांचे वेगळे स्वतंत्र 
प्रकरण लिहिण्याचे कारण कळत नाही. वास्तविक हाही 
मजकूर रामुअण्णांच्या चरित्रात सहज सामावला असता, 
त्यांच्यात ते चरित्र अधिक खुलून दिसण्यासारखे 
असता, वेगळेपणा कशासाठी पत्करला ? संपादनातील 
पहिलट प्रयत्नांतला हा छोटा प्रमाद दिसतो. प्रबंधकार 
रामुअण्णा, हे ( पृ. ११७-२२ ) तसेच छोटे प्रकरण; 
वेगळे नसते तर बरे झाले असते. यांत रांमुअण्णांच्या 
हस्ताक्षराचे नमुने आहेतः बाल्योध, मोडी आणि 
इंग्रजी. लिहिण्याचे वळण, इंग्रजी लिहिण्यासाठी ठराविक 
निबू आणि मराठीसाठी बरोरूची ळेखणी-- शिवाय लाल- 
निळ्या शाईसाठी निरनिराळ्या लेखण्या-टाक, हा थाट 
पहावा रामुअण्णांचा. सुंदर वळणदार अक्षराचे समाधान 
अगदी निराळे असते- ते रामुअण्णांचे लिहिणे पाहून 
सहज प्राप्त होई. 


पावशतकाहून अधिक काळ रामुअण्णांनी. शाळेत 
नोकरी केली होती. तिचे कौतुक अधिकाऱ्यांच्या सर्टि- 
फिकिटांसह अडीच पानात केळे आहे, पत्र-संदेश हे 
प्रकरण (पृ. १३२१-७२ ) पुनः खुद्द रासुअण्णांच्या' 
“ दुस्तुर खद?'च्या पत्रांचे मिळून झाले आहें. “ असे 
दर्शन-तसे स्मरण?” हा १६ जणांच्या आठवणींचा भांग. 
होबटी संपादक जीवन किलांस्कर यांनी स्वतः लिहिलेले 
गद्य काव्य: “ ये| मृत्यो-ये! | ” (पृ, २०९-३८), 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


वास्तविक हा चरित्र-ग्रंथ येथेच संपावयास हवा होता. 
पण गद्यकाब्यावरील अभिप्रायही त्यात समाविष्ट केले; 
तश्याच १२ पानभर जाहिराती ! ! चरित्रग्रंथांत डोळ्यात 
खुपणारा .भाग ह्या जाहिरातींचा आहे. किलोस्कर 
बंधूंपैकी ज्येष्ठ बंधूंच्या चरित्रात अद्या जाहिराती 
घालण्याची कल्पना आम्हांस दुःसह वाटत. जाहिरात- 
दारांकडून मिळालेला आश्रय वेगळ्या रीतीने व्यक्‍त 
करणे आवदयक होते. ! 


संपादक जीवन. किलौस्कर ह्यांनी हा एक जवानी- 
तला विक्रमच केला आहे. एवढ्या वयात त्याजवर ही 
संपादकीय जबावदारी सोपविण्यास कुणीही तयार झाला 
नसता.. पण त्यांनी ती आपण होऊन पत्करली आणि 
पुष्कळ अंशी समाधानकारक रीत्या पार पाडली. ह्या 
:चरित्राबरोबस्च “ आहारशास्त्र ” आणि “ नोटस्‌ ऑन 
वेदान्त” ही दोन पुस्तकेही आपल्या आजोब्रांची म्हणून 
जीवन किलोंस्करानी संपादिली, याबद्दल त्यास शाब्रासकी 
दिली पाहिजे. मात्र ह्या प्रथम प्रयत्नाने त्यांनी हुरळून 
जाऊ नगे, आपल्या ञुटींची नीट जाणीव ठेवून पुढील 
अंग्नीकृत कार्यात अधिकाधिक सुधारणा दाखवाव्या. 


लक्षात ठेवण्याच्या बाबी म्हणून छोटीक्ली यादी 
करावीशी वाटते! 


( १) आपल्या आजोत्रांचे चरित्र लिहितांना गद्य- 
बिभागात सवत्र त्रयस्थाप्रमाणे रामुअण्णा असा उल्लेख 
आहे. तो “ आजोत्रा ” म्हणून असता तर बेरे झाले 
असते. आपले नाते ल्पविण्याचे, ते उच्चारण्यास 
लाजण्याचे मुळीच कारण नाही. गद्य-काव्यानंतर 
“ अरे-तुरे-पणा ” ( आजोब्रांना उद्देशून ) शोभत 
नाही ! ! आजीबात्रतही परकेपणा नसावा. 


(२ ) इतके विविध फोटो मिळविले, त्यांवरं काळ- 
निदेश अवश्य हवा. चित्रांबरोबर काव्य कशा 
पाहिजे ! 

(.३.). रामुअण्णांचे वय सांगतांना १०४ वर्षे असे 
दोन तीन ठिकाणी लिहिळे आहे. त्यांचा जन्म २७-८- 
१८५८ चा आणि मृ. ३०-१२-१९६० मधील, तेव्हा 
१०२ वर्षे ४ महिने ३ दिवस अशी आयुगेणना होते. 
तसाच प्रमाद आपल्या भाजीचे वय सांगतांना झाला 
आहे, 


(४) प्रकरणांची वाढ झाली आहे-ती कमी करावी, 
ए. ८७-१३१ पर्यंतचा मजकूर सुमारे २५ पृष्ठांत सहज 
बसेल, पुस्तक छपाईसाठी जाहिराती पंत्कराबयाच्या तर 
निष्कारण कोरी पाने कशांसाठी सोडावी ? 


(५ ) पत्र प्रकरणांतील तारीख-आणि स्थळ-निर्देश 
पत्राच्या अखेरीस आहे तो प्रत्येक पत्रारंभी छापल्याने 
अधिक सोय होइल, पत्रे कोणाला लिहिंलीर्‍याचा स्पष्ट 
खुलासा कळल्याने त्याचे वास्तविक मोळ सहज समजते. 


(६) चरित्र ग्रंथावस्चे वाचकांचे लक्ष इतर बाबीं- 
कडे जाऊ देऊ नये, “ ये मृत्यो ये ” हे काव्य चरित्र 
ग्रंथाचा माग एक वेळ मानले तरी' त्या काव्याचे 
“ गुणगान ” ह्या चरित्रग्रंथात येद नाही, असे विषयां- 
तर झाल्याने चरित्रग्रंथाकडे थोडे दुलेक्ष होते. 


(२) 

दुसरे चरित्रही आजोबांचे आहे. ते त्यांच्या नातीने 
लिहिले असून चरित्रनायक एका वट-ब्रक्षोपम विशाळ 
कुटुंबातळे मेरुमणि होत, मराठवाड्यातल्या बीडचे ते 
रहाणारे. म्हणजे या दोन्ही चरित्राचे नायक “संस्थानी” 
वातावरणात वाढले, वावरले, श्री. पुरुषोत्तम माधव 
गोडसे ( वर ८५) याचे हे सैसारी चित्र न्यक्तिचरित्र 
नसून कौडुंबिक' जीवनांतील काही घटनांचा हा मोहक 
सुवासिक हार आहे. हार गुंफण्याची धाटी * औरोे 
न्यारी असल्याने तो विशेष आकर्षक वाटतो. वोरवार 
वाचावेसे वाटणारे हे कोटुंबिक चित्र हृद्य बठळे असून 
अशी हृदये सध्याच्या शहरी रहाणीत दुर्मीळ आहेत. 
नव्या रीतीची निवेदनपद्धति, भाषेतले मराठवाडी विशेष 
आणि घरगुती वातावरण ह्यांमुळे लक्ष्मीनारायणाच्या 
छायेतल्या ” पुरुषोत्तमाचे महत्त्व वाढले आहे. 

बाह्यांग. वेष्टन सजविण्यात, ते 
घेण्यात, पोथीतल्याप्रमाणे रेखाचित्र काढण्यात-स॒वेत्र 


नाविन्य आढळते. ती देखील गोडसे' कुलोत्पन्नाची 


भ्र असल्याने सुबर्णास सुगेध असो योग तवा 
आहे. 


सोनेरी शाईत छापून 


बरंजनीकार एकच, ही 
इंद्राबाइ (पुरुषोत्तम) 


क्ष 


02 
"करलगघर चिघनात 
वदिकत ड्ट्‌ 


का 


'चेघजजसज? 


पुस्तक 


गोडसे रचित काही वैराग्यपर अभंग आणि इतरही 
प्रशस्तिपर कवने आहेत. ' 

मूळ चरित्रग्रंथ अवघ्या ९८ छृष्ठांचा असून त्यात 
चरित्रनायकाच्या बाळपणापासून ते त्यांनी आपल्या 
प्रपोत्राहा मांडीवर खेळविण्यापर्यंतची कौटुंबिक माहिती 
चित्रपट-तंत्रानुसार सांगितला आहे. सलंग कथानक न 
सांगतांना जीवनातील प्रमुख प्रसंगावर प्रकाराझोत टाकून 
वाचकांना विशिष्ट गुणांची ओळख करून देण्याची ही 
हिकमत या चरित्रात प्रभावी ठरली आहे. ज्यांनी ज्यांनी हे 
वाचले, त्यांनी त्यांनी आपापल्या मनात 'पुरुषोत्तमाच्या 
पायी डोई ? ठेविली, धन्य धन्य पुरुषोत्तम असे उद्गार 
मुखावाटे पडल्यावाचून राहात नाहीत. आणि नवोदित 
लेखिकेची ही करामत पाहून तिच्याबद्दल अपेक्षा 
उंचावतात. महाराष्ट्र साहित्यात तिची मानाची खुर्ची 
आतापासून मांडून राखून ठेविळी आहे. 

बीड म्हणजे आधीच आड वाटे वरले; आम्हास 
जवळ जवळ अपरिचित गाव. “ मोगलाई ? अमदानीत 
तर त्याची वास्तपुस्तही आम्हास नव्हती. त्यामुळे 
तेथील लोकांची सुखदुःखे आम्हास मुळी ठाऊकच 
नव्हती. “ सुख पहाता जवा पारडे ” या वचनानुसार 
पर्वताएवढ्या दुःखाची मोगळाई रास किती मोठी 
असली पाहिजे, याची जाणीव इतरेजनांना येणे कठीण, 
त्यांच्या वं्या जावे तेव्हांच ती दुःखे, त्या दुःखांची 
आच, त्या आचेंने येत रहाणारे “ कढ ” कळायचे. 

प्रस्तुत चरित्र सिने-तंत्राने लिहिले म्हणून म्हटले- 
त्यांत “ घूप-छाव ” साधून कित्येक प्रसंग उठावदार 
केळे. या प्रयोगात दुःखाचे वणेन करण्याची लांजण 
लावली नाही-हा एक मोठा कथन-विशेष पत्करला 
आहे. त्यामुळे आनंदाचे प्रसंग आनंद-पर्यवसायी प्रसंग 
सुरे वठले आहेत. जुन्या वळणातली सोयरिक. 
त्यावेळची इतरेजनांची “* स्वगत ” बोलणी, कचेरीतळे 
कित्येक प्रसंग, सत्याग्रही आचरण. . . इत्यादि घटना 
मामिक रीतीने रंगविल्या आहेत, म्हणून त्यांचा प्रभाव 
पडतो, यथातथ्य चित्रपटं मनापुढे दिसू लागतो. ठेखन- 

राल्य म्हणतात ते हेच. पांढऱ्या कागदावर काळी 


-परामदी 


अक्षेरे काढून प्रचंड जीवनपट वाचकांना दाखवाव- 
याचा, ही कामगिरी सोपी नव्हे. 


पुरुषोत्तम चरित्राचा प्रारं आधींच्या दोन' तीन 
पिढ्यांच्या हकीकतीने होतो, म्हणून हा कुटुंब-चित्र-पट 
म्हणंता येतो. सलंग चरित्रवाचनाची भूक अशाने भागत 
नाही. म्हणून महामहोपाध्याय द. वा. पोतदारांनी 
म्हटळे की स्थळ-काल-वद्ध नोंदींची आव्यकता या 
चरित्र-ग्रेंथात भासते. 


काहीही असले तरी हे कोडोब्रेक चित्र कुणा मोठ्या 
चरित्रकाराला भुरळ पार्डाळ, चरित्र लिहिण्यास तो 
प्रचोदित होईल- असे चरित्रनायक ह्या ग्रंथामुळे ठाऊक 
झाले. अशा सद्गुणी, स्वाभिमानी, कुटुंबाचा पस्चिय 
व्यापक समाजास झाला, हीच मोठी कामगिरी होय. 

श्री. चंद्रकान्तराव गोडसे यांच्या तीथरूपांचे हे 
चरित्र. असे भाग्यशाली जीवन, प्रपोत्रमुखदर्शनाचे 
वैभव, सुवर्णपुष्पांजहीचा समारंभ...सर्व वर्णन विलोभ- 
नीय आहे. ह्या पुस्तकाबद्दल अत्यंत समाधानाचे उद्गार 
अनेकांनी काढले; चरित्र नायकाबद्दल आपापले अनुभव 
सांगितले, त्यामुळे हा एक गारिवग्रथही म्हणता येतो. 

नल-दमयंती आख्यानात मोरोपंतानी एक दाखला 
मोठा समपंक दिला आहे: 

नर रन तोचि; तूंचि ्रीरत्न; 
उदंड आडनावांचीं --। 
न बुडविती नवा तारिति 
चित्रे बरबीं हि आडनावांचीं ॥ 

-पुरुषोत्तम पदवीस सबंस्वी अनुकूल असे हे चरित्र- 
नायक आहित. नुसते नावाचे पुरुषोत्तम नव्हेत हा 
भावाथ, 

हा ग्रंथ अधिक व्यापक समाजात फेलावेल तितके 
अधिक श्रेयस्कर. केवळ ज्ञातिब्रांधबांपुरता ह्या वंश- 
वृक्षाचा सुगंध मर्यादित ठेवू नये ही विनंती मुद्दाम 
करावीशी वाटते. 


- श्री> रा? टिकेकर 


मोहला 


५५ 


सार-संकटन 


क्रान्तिकारी वषे 


महान्‌ कामगार सांस्कृतिक क्रान्तीला चीनमध्ये 
सुरबात होऊन एक वर्षे झाले. परंतु वादळ शमण्याची 
चिन्हे अजून दिसत नाहीत. पेकिंगच्या म्हणण्या प्रमाणे 
अजूनही कम्युनिस्ट पक्षात मूठभर रात्रू शिक आहेत. 
( गेल्या वर्षीही हाच शब्दप्रयोग वापरण्यात आला 
होता. ) ही क्रान्तिकारर चळवळ सुरू असतानाच 
त्याचे मुळाशी असलेळे अनेक प्रश्न उजेडात येत 
आहेत. गेल्य़ा संतरा वर्षातील माऊ-त्से-तुंगचे धोरण 
अनेक बाजूने तपासळे जात आहे. त्यामागील दृष्टी 
राष्ट्रहिताच्या बाबतीत .किती प्रभावी ठरली असाही 
प्रश्न उंपस्थित करण्यात येत आहे. ही राजवट कार्यक्षम 
होती की नाही याचाही ऊहापोह होत आहे. ही 
चळवळ माओवबाद ब्रहुसंख्य जनतेच्या गळी उतर- 
विण्याकरता आहे. 

ही महान्‌ सांस्कृतिक क्रान्ती म्हणजे काय या 
प्रभ्ाचे उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही. पेकिंगच्या 
शब्दकोशात संत्कृति ( 0010ए7७ ) या शाब्दाच्या 
अर्थात कल्पना, संस्कृति, रीतिरिवाज, सवयी, राजकीय 
मंत, कायंदे, कलेबद्दळची मते या सर्वाचा समावेदा 
होतो. आणि सांस्कृतिक क्रान्तीचा अथे तर यापेक्षाही 
जास्त व्यापक आहे असे. दिसते. त्यात माओची 
चीन विधयक व सर्ब विश्वाबद्दळची मते यांचाही 
समावेश झालेला दिसत आहे. याचा मूळ उद्देश चीनला 
युद्धासाठी सज्ज करून जागतिक कम्युनिस्ट चळवळीचे 
केंद्रस्थान बनविण हा आहे. चीनी कम्युनिस्ट 
पक्षातील भ्रष्टाकार ब मबाळपणा काढून टाकणे हाही 
आणखी एक उद्देश आहेच. 

आणखी एक प्रयत्न-माओ हाच या क्रान्तीचा 
शिल्पकार, प्रणेता व सर्वश्रेड अधिकारी आहे हा त्याचा 
चीनी कम्युनिस्ट पक्षाला विश्षिष्ट वळण लावण्याचा 
कदाचित शेवटचा व म्हणूनच अटीतटीचा प्रयत्न आहे 
असे वाटते, 

१९६५ साली केव्हातरी, माओने पुन्हा एकदा 
आपल्या स्वतःच्या कल्पनेप्रमाणे चीन घडविण्याचा 
प्रयत्न करण्याचे निश्चित केळे असले पाहिजे. पूर्वीच्या. 
पराभवातून शिकलेले शहाणपण त्या कामी उपयोगी 
पडेल असेही त्याला वाटले असेल, वयाच्या बहात्तराव्या 


५६ 


अनुक्रमणिका 


वर्षीं साहजिकच वेळाचा प्रश्न .उद्‌मवतो. समाजवादी 
व वर्गकलहाच्या शिक्षणाने चीनमध्ये फारशी प्रगती 
झाली नाही. पक्षात अजूनही ' सुधारणावाद ? वाढत 
होता, ब्हिएटनाममधील युद्धामुळे निर्माण झालेला 
प्रश्नही महत्त्वाचा होता, ' जनता लढ्याचा ' (7?00- 
01७5 ॥7७! ) चीन हा बालेकिळा बनवावयाचे 
माओचे स्व अजून साकार करावयाचे होते. 


सांस्कृतिक क्रान्ती आताच सुरू करण्यात माओचा 
काही विशिष्ट हेतू असेल, परंतु त्याच्या अनेक सह- 
काऱ्यांना घाई होत आहे असे वाटते वे त्याच्या विचार- 
सरणीबद्दल पण ते बरेचसे साहोक आहेत असे दिसते. 
त्यामुळेच सांस्कृतिक क्रान्तीस विरोध निर्माण झाला आहे. 
विरोधामुळे चिडून माओ जास्त ताठर, उतावीळ व 
आतताई बनत आहे. राजकारणातील मतैक्य व वैय- 
क्तिक इमानदारी यांचेतील फरक तो जाणू दकत नाही. 
त्याच्या मताशी जुळते न घेणारे त्याचे विश्वासू सहकारी 
आज विरोधक म्हणून दिसत आहेत. ल्यु-शाओ-ची 
हा माओचा अनेक वर्षांचा उजवा हात ब चीनी पीपल्स 
रिपब्लिकचा अध्यक्ष, माओच्या मनातून साफ उतरला 
आहे. त्या उलट माओश्ली सहमत होणाऱ्या अनेक 
नव्या नेत्यांना त्याच्या प्रभावळीत स्थान मिळाले आहे, 


वयाची किमत-माओच्या विचारावर, धोरणावर व 
कृतीवर त्याच्या बयाची दाट छाया पडलेली दिसत आहे. 
तो मुख्यत््वकरून क्रान्तिकार व गनिमीकाव्याच्या 
युद्धनीतीतील निष्णात सेनानी आहे. राष्ट्र घडवणे हे 
दुय्यम कार्य त्याचे हातून झाले. नवी क्रान्ती त्याचे 
डोक्यातच फक्त सुरू आहे. ' येनान ? काळचे दिवस 
पुन्हा आणण्याचा व त्याकरता नवा उत्साह निर्माण 
करावयाचा त्याचा प्रयत्न आहे, त्याला क्रान्तिकारक 
वारस निर्माण करावयाचे आहेत. त्याच्या मनात काय 
आहे हे अजूनपर्यंत कोणालाच फारसे कळलेले नाही. 
परंतु १९५८ सालच्या * प्रचंड झेपी* सारखीच 
चीनला थोडक्या वेळात कम्युनिस्ट बनवण्याची ही 
स्टपट असण्याची शकयता आहे. परंतु ही चढाई 
बिकट आहे. माओने त्याकरता आपली स्य प्रतिष्ठा 
पणाला लावल्यासारखे दिसत आहे, त्याच्या कारकीदी- 
तील हा फार महत्वाचा व अटीतटीचा का आहे. 


सार-संकलन 


: प्रचंड झेपी ? तील व आंतरराष्ट्रीय संबंधातील 
अपयशाने. माओचे राजकीय वर्चस्व कमी झाले आहे. 
१९६५ साली झालेल्या सेंट्रल कमिटीच्या सभेच्या 
वेळी माओची बाजू.मजवूत नसावी असे वाटते. त्या 
वर्षींच सप्टेंबर महिन्यात माओचा सध्याचा खांद्या, 
संरक्षण मंत्री ठिन-पिआओ याने “ जनता युद्धा ? 
वरील आपला लेख प्रसिद्ध केला. त्यात माओच्या 
राजकीय व लष्करी विचारसरणीचा उदो उदो होता व 
गनिमी युद्धाचे तंत्र सांगितळे होते. परराष्ट्रमंत्री चन-यी 
यांनी पत्रकारांच्या परिषदेत युद्धाची परिस्थिती निर्माण 
झाली असून ते केव्हाही सुरू होईल असे मोठ्या 
हिरिरीने सांगितले, ऑक्टोबर १ च्या राष्ट्रीय दिना- 
निमित्त निघालेल्या पत्रकावरून मात्र पुढाऱ्यांतील 
मतमेद दिसून येत होते. त्यानंतरच्या काळात माओने 
आपल्या विरोधकांना धडा शिकविण्याकरता सांस्कृतिक 
क्ान्तीची रूपरेखा आखण्यास व तयारीस सुरवात 
केली, 
* चार पायऱ्या-सुरवातीस सांस्कृतिक क्रान्ती दोन 
टप्प्यांत पुरी करण्याचा माओचा विचार होता असे 
वाटते. आपल्या विचारसरणीशी जुळते न घेणाऱ्या 
व्यक्तींचा व संस्थांचा नादा करून त्यांचा जनमता- 
वरील प्रभाव नाहीसा करणे ही पहिली पायरी. त्या 
नंतर आुद्ध झालेल्या राजंकीय संघटणेला हाताशी धरून 
आपल्या तत्त्वज्ञानाची पकड पक्की करून तो एकमेव 
विंचार म्हणून प्रस्थांपित करण्याचे कार्य हाती घ्याव- 
याचे ही दुसरी पायरी. १९६५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात 
बु हान यांचेवरील हल्ल्याने सुरू झालेली सांस्करतिक 
क्रान्तीं अजूनही संहाराच्या अवस्थेतच आहे असे 
दिसते. संहाराची अवस्था मात्र चार टप्यातून गेलेली 
दिसत आहि. परंतु त्यानंतरची संर्जनशीलतेची पायरी 
या क्रान्तीने अजून गाठली नाही, प्रत्येक वेळी 
पक्षातीळ वेगळय़ा गटावर हछा करण्यात आला. प्रत्येक 
गटाने विरोध केला आणि तो करीत असताना अनेक 
पक्षसभासदांचा पाठिंत्रा' मिळविला. या विरोधामुळे, 
विरोधक व्यक्तिशः उघडकीस आले व त्यांची पक्षातून 
हकाल्पट्टी करण्यास सुरवात झाली, ् 

एका घटनेतून दुसऱ्या घटनेचा अर्थ लावगे फारसे 
सोपे नसले तरी सांस्कृतिक क्रांती एका ठराविक्र दिशेने 


व॑ क्रमाने होत आहे असे वाटते. 


न..भा.ट 


पहिले लक्ष्य क्रांतीचा पहिला टप्पा १० नोव्हेंबर 
१९६५ रोजी वु हान यांचेवरील हल्ल्याने सुरू. होऊन 
१९६६ च्या मे महिन्यापर्यंत पेकिंगचे मेअर पेंग चेन.व 
पेकिंग कम्युनिस्ट पक्ष यांचे भडतफींपर्यमत चालला. या 
काळात राजधानीतील व पक्षसंघटनेतील उच्च पदस्थ 
गात्रूंचा नाश. करण्याचे घोरण होते. पेकिंग म्युनिति- 
पालिटीचे अनेक सभासद्‌,. पेकिंगचा पक्षचिटणीस. 
तेंग टो व. दोवटी मेअर पेॅंग-चेन या सर्वांचा काटा 
काढण्यात आला. 


पेंग-चेन हा पहिल्यापासूनच हल्याचे लक्ष्य होता 
की नंतर तो ते ब्रनला हे सांगण कठीण आहे. सांस्के 
तिक क्रान्तीची सूत्रे पैग-चनच्या हाती द्यावीत अशी. 
माओची इच्छा होती असेही बोलले जाते. १९६६ च्या 
सुखातीपर्यंत पेंग-चेन, ल्यु-टिंग-यी व. चाठऱ-यां्ग 
या दोन्ही पदभ्रष्ट पुढाऱ्यांबरोबर पक्ष काम पहात होता. 
या सहकाऱ्यांचा इंमानीपणा व त्यांची सांस्कृतिक 
क्रान्तीला होणारी प्रतिक्रिया या दोन्ही अजमावणे 
हाही त्यातील हेतु असणे शक्‍य आहे. माओचा यो 
पुढाऱ्यांना . जाळ्यात पकडण्यासाठी केलेला हा कंट 
नसल्यास माओची नंतरची कृती फारच कडक व 
जुलमी होती असे म्हणावे लागेल, ऱ् 

हा झाल्यानंतर पेंग व त्याचे सहकारी मोठ्या 
निकराने लढले त्यावरून त्यांना यशाची बरीच आक्रा 
होती असे वाटते. माओच्या धोरणाविरुद्ध अनेक 
बाबतीत मार्क्सवाद व लेनिनवाद यांना घरून पेंगने, 
नवे धोरण सुचविले असले पाहिजे. त्यामुळेच त्याला 
माओविरुद्ध उभे रहाण्याची भीती वाटली. नाही. 
मुख्य प्रश्न पक्षाच्या विचारसरणीसंजधी होता.. इतर: 
दुय्यम बाबतीत मोस्कोशी असलेले संबंध, व्हिएटनाम 
मधील धोरण व सांस्कृतिक क्रांती पुढे कशी न्यावी याचा 
प्रश्न यासंबंधीचे विचार असणार. पेंगला काही लष्करी, 
अधिकाऱ्यांचाही पाठिंबा होता असे उघडकीस आले 
आहे. प्रसिद्धीखात्याने वु-हान वगेरे लोकाविरुद्ध 
विशेष प्रचार केला नाही. लष्करातील अधिकाऱ्यांतही 
बरेच वादविवाद होऊन त्याचा शेवट ठु-जुइ-चेंग या 
चीफ ऑफ स्टाफच्या जडतफींत झाला. भे 

चाड-यांग खेरीज पदच्युत झालेळे सर्व पुढारी. 
पक्षाच्या चिटणीस मंडळाचे सभासद होते, 


ष्‌ 


2: ॥४::72::::4 
शि 720 22702: 


वह वख ळा! 


नवभारत 


२ *माओचे : गूढ- पेकिंग पक्षाची बडतफीं व पेंगचेनची 
उचल्बजांगडी माओच्या इच्छेप्रमाणेच झाली हे खरे 
असले तरी या से क्रान्तीमधील माओचा हात 
अच्श्य, काहीसा गूढ आहे असे वाटत. १९६५ ते 
६६ मध्ये माओचे. दीन कोणालाही झाले नाही 
त्यांमुळे त्या काळात तो भाजारी असावा असा तर्क 
करण्यात येत आहे, पेंगवरील हछा व माओचे सार्व- 
जनिक दशन यांचा संबंध उघड आहे. पेंग'चे पारिपत्य 
करण्यास माओला स्वतःलाच पुढाकार ध्यावा लागला. 
पक्षाच्या सभातून वादविवाद होऊनच पेंगळा पदच्युत 
करण्याचे ठरविण्यात आळे असेल परंतु माओखेरीज 
कोणाचाही अधिकार तो मानावयास तयार नव्हता 
हेही उघड आहे. म॑ महिन्यात त्याचे विरुद्ध कारवाई 
क्रण्यांचे निश्चित.झाळे असले तरी जूनपर्यंत ते जाहीर 
करण्यात आळे नाही. चिटणीस मंडळातील बदलही 
यांच वेळी नक्की केळे गेळ असतील. 

या सवे काळात ल्यु-शाओ-चि सांस्कृतिक 
क्रान्तीबद्दल चकार शब्द बोलला नाही. परतु पेंग व 
व्यु हे फार चांगळे मित्र व सहकारी होते हे सवीना 
माहीत होते. त्यामुळे पेंगवरील हल्ला हा आडवळणाने 
ल्युवरीलच हछा होता. पंतप्रधान चाऊ-एन लाय व 
तेंग-त्साओ-पॅग या दोघांनीही गेल्या एप्रिलपासून 
क्रॉन्तीस पांठिंत्रा देण्यास सुरवात केली. याच वेळी 
“महान कामगार सांस्कृतिक क्रान्ति ) हा शब्दप्रयोग 
पहिल्याने वापरात येऊ लागला. पेंग आणि कंपनीच्या 
पदंच्युतीवरोबरच इतरही सुधारणावादी पक्षसभासंदांच्या 
उंच्चांटणांस सुरवात झाली. 

*-पॅक्षसंघटनेच दोर्बल्य- क्रान्तीची दुसरी अवस्था 
पॅगच्या. उच्चाटनापासून ते ११ व्या पक्षपरिंषदेपर्यंत 
चालली, या वेळचा मुख्य रोष विश्वविद्यांलये, शाळा 
वेव्तत्सम संस्थांतील पक्षांतगेत विरोधक यावर होता. 
त्येव्चिप्रमाणे प्रादेशिक पक्षसंघटनेतील जे सभासद शिक्षण, 
प्रचार व संस्कृती यांना जआादार होते त्यांचेबंरही 
जंत्ररद्स्त धाड पडली, 

।>बिश्वविद्यालयातील लोकांनी याला कडवा विरोध 
कॅरून कॅग्पसूजीवनात गडबड व गोंधळ माजविला, 
सुरवातीस हे काम पक्षसभासदाकडे देण्यात आले 
होते; अनेक सभासदांना त्याकरता मुद्दाम माओवादाचे 
त्यातील मुलकी ब लष्करी तत्त्वज्ञानाचे खास शिक्षण 


ष्‌ 


देऊन थाच विशिष्ट कामाकरता तयार केळे होते. परंतु 
त्यांच्या विश्वविद्यालयीन लोकांपुढे टिकाव. लागला 
नाही. 

चाऊ-एन-लाय यांचे म्हणण्याप्रमाणे विश्वविद्या- 
ल्यावर हला करण्याकरता पाठविण्यात आलेल्या 
पक्षसभासदांच्या टीम्समधीळ ९० टक्के टीम्स माओ- 
वादात कच्या होत्या. माओची बायको चैंग चेंग 
हिचेही म्हणणे की, “या टीम्स पाठविण्यात घाई 
झाली, त्यांचे काम साफ चुकले. ' भित्तीपत्रकांनी 
क्रान्तीच्या कामावर या टीम्सनी पाणी ओतले असा 
आरोप केला. परराष्ट्रीय पत्रपंडितांच्या स्पोर्टाप्रमाणे 
जून महिन्यापासून या टीम्सना परत बोलावण्यात येऊ 
लागले, श्रीमती माओ व चेन- पो-टा यांनी निर- 
निराळ्या विश्वविद्यालयांना भेटी देण्यास सुरुबात केली 
व पक्षसभासदांनी सुरू केलेली कामगिरी पुरी करण्याचे 
कार्य रेडगाडस्‌ कडे सोपविण्यात आले. 


अकरावी परिषद - पक्षाच्या टीम्स चळवळीतून 
काढून घेतल्याने सांस्कृतिक क्रान्तीसंबंधी पक्षसंघटनेची 
जबाबदारी काय असावी या बाबतीत पक्षसंघटणा व 
माओ व ल्न यांचे भांडण विकोपाला जाऊ लागले, 
कारण सुरवातीला या क्रान्तीच्या नियोजनांची, प्रचा- 
राची व सिद्धीस नेण्यासाठी लागणाऱ्या कार्याची 
जबाभदारी पक्षाच्या मध्यवती कमिटीतील खास गटाची 
होती. हे भांडण कशा प्रकारचे व कोणत्या मुद्यावर 
झाले हे स्पष्ट नाही परंतु त्यानंतर माओचा पक्षावरील 
विश्वास ढळला, क्रान्तीच्या यक्ाकरता पक्षाव्यतिरिक्त 
नबी राजकीय संघटणा, नवा प्रचार व॒ नवी योजना 
यांची जरूर आहे अश्शी त्यांची खात्री पटली. पक्ष 
खतःला शुद्ध करण्यास असमथे आहे असे त्यास 
वाटले. 


, पक्षांची परिषद १ ऑगस्ट पासून १२ ऑगस्ट 
पयंत चाळली, ही परिषद सांस्कृतिक क्रान्तीच्या पाठी- 
राख्यांनी खच्चून भरही होती.'माओ व लिन यांनी 
दोन मुद्रे मांडळे व ते सर्वानुमते पसार झाले, पहिळा 
म्हणजे सांस्कृतिक क्रान्तीचे कार्य तडीस नेण्यास पक्ष 
असमथ आहे व दुसरा म्हणजे १६ मुद्यांच्या जाहीर- 
नाम्यावर आधारलेली व रेडगार्डकडे ज्याचें नेतृत्त्व 
आहे अशी सामुदायिक चळवळच ही क्रान्ती यशस्वी 


सार-संकलन 


करू शंकेळ, परराष्ट्रीय पत्रकारांचे म्हणण असे की 
१० ऑगस्टला झालेल्या. जनतासंपर्क मेळाव्यात 
६ पक्षाचा ब जनतेचा संबंध संपूर्ण तुटला आहे ' असे 
माओने विधान केळे होते ते ११ तारखेला पीपल्स 
डेलीने छापले पण नंतर सवेच्या सर्व अंक परत घेतले 
गेले, 

सहकारामुळें अपराध, - ऑगस्टमधीळ पक्षपरिषद 
संपल्यापासून १ ऑक्टोबर पर्यंतचा काळ क्रान्तीच्या 
तिसऱ्या टप्प्याचा होता. या काळात दुसऱ्या . अवस्थेत 
ज्या पक्षांधिकाऱ्यांनी व महत्त्वाच्या सभासदांनी उघड 
विरोध केला किंवा वादविवादात विरोधी मते 
प्रतिपादली त्यांचा काटा काढण्यात आला. माओ-लीन 
गट व पक्षाधिकारी यांचेतील सत्तास्पर्धा या काळात 
पराकोटीस पोचली, 


१८ ऑगस्टला झालेल्या संचलनाचे वेळी नवे 
नेते व्यासपीठावर दिसले, त्यात पहिल्यानेच लिन- 
पिआओ हा माओच्या उजव्या हातास उभा अस- 
लेला. दिसला. याच संचलनाचे वेळी रेडगाडंसूना 
माओने उघड मान्यता दिली. थोड्याच कालावधीत 
रेडगाडनी देशभर धुडगूस घालण्यास सुरवात केली. 
प्रादेशिक व स्थानिक पक्षनेते व सभासद, म्युर्निसि- 
पालट्यातून काम करणारे सभासद या सर्वांवर उघड 
उघड हले होऊ लागले: ऑगस्ट २० ते सप्टेबर 
१० च्या दरम्यान या हछ्यांचे स्वरूप व त्याना 
होणारा विरोध दोन्हीही अत्यन्त तीन्र होते. 

माओोची माश्यता- रेडगारडच्या अमानुष वर्तनाकडे 
मांओ-लिन गटाने जाणून बुजून कानाडोळा केला, 
स्थानिक पक्ष सभासद, सुरक्षादल व लष्कर यांनी 
रेडगार्डच्या चळचळीत ढवळाढवळ करू नये अशी 
ताकीद देण्यात आली होती. रेडगाड॑स्‌वर कोणाचा ताबा 
आहे हे स्पष्ट नसळे तरी माओ-लिन गटाचे त्यावर 
वर्चस्व आहे हे नकी, या संघटगेवर पी, एल, ए, 
सारख्प़ा कमिटीचे वचेस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न 
करण्यांत आढळा, लष्करातील काही अधिकाऱ्यांना 
संघटणेचे शिक्षक म्हणून नेमण्यात आले. त्यात लष्करी 
शिस्त आणण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला, तरीसुद्धा 
रेडगार्डस्‌वर कोणाची सत्ता आहे ते अजूनही समजत 


नाही, 


पेकिंगहून या. चळवळीची सर्वसाधारण दिव 
आखली जात होती. त्याला वैचारिक वळण लावण्या-चा 
प्रयत्नही होत होता. वहातुकीची साधने पुरविण्यात. येंत 
होती. परंतु रेडगाडंसचे. नंतरचे आततायी वर्तनः ब 
त्यांनी देशभर घातलेला धुमाकूळ पहाता त्यांचे वतैनार 
वर दैनंदिन ताबा कोणाचाच नव्हता असे वाटते, .: 

नवे विरोघधक- अनेक ठिकाणच्या पक्ष चिटणिंसोर्नी 
विरोधकांची भूमिका घेण्यास सुरवात केली आहे 
क्रान्तीच्या तिसऱ्या अवस्थेत चाउ-एन-लाय यांच्या? 
सारखे ' नेते सांस्कृतिक क्रान्तिकारांनी ' आर्थिक 
जीवनात व्यत्यय आणू नये म्हणून सहा देत आहेत; 
तर लिन-पिआओ सारखे नेते क्रान्तीच्या विरोधकांची 
नायनाट करा म्हणून आदेश देत' आंहेत. या परस्परे 
विरोधी सल्ल्यांचा अथ एकच की चळवळ किती वेंगाने 
व॒कशातऱ्हेने चालवावी यात्राबत पुढारी मंडळीत 
इमत निर्माण होत आहे. उपटू 

रेडगाडेसूनी देशात भीतीचे वातावरण. निर्मोणि 
करण्यात यश्ु॒ मिळवले असले तरी  पक्षसकाईचे 
कामात त्यांना यश आलेळे नाही हे उघड आहे. 
कारण रेडगार्डसनी हछा केलेले अनेक अधिकारी 
व पक्षनेते पन्हा आपल्या अधिकारपदावर --खूढ 
झालेले दिसत आहेत. वतमानपत्रातील बातम्यांवरून 
ही तिसरी अवस्था संपुष्टात आलेली आहे; परंतु विरोः 
धकांचा नायनाट मात्र झालेला नाही, फ़ 


वत॑मानकाळ- सध्याची अवस्था १ ऑक्टोबर 
पासून सुरू झाली आहे. . सुरवातीस सव काही. 'शांनः 
होऊ लागळे आहे असे वाटत होते. माओच्या तत्त्वर्‌ 
ज्ञानाचा शांतपणे अभ्यास करण्याचे लिन पिआओगने 
सर्वाना आवाहन केळे होते. पक्षनेत्यात क्रान्तीच्या' 
कार्यक्रमाबद्दल तीव्र मतभेद होत आहेत यांचीच'ही' 
शांतता द्योतक होती र 

ऑक्टोबर १८ ला रेडगाडंसचे संचलन झाले' स्या 
समोर होणारी भाषणे एकाएकी रद्द करण्यात ऑ्ली 
कारण कांय बोलावे यात नेव्यात व ल्यु-शाओश्ची' 
याचेवर होणाऱ्या टीकेबद्दळ अनुयायात मतभेद होते.” 

सरकारी अधिकार्‍याबरील रोष- त्यानंतर स्रकारी 
अधिकाऱ्याकडे रेडगाड॑सची वक्रदृष्टी बळली. : यांचाः 
अर्थ चाड-एन-डाय व चेन-यी सारखे मंत्री ब अधिर 


५९ 


नः डटष्यातमवधना त्य 
“टर ७3 
-पफनभमखरळव 
य 


मवभारत. 


काराच्या जागेवर असलेले नेते वादात गोवले गेले. 
रेंडंगाडसूना माओ गटाचा पाठिं्रा होता हे स्पष्ट 
होते. काही नेत्यांनी शांतता प्रस्थापनेसाठी माओगट 
घे अधिक्रारीगट यात समझोता. घडवून आणण्याचा 
प्रयत्न केळा असेही रेडफ्लेंग या वतमानपत्रांचे मत 
आहे. कदाचित तिसऱ्या अवस्थेतं झालेल्या चर्चेत 
चाळऊ-एन-लाय गटाने माओ-लिन गटाला कसून विरोध 
केला. असेल. कारण या क्रान्तीमध्ये एक गोष्ट 
स्पष्ट झाळेळी आहे व ती म्हणजे पूर्वीच्या अवस्थेत 
ज्यांनी विरोधी भूमिका घेतली असेळ तो गट 
पुढच्या अवस्थेत ह्यांचे लक्ष्य बनतो. अजूनही ही 
स्पापसातील यादवी संपुष्टात आल्याची लक्षणे नाहीत. 
क्वान्तीचा मार्ग जास्त नेटाने व धडाडीने आक्रमिला 
जाईल अद्या घोषणा वारेवार होत आहेत. 

र्त करंट सीन, १० डिसेंबर, १९६६ 


वाढत्या अंतरामुळे एकाकी पडणारा टिटो 

..- राज्यकर्स्या कम्युनिस्टप क्षाचा एखादा प्रमुख प्रवक्ता 
दूरंचिञ्वाणीवरून लक्षावधी लोकांसमोर आपल्या 
"पक्षाची पुनरेचना कशी करावी याची चर्चा करील ही 
घटना तीन वर्षापूर्वी कल्पनेने सुद्धा खरी वाटलो 
नसती. थोड्याच दिवसापूर्वी युगोस्लाव्हियाचा एक 
प्रमुख नेता टाडोरोव्हिक याने ही गोष्ट प्रसक्ष करून 
दाखविली. आर्थिक आधुनिकीकरणाकरता करावे 
लागणारे बदल इतर पूव युरोपिअन राष्ट्रांप्रमाणे युगोस्लाव 
जनतेवर लादळे जात नाहीत. ते कशा तऱ्हेचे असावेत 
१!त्याकरंता कश्या तर्‍हेचे राजकीय व आथिक बदल 
कॅरेण आब्रश्‍यक आहे याचा ,विचारविनिमय केला 
जातं आहे. यामुळे युगोस्ाव्हिया आज अनेक बाब- 
तोत'कम्युनिस्ट जगाच्या पुढे आहे. त्यांच्या आर्थिक 
समस्यांनी तर इतर कम्युनिस्ट जगाला भेडसावळेच 
आहे. सच्चा कम्युनिस्टांना युगोस्लाऱ्हियाचे उदाहरण 
झलुकरणीय' न वाटता धोक्याचे वाटत आहे. पण 
संमजा, त्यांचा नवा प्रयोग यशस्वी झाला व त्यातून 
कैन्मभावी राष्ट्र म्हणून पुढे आळे तर इतर कम्युनिस्ट 
पक्ष त्यांच्या मार्गाला टाळू शकतील का १ 


"टु० साली पूर्व युरोपातील सर्वच कम्युनिस्ट 
रेंट्रापुढे आर्थिक समस्या होत्या वः त्यातून . माग 
कौंढण्यांची प्रत्येकाची बेगवेगळी धडपड चाळू होती, 


पण युगोस्लाव्हियाने पहिल्या प्रथम निराळा मार्ग 
आक्रमण्यास सुरवात केली. झार्थिक व्यवस्थेत आधुर्‌ 
निकीकरण व उदारमतवादी धोरण स्वीकारण्यास त्यांनी 
सुरवात केळी, नियोजनाचे विकेंद्रीकरण करून त्यानी: 
कारखान्याच्या मॅनेजसंना अ>क वाबतीत स्वातंञ्य दिळे 
व उत्पादनात नफ्याचे तत्त्व स्वीकारळे, रशिया व इतर 
कम्युनिस्ट देश या जाततीत ( रुमानिया व अस्तेनिया 
सोडून ) युगोस्लाव्हियाच्या पावलावर जपून जपून 
पावे टाकीत आहेत. परंतु आर्थिक बाबतीखेरीज इतर 
क मात्र पुढे जाण्याची त्यांची तयारी दिसत 
नाही. 


१५ वर्षांपूर्वी युगोस्लाव्हियाने कारखान्यातून काम- 
गारांच्या स्वतःच्या कमिटीकडे मॅनेजमेंट देण्याची. प्रथा 
सुरू केली ही पद्धत त्यांनी स्वतःच तयार केली, 
अजूनपर्यंत कोणत्याही उदारमतवादी राष्ट्राने स्वीकार न 
केटेढी आहे, परंतु एकदा केंद्रीय नियोजन कमिटीची. 
सत्ता कमी केळी म्हणजे सर्वत्र अशा कामगार मॅनेज- 
मंटची मागणी सुरू होईढ, हंगेरीमध्ये कामगार संघट- 
णांची पुनरचना करून अशा तऱ्हेची मागणी करण्याचा, 
प्रयत्न सुरू झाला आहे. 


झुगोस्लाव्हिया आता राजकोयदृष्ट्या पण, धोक्याची 
पाबळे टाकोत आहे. स्लोव्हान पार्हमंटमध्ये सरकारचा 
पराभव झाल्यामुळे, स्लोःहान सरकारने राजीनामा दिला 
ही घटना कम्युनिस्ट देशांच्या इतिहासात अपूव होय 
युगोस्लाब्हियात त्याबद्दल नवल वाटले नसले त्री इतर 
कम्युनिस्टांना ती नवीच आहे. त्यामुळे राजकीय 
द्ष््या कम्युनिस्ट राष्ट्रांपासून य॒गोस्ठाव्हिया दूर जात. 
आहे तात अंतर निर्माण होत आहे. सरकार व पालं- 
मट यांचेत मतभद झाल्यास काय करावे हे १९६३, च्याः 
कायद्यात नमूद केलेले आहे. या देशादीळ कायदा, 
राबवण्याकरता असतो इतर कम्युनिस्ट देशाप्रमाणे नुसताः 
दप्तगत ठेवण्यासाठी नसतो. संपूर्ण सरकार वा सरकारा- 
तील काह समातद यांनी राजीनामा दिल्यास काय. 
करावे या संत्रधं'चे नियम बेलग्रेडमधीळ फेडरल पाझमेंड 
सध्या तयार करीत आहे, युगोस्लाव्ह सरकारचा राजी- 
नामा हा नेहमीच्याच वैचारिक मतभेदातून दिला 
गेळा असून त्यात विशेष असे काहीच नाही असे मत्त 
'कोम्युनिस्ट? या वैचारिक मासिकाने व्यक्त केढे आहे. 


क्र 


अनुक्रमणिका 


सार<संकळन 


युंगोस्ल्ाव्ह' पुढाऱ्यांना , - पंतप्रधान स्मोलेज यांनी 
पक्षाने संपूर्गणे पाठिंब्रा. दिलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या 
मागील तत्त्वांचे. संरक्षण करण्याकरता दिलेल्या राजीं- 
न्ताम्यांचे काहीच बाटले नसेल. राष्ट्रीय इन्शुरन्स मधून 
मिळू शकणाऱ्या पैद्यातून वैद्यकीय मदत देण्याच्या 
योजनेवरील. ब्रिलामधूनच हा. मतभेद उगम पावला. 
समे जनतेला देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय मदतीमुळे 
वाढलेला कर्जाचा बोजा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला पेलव- 
वणार नाही, असे. बेलग्रेडचे म्हणणे, कारण सव 
अर्थव्यवस्था स्वतःच्या पायावर उभी करण्याची त्यांची 
इच्छा आहे ब त्याची जरूरीपण आहे. म्हणजे वैद्रकीय 
मदतीवरील खर्च कमी करून बारीक सारीक गोष्टीकरता 
कामगारांनी स्वतः खर्च करावा किंवा इन्शुरन्सचा हपता 
वाढेवांवा असे त्यांचे म्हणणे. पार्लमेंटमधील काम- 
गारांच्या प्रतिनिधींनी हे बिल पराभूत केले. 
*: राष्ट्रौय अर्थव्यवस्था मक्म पायावर उभी करणे'हे 
सर्व स्ठोव्हान नागरिकांचे काम असून. त्यांसाठी प्रत्ये- 
कामे थोडीफार झीज सोसली पाहिजे हे श्री स्मोले 
यांचे' म्हणणे ते. लोकांच्या नजरेसमोर आणण्याचा 
राजिनाम्याचा नाटकी. मार्ग त्यांनी स्वीकारला. युगो- 
स्लाव्ह पुढाऱ्यांनी राजकीय व आर्थिक सुधारणा एंक- 
दम हाताळावयांस नको होत्या असे म्हटले जाणे. शक्‍य 
आहे. विशेषतः पार्लमेंट व कामगार संधटणा या दोन्ही 
ठिकाणी' माषण-स्वातंत्र्य मिळाले असताना अप्रिय 
योजना पुढे मांडणे धोक्याचे होते. कारण वैयक्तिक व 
गटांच्या फायद्याच्या. नावाखाली आरडाओरडा कर- 
ण्यांचे'अमीष मोठे होते. 

आथिक सुधारणा यशस्वी करावयाच्या असल्यास 
प्रत्येक नागरिकाला त्या कळल्या पाहिजेत व त्या 
अमलांत आणण्याची जत्राबदारी पक्षाची नसून आपली 
संवींची आहे याची जाणीव नागरिकांना झाली' पाहिज 
अस्ते युगोस्लाव्ह पुढाऱ्यांचे मत आहे. आता मालक 
( 8088.) पक्षं नसून जनता आहे. म्हणूनचं एका 
आजूस पार्लमेंटरी संस्था वाढविण्याचे कसोद्यीचे महत 
व दुसऱ्या बाजूस सवे निवडणुका लोकशाही पद्धती 
ब्रेऊन फेडरल व प्रादेशिक पार्लमेंटसू म्हणजे, खुल्या, 
जिवंत व भारदस्त चर्चेची व्यासपीठे बनविण्याचा 
प्रयत्न ! ही. स्थाने म्हणजे नुसती वादविवाद. मंडळे न 
रहाता त्यांचे. सत्तास्थानात रूपांतर करण्याचे प्रयत्न ! 


३१ 


>>> 


अनेक वषे या दिशेने वाटचाळ होत आहे. पाढे- 
मंटमध्ये. पराभूत झालेले स्मोळे यांचे बिळ. पहिलेच 
नव्हे. पण राजीनामा देणारे पंतप्रधान मात्र ते पहिलेच: 
युगोस्लाव्ह राजकारणात अनेक पक्ष निर्माण करण्याची 
कोणाचीही कल्पना नाही. युगोस्लाव्ह पुढाऱ्यांचे म्हणणे 
अस की आम्ही पाश्चिमात्य लोकशाहीच्या पुढची 
पायरी गाठली आहे. कारण आमच्या लोकशाहीत 
एक पक्ष आत येणे व दुसरा बाहेर जाणे असे प्रकार 
होत नाहीत तर आमच्या धोरणावर चर्चेचा व वाद- 
विवादाचा सतत परिणाम होत असतो, ही पद्धती 
राबवणे सोपे नाही. पाश्चिमात्य लोकशाहीपेक्षा ते 
नक्कीच कठीण आहे, धोरण अमलात आणण्यात या 
पद्धतीत कदाचित्‌ जास्त आडथळे येतील, ती ब्यव- 
हारात आणणे कठीण आहे. 


परंतु रशियन व इतर कम्युनिस्ट राष्ट्रांच्या मते या 
पद्धतीत पक्ष कोठे ब कसा बसवावयाचा हा मुख्य प्रश्न 
आहे. युगोस्लाव्ह कम्युनिस्टांचे म्हणणे की देशात 
कम्युनिस्ट पक्ष हे एकमेव राजकीय केंद्र राहिले. तर 
त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागतील. एक तर पक्ष कार्यक्षम 
रहाणार नाही व दुसरे म्हणजे प्रगती ब सुधारणांच्या 
मार्गातील तो एक घोंड होण्याची शक्‍यता. आहे. 
सनातनी मतांचा तो बालेकिछा बनणे अशक्‍य नाही. 
जत्राबदारी सर्वांचेवर. असली पाहिजे, सरकार, पार्लमेंट, 
उद्योगधंदे व कम्यून्स या सर्वीनी, जनात्रदारी उचलळीच 
पाहिजे. या सर्वात पक्षसभासदांनी भाग ध्यावा. 
आपले वजन पडण्यासाठी पक्षसभासदांनी योग्य गोष्टींना 
पाठिंबा दिला पाहिजे. योग्य तो सछा दिला पाहिजे 
तरच त्यांचे वचस्ब कायम राहील. 


कम्युनिस्ट टीकाकारांना युगोस्लाव्हिअन पक्षांचे 
विकेंद्रिकरण म्हणजे समाजवादी क्रान्तीशी प्रतारणा 
वाटते. अध्यक्ष टिटो यांना अद्या प्रकारची टीका' 
आवडत नाही. त्यामुळे वाट चुकलेल्या बुद्धिवाद्यांना 
वठणीवर आणण्याचा ते प्रयत्न करतील, गेल्या 
महिन्यात बोसनिया. येथे केलेल्या एका भाषणात पक्षाचे 
रूपान्तर आपण शैक्षणिक संस्थेत करीत आहोत हा. 
काही पूर्व युरोपातील राष्ट्राचा आरोप खोटा असल्याच 
त्यांनी जाहीर केळे, जोपर्यंत टिटो गटाचे युगोस्लाव्ह 
राजकारणात वर्चस्व आहे. तोपर्यंत कम्युनिस्ट पक्षच 


नंबंभारत 


ससाघारी राहीळ परंतु ती सत्ता जत्ररदस्तीने लादली न 
जाता सुसंस्कृतपगे चालविलो जाइल. अशा तऱ्हेने 
पक्षाचे कामकाज चाळवल्यास पक्ष म्हणजे एखादे नामां- 
[कित बादविवाद्मंडळ न वनता बुद्धिमान लोकांना तो 
आकर्षक वाटेल. अर्थात यां अपेक्षा फार उच्च आहेत 
'हे निश्चित 
युगोस्लाव कम्युनिस्टांची ही जगावेगळी पक्ष- 
संघटणा यशस्वी होईपर्यंत इतर कम्युनिस्ट पक्ष त्याकडे 
ढुंकूनही पहाणार नाहीत. ते आपआपल्या ' पालमेंटरी 
संस्थांच्या चुण्या वा झालरी सारख्या करीत राहातील. 
राजकीय सुधारणाखेरीज आर्थिक विकास साधता येत 
नाही हे युगोस्लाव्हियाचे म्हणणे चूक ठरेल अशी 
त्यांना आशा वाटत आहे. रहाणीचे मान 
एका विशिष्ट पातळीवर आणल्याखरीज राजकीय 
सुधारणांची गोष्ट काढणे धोक्याचे आहे असेही त्यांना 
वाटते, एक गोष्ट मात्र नक्की की पूर्व युरोपात अशा 
तऱ्हेचे प्रयोग करण्याइतके स्थेये फक्त युगोस्लाव्ह 
कम्युनिस्टांनाच आलेळे आहे. पण जग ल्हान झालेले 
आहे, एका ठिकाणी काय होते त्यावरून दुसरीकडील 
लोक ताबडतोत्र धडे घेतात. युगोस्लाव्हिया यशस्वी 
झाला की त्या दिशेने आपल्याही देशात बदळ घडवून 
आणण्याची मागणी वाढण्यास घेळ लागणार नाही. 
-दि इकॉनॉमिस्ट, २१ डिंसंजर १९६६. 


तंत्रविदेतीळ खिंडार 


आपण अमेरिकेच्या आर्थिक साम्राज्याचे एक 
घटक राज्य होत आहोत यांची तीत्र जाणीव पश्चिम 
युरोपातील लोकांना होत आहे. अमेरिकन साम्राज्य 
आपल्या तंत्रकुदळतेने युरोपातील प्रत्येक उद्योगधंद्यात 
चंज्ञप्रवेश करीत आहे यांचीं युरोपला भीती वाटत 
आहे. अमेरिकेच्या राक्षसी उद्योगधंद्यांपुढे युरोपचा 
पाडाव लागत नसून थोडेच दिवसात युरोप म्हणजे 
अमेरिकेवर अवलंबून असलेले एक मागस राष्ट्र होईल 


की काय असेही काहींना वाटत आहे. 


अमेरिका व इतर जग यंचित पडणारे तांत्रिक 
खिंडार ( ॥'००॥॥०10809) ४७७ ) दिवसेदिवस 
वाढत असून त्यामुळे जागतिक राजकारणाला अमेरिका 
विरोधी रंग मिळू लागला आहे. या प्रश्नाचा विचार 
करण्याकरता युरोपिअन कॉमन माकेट राष्ट्रांची खास 


ब्रैठक भरणार आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान १ प, जर्मनीचे 
मागील चॅन्सळर एरहाड यांनी जॉन्सनशी झालेल्या 
बोलण्यात त्याचा उल्ले केला. . सोव्हिएट पंतप्रधान 
कोसिगीन यांनी पॅरेसमध्ये हेच सांगितले. अमेरिका व 
रद्षिया एका बाजूस व इतर युरोपिअन राष्ट्रे एका 
ब्राजूस असे दोन गट स्पष्ट होऊ लागले आहेत. 


उद्या काय होणार ? -हे तांत्रिक लिंडार म्हणजे 
काय आहे ? ते खरोखरचं अस्तित्वांत आहे काय ! 
युरोपिअन माणसाच्या दैनंदिन जीवनोपयोगी वस्तूतीह 
अनेक वस्तू अमेरिकन कारखान्यात तयार होत आहेत. 
सकाळपासून रात्रीपर्यंतचे एखाद्या व्यापारी माणसाचे 
जीवन पाहिल्यास द्रघडीस त्याला अमेरिकन कारखांन्या- 
तील मालाचा उपयोग करावा लागतो असे दिसून यते. 

परंतु अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाचे चित्र बरेचसे 
अतिरंजित आहे युरोपच्या सव व्यापाराचा पाचवा 
हिस्सा (५ '/,) अमेरिकेच्या हातात आहे, त्यांचे 
सगळे भांडवल २० ब्रिल्यिन डॉल्स आहे, परंतु 
अमेरिकेचा व्यापार हा अत्यन्त गुंतागुंतीच्या तांत्रिक 
उद्योगधंद्यात गुंतलेला आहे. युरोपातील तीन चतुथौद 
कॉप्युट्स अमेरिकेतून येतात, ४० टक्के तेळ्धंदा त्याचे 
हातात |आहे. एकतृतीयांश मोटार धंदा, ३५ टक्के 
मोटारच्या टायसंचा धंदा, ४० टक्के ट्ॅक्टस॑ ब 
इतर शेती सामान, ७० टक्के शिवणाची मशिन्स 
७५ टक्के विजेवर चालणारी स्टॅंटिस्टिकळ मशिन्स 
व ९० टक्के कृत्रिम रबर येवढे सथ घदे आज 
अमेरिकेच्या ताब्यात आहेत. जनरऴ ड गोला फ्रेंच 
कॅरेह्हाट विमाने ळालळचीनला विकावयाची होती, पण 
त्यातील इलेक्ट्रॉनिक सामुग्री जवळजवळ सवच आम 
रिकन असल्याचे लक्षात आल्यावरून अमेरिकन 
- फरान्सला तसे करणे शक्य झाले 

गुंतागुंतीची कारणे- 


पण हे खिंडार पडण्याचे 
काय ? आज युरोपमध्ये ण्याचे कारण 


शुद्ध शाक्रे व इंजे 

शास्त्र यांतील तशांची बाण खासच नाही. पी 

श्ञांनी जर्गाला पेनिसिलीन, ऑटोगिरास जट पवि 
र 1.1 

रडार दिली आहेत, परंतु युरोपिअन शोस्रात ख हे 

बाबतील कमी पडतात: (१ ) प्रयोगशा लट 

शोंध उपयुक्त वस्तू तत्रार नार क 


६२ 


सार>संकलन 


(२). संघटना व बाजारपेठ काब्रीज करण्याचे शास्त्र, 
थोडक्यात म्हणजे ! 

(अ) युरोपची बाजारपेठ फारच संकुचित आहे. 
कोठल्याही युरोपातील देशाच्या बाजारपेठेच्या ६ पट 
मोठी अमेरिकन बाजारपेठ आहे. 

(ब) युरोप संशोधन व विकास या बाबतीतील 
खर्चात फाजील काटकसर करीत आहे. सर्व युरोपच्या 
चौपटं पैसा अमेरिका संशोधन ब विकासावर खच 
करीत आहे. संशोधनावर पैसा खच केल्यास युरोपिअन 
कंपन्यांना पण चांगला नफा मिळतो. परंतु युरोपात 
घोका पत्करण्यास कोणी तयार होत नाही, 

(क) संघटकांची वाण : युरोपात उत्कृष्ट व्यक्ती 
आहेत. परंतु त्या सवाचा उपयोग करून घेणारे 
संघटणाचातुर्य सापडत नाही अस एका नामवंत इटा- 
लियन शास्त्रज्ञाचे मत आहे, वरिष्ठ शासकांची निवड, 
त्यांचे चातुर्य, महत्त्वाकांक्षा वा कार्यक्षमता यावरून न 
होता त्यांच्या सामाजिक दुर्जावरूनच पुष्कळ वेळा होते, 

(ड) टेकूनिशिअन व संशोधक यात टेकूनिशिअनळा 
कमी लेखण्यात येते, त्याच्या कतृत्वाला कमी किंमत 
दिली जाते. ब्रिटन व युरोपमध्ये औद्योगिक क्रान्तीचा 
जन्म झाला असला तरी लहान लहान तांत्रिक संश्योध- 
कांना अमेरिकेत मिळणारे महत्त्व युरोपने कधीच दिले 
नाही. त्यामुळे दरवर्षी हजारो जमन व ब्रिटिश टेक- 
निशिअन्स अमेरिकेत स्थाईक होत आहेत. अगदी 
अलीकडे अलीकडे पर्यंत इंजीनिअर्स वरिष्ठ शासक्रां- 
बरोबर जेवण घेऊ शकत नसत, इंजीनिअर होगे फारसे 
महत्त्वाचे समजले जात नव्हते. 


(इ) युरोपांत उत्कृष्ट शास्त्रीय व टेकूनिकल शिक्षण 
मिळु शकते. परंतु अजूनही ते मिळणे 'ही मूठभर 
लोकांची मिरासदारी आहे. १० व्याते १४व्या 
वर्षांचे सुमारास हुशार विद्याथ्यांना वेगळे करण्यात 
येते. जमनीत॑ 'कॉलळिजमध्ये जाण्याच्या वयातील मुलां" 
पैकी फक्त ८ टक्के मुले विश्वविद्यालयात जातात. इंग्लंड- 
मधील कॅलिज विद्यार्थ्यांची संख्या फक्त १ लक्ष वीस 
हजार आहे. एकट्या न्यूयॉर्क सिटी विश्वविद्यालयातील 
विद्यार्थ्यांची संख्या एवढीच असेल, अमेरिकेतील 
४० टक्के मुलांना विश्वविद्यालयीन शिक्षणाचा फायदा 
मिळतो, 


हाल्चालीतील जादु- युरोपात एखादा प्राध्यापक 
वा ब्रिद्वान एक उत्कृष्ट संस्था किंवा विश्वावेद्याल्याचा 
विभाग जन्मभर मोठया कष्टाने पण हिरीरीने चालवतो. 
हावडेचे माजी अध्यक्ष कोमांट यांचे म्हणण्याप्रमाणे 
जमन विश्वविद्यालयीन पद्धत जगातील सर्वोत्कृष्ट आहे. 
फक्त ती १९ व्या हतकाकरता आहे एवढेच. 


अलिकडे मात्र युरोपात अमेरिकन धतीवर शिक्ष- 
णाची पुनरंचना करण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू झाले 
आहेत, अनेक विष्रयातील तज्ञांचे सहकार्य, एकेका 
विभागात अनेक प्राध्यापकांच्या नेमणुका व फिरते 
विभागीय नेतृत्व या सवीचा विश्वाविद्यालयातून समावेश 
होऊ लागला आहे. युरोपियन कॉमन मार्केट- देशात 
तरी निदान विश्वाविद्यालये सरकार व उद्योगधंदे यातील 
माणसांची मुक्त हालचाल सुरू करून अमेरिकेतील 
हाळ्चालींच्या जादूचा अनुभव घेण्याची तयारी दिसत 
आहे. 


इतरही राष्ट्रात ही विचारसरणी पसरत आहे, 
नेदरळँंडने आपले संशोधनत्रजेट ४५ टक्क्यांनी वाढ- 
वले आहे. ब्रिटिश उद्योगपती इंजिनिअर्स व सायन्स 
अँज्युएटाच्या शोधार्थ विश्वविद्यालयातून प्रतिनिधी 
पाठवीत आहेत. परंतु हे सव करून ही विफलता पदरी 
आल्यास संरक्षणाच्या भिंती सभोवती उभारण्याची 
युरोपची नेहमीच तयारी असते, अनेक वृत्तपत्रे अमे- 
रिकन भांडवलावर निग्रेध घालण्याची भाषा बोलू लागली 
आहेत. फ्रान्सने या बाबतीत पुढाकार घेतला, पण 
त्याचा काहीएक उपयोग झाला नाही. अमेरिकन 
उद्योगपती युरोपिअन जवनमान गोठवू शाकतात. 
युरोपातील अंतर्गत टॅरीफच्या भिंती काढून टाकल्यासुळे 
अमेरिका आपले कारखांन नित्रंध घालणाऱ्या देशाबाहेर 
हलवू शकते. 

खरे उत्तर- अमेरिकेनेच हे टेकूनालॉजिकळ खिंडार 
बुजवावे असे काही युरोपिअन्सचे म्हणणे आहे. यांचा 
परिणाम म्हणून या प्रश्नाचा अभ्यास करण्याकरता 
अध्यक्ष जॉन्सन यांनी एक कमिटी नेमली आहे अंमेरि- 
कन कंपन्यांनी आपली ट्रेड सिक्रटस्‌ जाहीर केल्याखेरीज 
हे खिंडार कसे बुजणार हे सांगणे कठीण आहे. शासन- 
कर्त्यांना शिक्षण देणे, युरोपिअन कारखानदारांशी 
सहकार्य करून नवे कारखाने काढणे किंवा युरोपिअन 


६३ 


,नवभारत 


सांडबलाला अमेरिकेत वाव देणे अद्यासारख्या काही 
गोष्टी. अमोेस्का करू. शकेल, . फ्रेंच - उद्योगपतींनी 
वादिग्टनमध्ये अमेरिकन कंपनीवरोवर अल्युमिनियम 
रिडकदान ऐट बांधण्यास. सुरवात केली आहे. 
- परंतु.या गोष्टीतून खरा प्रश्न सुटणार नाही. . युरोप- 
मधील राष्ट्रीय सीमा या सर्वास जवाबदार आहेत. 
नेदरळेंग्डच्या फिलिप्स लॅम्प कंपनीचे संशोधन 
डायेरक्टर उपरोधिकपणे म्हणाळे की, “ अमेरिकेने 
आपल्या पन्नास घटक राज्यांना पन्नास वेगवेंगळ्या 
भाषा द्याव्यात, त्यात वेगवेगळे चलन निर्माण. करावे, 
त्यांच्या सीमा अंद करात्र्यात म्हणजे १५ वर्षानी युरोप 
रेकूनॉंलॉजिकल खिंडार भरून काढू शकेल? , ज 
थोडक्यात म्हणजे हे खिंडार भरून काढणे सर्वतो- 
प्री युरोपिअन लोकांचे हाती आहे. त्यांनी आपला 
पैसा, माणुसबळ व संघटणाचातुर्ये एकत्र आणून 
सध्याच्या राष्ट्रीय सीमा नेस्तनावूत करून संघटित 


प्रयत्न.केला. तरच त्यांची व्राजारपेठ वाढेल, चंढाओढ 
नाहीशी होईल व कार्यक्षमता वाढेल. ड गॉल खेरीज 
अँट्लांटिक समाजाला हे उत्तर सापडळे आहे असे 
वाटते. “' आधुनिकता आमच्या डोक्यातच आली. 
पाहिजे. ती रोजच्या व्यावहारिक वस्तूत येऊन चालणार 
नाही. अजूनही आम्ही राष्ट्रीय सरकारच्या कल्पना 
सोडावयास तयार नांही, यां. राष्ट्रीय मर्यादा . जर 
आम्ही ओंलोंडल्यां तर युरोपात बौद्धिक व मानसिक 
क्रांती झाल्यांखेरीज रहाणार नाही. ” या ओलिव्हेरी 
( ओरेलो पेसी कंपनीचे डॉयरेक्टर ) यांचें म्हणण्यांत 
खरें उत्तर मिळून जाते. 


अमेरिकेने चढाओढीचे वातांवरणं कायम ठेवणे 
जरूर आहे, पुष्कळवेळा आणीबांणीच्यो काळातच 
खरी प्रगती होऊनं जाते. 


- टाईंम,. १३ जानेवारी १९६७ 


प्राज्षपाठशाळा-मण्डळ -ग्रेंथमाला 
क्मकोश 


संस्कारकाण्ड 


भाग १ 


ला 


सुपररॉयल साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 


संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागांत 
विचार, गोत्र, प्रवर ब सापिण्ड्य यासंबंधीं विस्तृत शास्त्रार्थ, विवाह 


इत्यादि विषय आलेळे आहेत. धर्मशास्त्राचे 


संशोधकांस व प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग 


संग्राह्य आहे. 


मिळण्याचें ठिकाण- प्राज्ञपाठक्ाळामंडळ, वाहे 


संस्कारांसंबंधीं सामान्य 
काल, विवाहाचे प्रकार 
पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
अत्यत उपयुक्त असल्यामुळें: 


आधुनिक प 


[जि सातारा ] प तिर 


3.4 


४ेि्यदसिपसयदयसयय्ेसशिपथयपपिक््स्पपयकस् 


महाराष्ट्रांतील होतकरी प्रगत होण्याचा मार्ग 


जहाज छाप सुपरफॉस्फेट 


८.>-< ६२8२) 


& पिकांना, भाजीपाल्यांना व फळझाडांना योग्य प्रमाणांत जह्वाज छाप 
सुपरफेस्फिट वापरल्याने उत्पन्न भरपूर वाढते. 


शेतकऱ्यांना पुरविले. 


& आमच्या कंपनीचे सुपरफॅस्फेट राज्य सरकारकडून महाराष्टूभर 
शेतकऱ्यांना पुरविळे जात आहे. 


६ आमच्या सुपरफॉस्फेट सेवा समिति मार्फत खत विषयक सल्ला 
विनामूल्य दिला जातो. 


-- लिहा अगर भेटा -- 


भू 
भू 
4 
4 
/ 
भै 
भै 
भै 
१ 
& गेल्या साळी आमच्य़ा कंपनीने सव्वालाख टन सुपरफॉस्फेट 
ग 
भै 
क 
भै 
4 
रै 
4 
भै 
रभ 
4 
र दि धरमसी मोरारजी केमिकल कंपनी लि. 


प्रॉस्पिकट चेंबसे, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई १ 


( कारखानेः- अंवरनाथ -महाराष्टू , कुम्हारी-मध्यप्रदेश ) 


१; 
1 
भी 
रभ 
र 
र; 


४६०6-4६ 


र्तर सेर येर जरजेरेर्यरेरेरपऱतसजेतर 


नवभारत 
रेब्टत, ४०. छे. 5177 


, णात्यणार्ओणाह १ 


ग 1 
ति क्र * क | प 
। र! १1 
र; तै. [11100, त 
1 न शु ी 
भे 
र “; 
हर रष 
8 व 
1 शीं 
र शी; 
१ 0 व 
ग 1 
0 ४०॥€5, ॥ 
9 रचत! &5, 2?लुशाड, शय 
पय 8€व झा&6(5, ग'ह'1शा& 51125, १ 
ही -च्षषा, 0९१ गोला, दाव्यात 0105 ९. नी; 
ह! (१ न प 
1 शी? 
र रे 
। १ 
$ प? 
र: ी हॉ 
१ ग4१4 0०१८ 4९क1$. र शे 
री 11 
शय शिवता ७3 ३१६३113141 07, 1त., शि 
शय उिप्डाट 3] उपां]वाा शट, 88110 807०6, 
9 580५॥5.,१ 1. 


